मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


01) 


व. 


वर्ष वे] ऑगस्ट १९६४ [| अंक ११ 


के. वि. का. राजवाडे जन्मशताव्दी तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
श्रीसमर्थ, छत्रपती ब प्रा. फाटकांचे संशोधन प्रा, प्रमाकर पुजारी 
भारतीय बुद्धिमंतांचे अपनयन प्रा. गोधन पारीख 
: संस्कृत काव्याची प्रयोजने ब हेतु' : २: श्री. माधव देशपांडे 
प्राचीन भारतातील भोतिकबाद: ५ : श्री. स. रा. गाडगीळ 
क्ग्वेद ब आयोनायाचे संघर्ष. श्री, प्र. रा. देशमुख 


बाचकांचा - पत्रव्यवहार 
पुस्तक परिचय- '' जा माझ्या माहेरा ?? 


सार-संकळन -- २. अमेरिकेच्या सुव्यवस्थेत अडथळे निर्माण करणारा प्रश्न, 
२. कांगोचे स्वातंत्र्य, ३, आम्रेय आशियातील अमेरिका व ब्रिटन यांची युद्ध, 


ह्र् 6 (५ ७ च ५ क 
वार्षिक बगंणा ९ रु. ] [ किरकोळ अंक १ रु. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राक्षपाठशाळामंडळ वाई, यांचे मासिक 


बषे सतरावे ऑगस्ट 
अंक अकरावा १९६४ 
( महाराष्ट्र राज्य साहित्य ब संस्कृति मंडळ पुरस्कृत ) 
संपाइक-मंडळ 
प्रा, वि. म. वेडेकर--- प्रा. गोवधेन पार्णख का. संपादक 

"-"ऱज््फ्ण्प््पपॅेिणस्िपक्ट->>-_>__>>__ ताठकास्कत्यकततयकान "मानाव 
के. वि. का. राजबाडे जन्मशताब्दी तकतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी १-१० 
श्रीसमर्थ, छत्रपती ब प्रा. फाटकांचे संशोधन प्रा, प्रभाकर पुजारी ११-२१ 
भारतीय बुद्धिमंतांचे अपनयन प्रा, गोबधन पारीख २२-रट 
* संस्कृत काव्याची प्रयोजने ब हेतु : २: श्री, माधव देशपांडे २९-३५ 
प्राचीन भारतातील भौतिकवाद : ५ : प्रा, स, रा, गाडगीळ ३६-४९ 
क्कग्वेद ब आयोनार्यांचे संघर्ष श्री, प्र. रा. देशमुख त 
वाचकांचा -पत्रव्यबह्ार -- ५६-५८ 
पुस्तक परिचय- “' जा माझ्या माहेरा ?* ५९-- 
सार-संकळन -- १. अमेरिकेच्या सुव्यवस्थेत अडथळे निर्माण करणारा प्रश्न ६०-६६ 


२. कांगोचे स्वातंः 
३, आझेयर आशियातील अमेरिका व ब्रिटन यांची युद्धे. 


वार्षिक रु. ९ सहामाही रु. ८ अंकास रु. १ 
हे मासिक श्री. म. शं. खाठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, बाई येथे छापून प्रा. बि. म. बेडेकर 
यांना प्रासपाठशाळामंडळ वाइड याचकारता तेथेच प्रासद्ध केल 

पत्रव्यवहाराचा पत्ता : १ संपादकीय : कार्यकारी संपादक, ' नवभारत मासिक, 
' गणेश भुबन? २७६, तेलंग रोड, माटुंगा-मुंबई १९ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नवभारत ? मासिक, 
८,० प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि० सातारा ) 
३ चौकशी : श्री. बा. बि. कोनकर 
१८८ एफू , भीमराबबाडी, मुंबई २ 
फोन नं. २३५५४ 


डळ 
5 फा 


"करखगघरचिघजचन 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


कि खाऊ आळ आड क कक ह काना नोन 


( प्रा, सदाशिव आठवले)  ... ३.०० ॥ 

- (१३) गीता-प्रवेश (डॉ. गो. वि. देवस्थळी ) ग कम 
(१४) महाराष्ट्रांतील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना 

( श्री. चा, अ, दाभोलकर)  .... क 


र _ प्राजकाठछाळासंडळ यथयसाळा. 
१ ९ ७) भु र 
(९१) धमंकोदा- व्यवहारकाण्ड भाग १ ते २ किमत 
साधी बांधणी ... वित हा की 
ठी कापडी बांधणी आळ... जा १०४.०० .. 
(२) धमेकोदा - उपनिपत्का्ड भाग १६ ते ४ ल न) 
व. साथीबांधणी ... . ...  ....__ १५०.००. .. 
_. कापडी बांधणी... ...  ... १८२०५०... 
(३) धमकोाश- संस्काराण्ड भाग १ ला  .... ; ... ५. ६.. 
| कापडी बांधणी... ...... ... . __ ७३:००.. 
(४) मीमांसाददोन ...  ...  ...  ... ३०१०० 
(७) मीमांसाकोश ऱ्् भाग १ ते ६. " "श्३कढळ “४ 
(:६) कोपषीतकित्राह्मणारण्यकविषयकोश म कि १०. 
?"( ७) बोद्ागमाथेसग्रह ळा .. २७०७ 
प्‌ (८) हिंदुधमांची समीक्षा ( लक्ष्मणश्ञात्री जोशी) ... ५.०० 
(९) वेदिक संस्कृतीचा विकास ... कळ. ६.०० 
र्ष (१०) नंवमानवतावाद , ... न झी 0 णन 
' . ब > ढ लट 
वः | (११) वाति आदश ... मळ ळा प डी 
१ "(१२) चावाक - इतिहास आणि तत्त्वज्ञान 


र्‌ री 
सडा कवि. .ॉस्टस्स्ास्कसक 


तकेतीर्थ टक्ष्मणक्याखी जोशी 


के. वि. का. राजवाडे जन्मशताब्दी 


राजवाडे जन्मशताब्दी १९६४ मध्ये की 
_ १९६३ मध्ये? 
या अग्रगण्य भारतीय इतिहाससंश्योधकाचा जन्म- 
दिन कोणता १ या संत्रंधात राजवाडे यांचे भक्त 
कै. भा. वा. भट यांनी अत्यंत विस्तृत लिहिलेल्या 
चरित्रात असे म्हटले आहे:-“ विसूमाऊंचा जन्म 
( टीप- श्री. दत्तोपंत पोतदार यांचा दिनांक ४ जानेवारी 
१९२७ चा केसरीचा लेख. ) रके १७८६ आप्राढ 
शुद्ध ८ म्हणज्ञे दिनांक १२ जुलई इ. स. १८६४ 
रोजी झाला. त्यानंतर थोडेच दिवसानी त्यांचे वडील 
इ. स, १८६७ साली वारळे, या वेळो राजवाडे यांचे 
बडीळ बंधू वैजनाथ हे आठ वर्षांचे होते. वडील 
वारल्यामुळे राजवाड्यांची मातुश्री, वडीळ मुल्गा 
वैजनाथ व लहान मुलगा विश्वनाथ यासह वरसईस 
मुलांच्या आजोबाकडे म्हणजे आपल्या वडिलांकडे 
राहण्यास गेली, राजवाड्यांचे चुलते जगन्नाथ बापुजी 
राजवाडे हे पुणे जिल्ह्यांतील वडगांव या गावी मराठी 
वकील होते. इ. स. १८९५ च्या मे महिन्यात हे ग्हस्थ 
वारले. त्याच्या कुटुंबाचे नाव लक्ष्मीव्राई असे होते; 
ब ती पुढे १४-१७ वर्षे तिचे निधनापावेतो म्हणजे 
हॅ. स. १९१० पावेतो वैजनाथपंत यांचेकडेच रहात 
होती. चुलत्यांचे हयातीत कधी कधी वडगावी 
बैजनाथपंत ब विसूभाऊ हे त्याच्याकडे रहावयास 
जात असत,” (प. ४४) भट या चरित्रप्रेथात श्री, 
दत्तोपंत पोतदार याच्या केसरीतील लेखाच्या आधारे 
राजवाड्यांचा जन्मदिन देतात. याविरुद्ध पुरावा 
मिळतो तो के. साने गुरुजींनी लिहिलेल्या (अभिनव 
ग्रंथमाठेतील ७ वे पुष्प ) “राजवाडे यांचे चरित्र ' या 
पुस्तकात मिळतो. ते म्हणतात : “' के. विश्वनाथ 
काशिनाथ राजवाडे याचा जन्म दाके १७८५ आषाढ 
शु. अष्टमीस झाला, त्यांच्या आईचे नाव यमुना, 
शके १७८५ म्हणजे इ. स. १८६३ होय. राजवाडे 
यांचे छायाचित्र या पुस्तकास जडले आहे त्याच्या 
खाली जन्म, आषाढ शु. ८ शके १७८६ (सन 


न. भा, १ 


अनुक्रमणिका 


१८६४) असे म्हटले आहे. त्याचा खुलासा करताना 
साने गुरुजी ' चरित्रळवकाचे दोन शब्द ? या प्रारंभीच्या 
निवेदनात म्हणतात की राजवाडे यांच्या छाय़ाचित्रा- 
वर जन्म दक १७८६ घातला गेला, तो, केसरीतून 
घेतला गेला, परंतु राजवाडे तिलांजलि अंकात १७८५ 
हा दाक त्यांच्या कुंडलीत आहे. तोच खरा समजला 
पाहिजे. नव्या दिछीच्या साहित्य अकादेमीतर्फे आम्ही 
संपादिलेल्या .“' राजवाडे लेखसंग्रह ” या पुस्तकातील 
छायाचित्रावर जन्म १२ जुळे १८६४ दिला. परंतु 
प्रस्तावनेत साने गुरुजींच्या पुस्तकास अनुसरून 
जन्म आप्राढ दयु, ८, शके १७८५ (सन १८६३) 
दिला आहे. सानेगुरुजींचे म्हणणे प्रमाण मानणे 
अधिक सयुक्तिक वाटते, राजवाडे यांची जन्मशताब्दी 
सन १९६२३ साल ठरते; चाळू सन १९६४ ठरत नाही. 
भारतीयांच्या ऐतिहासिक जाणीवेत कालसंवेदनेची 
उणीव आहे, असे विधान स्पेंग्ढर या इतिहास तत्त्व 
वेच्याने आपल्या 1९011९ ०0! ॥७९ ॥॥७७६ था ग्रंथात 
केळे आहे; त्याची असंख्य प्रत्यंतरे भारताच्या इति- 
हासात मिळतातच. आता त्याळा दुजोरा विसाव्या 
दातकातीळ भारतीय सवोत्तम इतिहास संशोधकाचा 
जन्मसंदेहृही देतो. वस्तुतः संदेह राहण्याचे कारण 
नाही. राजवाडे यांचे एक दुसरे भक्त व आमचे मित्र 
के. वा. दा. मुंडळे यानी ही चूक पूर्वीच दुरुस्त केली 
होती,/सुंडळे स्वतः ज्योतिष्री होते. ते वाईस १९४२ 
साली आमच्या प्राज्ञपाठशाळेत ४ महिने प्रकृतिस्वास्थ्या- 
कारेता इस्लामपूरहून राहण्यास आले होते. तेव्हा 
त्यानी आमच्या मुलामुलींच्या कुंडल्या लिहिल्या. त्यानी 
वि, का, राजवाडे यांची जन्मकुंडली इतिहास संशो- 
घकांचे वडीलबंधू वे. का. राजवाडे यांच्याकडून श्री.द. 
वा, पोतदार यांच्या हस्ते आणवून राजबाडे तिलांजली 
अंकात प्रसिद्ध करून संदायनिवारण केले, असे आम्हास 
सांगितले. जुळे ११, ( १९६४) ला आम्ही. अमे- 
रिक्रेची यात्रा संपवून मुंबईस आल्यानंतर लगेच राज 
वाडे यांच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने नियतकालिकांचे 


: रुं 


"कखग 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


रक्ताने भरून प्रसिद्ध होत असलेले पाहिल्यात्ररोबर मुद्दाम 
उपरिनिर्दिष्ट राजवाडे ळेखसंग्रहाची आम्ही लिहिलेली 
प्रस्तावना पाहिली; त्यावरून हे सर्वे आठवले, 
प्राथमिक, मध्यम व उच्च शिक्षण 

राजवाडे यांचे बालपण व प्राथमिक शिक्षण पुणे 
जिल्ह्यांतील वडगाव येथे झाले. त्यांचे वडील वाळ- 
पणीच वारल्यामुळे शिक्षण प्रथम चुलत्याजवळ झाले, 
भाषा व गणित या दोन्ही विप्रयात सारखीच उत्तम 
गती प्राप्त झाली. त्यांची प्रकृति कणखर व कष्ट सहन 
करणारी होती व ती तक्षी अखेरपर्यंत टिकली, याचे 
कारण लहानपणापासून शरीरश्रमाची आवड होय. 
मुळातच चांगळी रग असल्यामुळे मस्ती, धांगडधिंगा, 
मारामारी, करण्यात लहानपण गेले, विटीदांडू, आट्या- 
पाट्या, खोखो, पोहणे व पळगे यात पहिली किशोर- 
अवस्था गेली. महाविद्यालयीन शिक्षण संपेपर्यंत हा नाद 
टिकला. यामुळे शारीरयष्टी बळकट व काटक बनली, 
जन्मभर कष्ट करण्याची होस व उत्साह टिकला, 


-_ माध्यामिक्र व बहुतेक उच्च शिक्षण पुणे येथे झाले. 
त्यांनी आपल विद्या ्थीदशेतीळ शिक्षणविषयक अनुभव, 
“कनिष्ठ, मध्यमव उच्च शालातील अनुभव" या विस्तृत 
( छापील ५० प्रष्ठाच्या ) लेखात नमूद केळे आहेत. 
त्यांच्या आत्मचरित्राचे हे एक उत्तम प्रकरण आहे. 
हा लेख उत्कृ साहित्याचा एक नमुना म्हणून मराठीत 
कायम राहीलच पण त्याशिवाय त्यांत त्या वेळच्या 
भारतीय शेक्षणिक संस्थांचेही ददोन घडते आणि 
इंग्लिशांनी निर्माण केलेल्या शिक्षणपद्धतीच्या गुणाव- 
गुणांची गंभीर मीमांसा वाचावप्रास मिळते. राजवाडे 
यांची नेसागक बुद्धिमत्ता विद्याल होती. त्या बुद्धिमत्तेचा 
संपूर्ण उपयोग होऊन बोद्धिक प्रगाति व्हावी अक्का प्रकारचे 
सकस श्िक्षण देण्याची योग्यता असलेल्या शिक्षकांचा 
आंजसारखा'च दुष्काळ त्या वेळच्या मध्यम व उच्च 
शिक्षणसंस्थामध्येही होता, म्हणून राजवाडे यासभंधी 
म्हणतात की, “ पंतोजी (शिक्षक) आडमुठे, पोटभरू 
इकडची पाटी तिकडे नेऊन टाकणारे होते, जर चांगला 
शिक्षक ( हायस्कूलमध्ये ) मिळता तर ३ वर्षात ब्रो. ए 
इतकी तयारी झाली असती. ' मध्यम शिक्षण देणाऱ्या 
इंग्लिश शाळांभद्दळ ते आपल्या लेखात असे सांगतात 
की, त्यांना एकंदर पुणे येथील तीन इंग्लिश शाळांमध्ये 


अनुक्रमणिका 


ऱ 


क्रमाने शिकण्याचा योग आला, प्रथम सन १८७६ 
म्ये बाबा गोखळे यांच्या हाळेत ते दाखल झाले. 
शाळेचे ठिकाण गलिच्छ, दुगधाचे माहेरघर, पडक्या 
भिंती, जवळच उघडी गटारे, आणि पाट्यांचे पायाने; 
दिक्षक चुकार, एका तासात ५-१० मिनिटेच वर्ग- 
शिक्षण देत. नंतर ते वासुदेव बळवंत फडके (बंडवाले) 
यांनी स्थापन केलेल्या हायस्कूलमध्ये प्रविष्ट झाले, 
या संस्थापकांने सद्वुद्धीने जाळा काढली होती परंतु 
तेथेही नालायक शिक्षक पुष्कळ; नंतर खिश्चन 
मिदानऱ्यांच्या हायस्कूलमध्ये प्रवेश मिळविला. तेथेही 
अनेक शिक्षक व्यसनी, दारुडे व अनाचारी दिसले. 
सवंत्र आचारहीन व देदाभक्तीचा लेशही नसटेळेच 
शिक्षक भरलेले होते. त्यास मोठा अपवाद म्हणजे के 
विष्णुद्ास्त्री चिपळूणकर यांनी स्थापलेले न्यू इंग्लिश 
स्कूल होय, यासंत्रंधी राजवाडे लिहितात की, ते 
स्थापताना चिपळूणकरांनी अशी प्रतिज्ञा केली होती की, 
आपल्या शिक्षणसंस्थला गोऱ्या इंग्लेश साहेबाचा पाय 
लागू द्यावयाचा नाही, परंतु चिपळूणकर अल्पायुषी 
ठरे, त्यांच्याही संस्थेत संस्थाचालकांनी मागाहून 
इंग्लदा गोऱ्या अधिकाऱ्यांचे सुस्वागत करण्याची प्रथा 
सुरू केली, 

सन १८८२ जानिवारीत राजवाडे मुंबई विद्या- 
पीठाची प्रवेशपरीक्षा ( मॅट्रिक) उत्तीण झाले. मुंबईच्या 
सुप्रसिद्ध एलफिन्स्टन कॅलिजमथ्ये पहिली सहा- 
माही काढली, नंतर पैसे नसल्यामुळे कॉलेज सोडावे 
टागून पोट भरण्याकरिता खाजगी माध्यमिक शिक्षण 
ड्श्यीखा वर्ग काढला, पुढे १८८४ साली वडील बंधु 
प्रा. वेजनाथ काशिनाथ राजवाडे यास पुण येथील 
डक्कन काठेजात फेळोरिप मिळाली, त्यामुळे वडील 
कघूच्या मदतीने डेन कॉलेजात विश्वनाथपंत राजवाडे 
याना दक्षणास अवसर मिळाला, या कॉलिजात 
त्यावेळी भारतीय कीर्तींचे विद्वान न्यायकोराकर्त म, म. 
भीमाचार्य झळकीकर, डॉ. रामकृष्ण गोपाळ भांडार- 
कर इत्यादि प्राव्यापक होते. या केलिजमध्ये राजवाडे 
यानी ६ वष्रे काढली, १८९० साली जानेवारीत ते 
बी, ए. उत्तीर्ण झाळे, क्रमाने प्रत्येक वर्षा ते परीक्षेस 
बसलळच नाहीत, लहर येईल तेव्हा एका वर्षांचा अध्यॅ- 
यनक्रम २ महिन्यात तयार करून परीक्षेस बस्तावयाचे 
व उत्तीण व्हावयाचे, मधली अनेक वर्षे गाळली, कारंणं 


0 : -ज र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


९७. न 
के. वि. का. राजवाडे जन्मदताव्दी 


कॉलेजमधील परीक्षेस नेमटेल्या अनेक पुस्तकांच्या 
अध्ययनात त्याना कालक्षेप करणे आवडले नाही. त्कै- 
संग्रह, लाड बेकन, इ. पुस्तके जुन्या पुराण्या बाधित 
झालेल्या सिद्धांतानी भरलेली होती. अतएव त्यांचे 
अध्ययन व्यथ होय, असे त्याना वाटे. म्हणून त्यानी 
या कालखंडात पाश्चात्य ग्रंथकारांच्या इतिहास, तत्त्वज्ञान, 
समाजशास्त्र, साहित्य या दृष्टीने महत्त्वाच्या मोठमोल्या 
ग्रंथांचे परिशीलन करण्यात व समवयस्क विद्याथ्यांतरो- 
घर गप्पा छाटण्यात बराच वेळ घालविला आणि त्या 
बरोबरच शारीरिक व्यायाम करून शारीरसंपत्ति 
कमावली. कॉलिजच्या ७ वर्षात ते कधीही आजारी 
पडले नाहीत. कॉलेज-शिक्षणातीळ परीक्षांची पद्धति 
त्याना कंटाळवाणी व खळचटपणाची वाटली, कॉलेज- 
व्ये दाखळ झाल्यापासूनच त्यानी सरकारी नोकरी 
करावयाची नाही असा निश्चय केला होता; त्यामळे 
परीक्षा उत्तीणे होण्याळा त्यानी ब्रिळकुल महत्व दिले 
नाही व त्यामुळे तेथील शिक्षक व विद्यार्थी यांच्याशी 
त्यांचे घनिष्ठ संबंधही निर्माण झाले नाहीत. या संत्रंथी 
ते म्हणतात, “ शिक्षकाशी व परीक्षार्श्यांशी माझा 
फारसा स्नेह झाळा नाही याचे मुख्य कारण हेतंची 
भिन्नता होय. शिक्षकांचा हेतु मुळे परीक्षकरता तयार 
करण्याचा, मुलांचा हेतु परीक्षा देऊन नोकरी मिळ- 
विण्याचा आणि माझा हेतु केवळ विद्याजन करून पूर्ण- 
पणे सतेत्र धंदा करण्याचा. केवळ विद्याजन करण्याचा 
हेतु बाळगणारा मी नोकर तयार करण्याच्या गिरणीत 
जाऊन पडलो.... ..सरकारी नोकरी म्हणून करावयाची 
नाही असा हढतर ग्रह माझ्या मनाचा झाला... 
वाजवीच आहे की ह्या भाडोत्री शिक्षकांच्या गुटाम- 
गिरीच्या नोकऱ्यांचा व कंटाळवाण्या परीक्षांच्या पासून 
मी पराड्मुख झालो व पुस्तकाल्यातील ग्रंथांकडे एक- 
दिलाने वळलो. १८८४ पासून १८९० पर्यंतच्या सात 
वर्षात पूर्वींच्या दोन वर्षात युरोपियन इतिहास, अर्थ- 
शास्त्र, नीतिश्ास्र, राजनीतिद्यास्र, तत्वज्ञान, तर्क- 
शास्र व मानसक्शासत्र ह्यावरील प्राचीन व अर्बा- 
चीन, अस्सल व भापान्तरित बरेच ग्रंथ मी मनन- 
पूर्वक वाचळे, शिवाय वनस्पति शास्त्र ब फारशी 
भाषा कामापुरती मी शिकलो . .. छेटोचे सुगज्य 
( रिपब्लिक ) मी याचवेळी सत्रंध मराठीत उतरले, . 
ह्या (सरकारी ) दिक्षण पद्धतीचा मुख्य हेतु जो 


अनुक्रमणिका 


नोकरी करिता परीक्षा देणे तो मी बहुतेक अजीबात 
झुगारून दिला, त्यामुळे ह्या शिक्षण पद्धतीने जे एक 
प्रकारे मानसिक दोतेल्य येते व कर्तृत्वशक्तीचा ऱ्हास 
होतो. तो माझ्या ठायी झाला नाही. परंतु एका ष्ट 
खोडीने मात्र मळा अतोनात ग्राशिळले. ती खोड 
म्हणजे दुसरी तिसरी काही नाही. इंग्रजी बोलण्याची 
व इंग्रजीत विचार करण्याची ... सतत पंघरा वेष 
वारा आणि वारा चोबीस तास सव कामे मी इंग्रजीत 
करू लागलो ... परंतु-दोघा तिघा ग्रहस्थानी मंछॉ- 
ह्या विपत्तीतून वाचविले, विष्णुशास्त्री चिपळूण- 
करांच्या टीकात्मक निंत्रधांनी इंग्रजीच्या ह्या खग्नासा- 
पासून माझा बचाव केला. काव्येतिहाससंग्रहकारांच्या 
ऐतिहासिक पत्रांनी स्वदेश म्हणून काही आहे हे मला 
कळले व परछयुरामतार्‍या गोडबोळे ह्यानी छापलेल्या 
काथ्यांनी महाराष्ट्रसारस्वताचा मला अभिमान वाटू 
लागला. ” योवरून राजवाडे याच्या ध्येयवादी जीव- 
नाची नांदी महाविद्यालयोन शिक्षणाच्या समयीच सुरू 
झाल्याचे निदर्शनास येते. 


भारतास नव्या ज्ञानविज्ञानांचा न 
प्रकाश लाभावा हा जीवनोद्देश 
महाविद्यालयीन शिक्षण संपल्याजरोवर त्यांचा विवाह 
झाला. परंतु पत्नी थोड्याच अवधीत काळवदा झाल्या- 
नंतर राजवाडे यांच्या ध्येयवादी जीवनाला म्हणजे दीध 
अश्या ज्ञानमय तपाला एकाग्रता लामढी, सन १८९५ 
ध्ये त्यांनी ' भाषांतर ? हे मराठी मासिक सरू केले 
त्यात प्ळेटो, अंरिस्टॉोटळ, गिवन इ यादी पाश्चात्य ग्रंथ- 
कार व शंकराचाय इत्यादी भारतीय ग्रंथकार यांच्या 
म्रेथांची भाषांतरे क्रमाने प्रसिद्ध करणे हा त्यांचा उद्दशा 
होता, त्याकरिता अनेक संस्कृतच्या व इंग्ल्दाच्या 
विद्वान पदवीधरांचे साहाय्य त्यांना मिळू लागले, ते 
“भाषांतर? मासिक २७ महिने चालले, परंतु त्या मासि- 
काच्या प्रथम अंकातील प्रास्ताविक लेखावरून राजवाडे 
यांचा जीवनोद्देश व्यक्त होतो, ज्या ज्ञानाच्या प्रकाशा- 
मुळे युरोप हा अंधक्रारमय मध्ययुगातून जागा झाला' 
ते ज्ञान भारतालाही प्रात होगे जरूर आहे, त्यायोगेचं 
येथील ब्रोद्धिक व मानसिक अवनती संपून पुनरुज्ीवन 
( 5९1818391108 ) सुरू होईल. नऱ्या ज्ञानांचा 
प्रकाश येथीळ लोकांना लोकभाषरेतून मिळावा म्हणून 


डळ 
प र क. 


राठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास सस्थद्वार 
सगणकीकृत 


नवभारत 


त्यांनी “ भाषांतर ' मासिक सुरू केळे, भाषांतर 
मासिक लवकर बेद पडले. परंतु त्यामुळे राजवाडे 
यांच्या पुनरुज्जीवनाच्या किंवा नवजीवनाच्या प्रय- 
त्नांना खंड पडला नाही. त्यांनी त्याकरिता इतिहास- 
विद्येचा आश्रय केला. १४ व्या दातकातील युरोपच्या 
पुनरुज्ीवनापेक्षा १९ व्या शतकातील भारतीय पुन- 
रुज्जीवनाची पार्श्वभूमि अत्यंत निराळी दिसल्यामुळे 
राजवाडे यांनी त्याला ऐतिहासिक जाणीवेचे अधिष्ठान 
पाहिजे असे निश्चित केळे. कारण हा देद्ा 
परकीय राजसत्तेने जिंकलेला असल्यामुळे त्याच्या 
पराभूत मनोवृत्तीला अस्मितेची व आत्मस्मृतीची 
आवड्यकता होती. म्हणून इतिहासविद्येच्या स्थाप- 
नेची गरज निर्माण झाली. परंतु या अस्मितेच्या 
जाणिवेब्ररोब्रर बुद्धिवादी अश्या आधुनिक वेज्ञा- 
शिक संस्कृतीचेही बळ प्राप्त करून घेणे आवदयक 
झाले, राजवाडे यांनी आपल्या इतिहासमीमांसेत 
भारत पाश्चात्यांनी कसा जिंकला व भारत त्यांच्या पुढे 
का पराभूत झाला यासंत्रंधी कार्यकारणभाव सांगताना 
पाश्चात्यांची संस्कृति ही भारतीय हिंदूपेक्षा अधिक 
प्रगत अतएव अधिक समर्थ होती हे सांगितले आहे. 
यांचा अर्थ असा की भारतीयांना स्वाभिमान व वैशा- 
निक संस्कृति या दोन्ही गोष्टीचा लाभ झाल्याशिवाय 
भारतात नवजीवन येणार नाही असा सिद्धांत राजवाडे 
यांनी सुचित केढा या ऐतिहासिक चिंतनाने मराठी 
भाष्रेत नवजीवनाचे ब्रीजच रोवले, 

मराठ्यांचा इतिहास, मराठी भाषेचे व संस्कृतचे 
ऐतिहासिक व्याकरण, जुन्या मराठी वाड्मयाचा इति- 
हास व भारतीय वा हिंदु समाजाच्या इतिहासाची 
समाजशास्त्रीय मीमांसा या संबंधात इतिहाससंशोधक 
राजवाडे यांचे संदोधनमय लेखन व त्यांनी संपादित 
केलेल ग्रंथ याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. मरा- 
ठ्यांच्या इतिहासाची साधने त्यांनी गोळा करून प्रसिद्ध 
केळी किंबा मराठी वाड्मयाची मध्ययुगीन ग्रेथसंपत्ती 
ब अनेक ग्रंथकार परिश्रमपूर्वक शोधून प्रकाशात 
आणले एवढीच त्यांची इतिहासक्षेत्रातील कामगिरी 
नाही, तर त्यांनी वलानी आधुनिक तत्बदशैने, 
समाजशास्त्रीय विविध विचारप्रणाल्या आगि 


र. तिन ण भाषा- 
दास्न यांचेही चिरकाळ मनन करून त्यासंजेधी 
स्वतःचे सिद्धांत 


स्चळे ब भारतीय समाजेतिहास व 


भाषेतिहास याना ते सिद्धांत लागू करून काही मह- 
त्वाच्या निणेयाप्रत ते येऊन पोचले, त्याकरिता त्यांनी 
ग्रीस, रोम, मध्ययुगीन ब आधुनिक युरोप, याचे जे 
सुप्रसिद्ध इतिहास व जागतिक इतिहास प्रथितयदा ग्रेथ- 
कारांनी लिहिले त्याचाही व्यापक व्यासंग केला होता. 
राजबाडे याची ज्ञानसाधना 

राजवाडे ळेखनकार्याचा तपश्लील पुढील प्रकारचा 
आहे. राजवाडे यांच्या सन १८९० ते १९२६ पर्य- 
तच्या प्राढावस्थतील काळात भारतीय व विदोषतः 
महाराष्ट्रीय आधुनिक पंडितांच्या लेखनात व चर्चेत जे 
ऐतिहासिक मुद्दे उपस्थित होत होते व त्यासंबंधी जी 
लेखन-भाषणात्मक चळवळ चाळू होती त्या मुद्यांना 
व वैचारिक चळवळीला धरून राजवाडे आपले संशोधन 
व मनन करीत व संशोधनाचे व मननाचे फलित लेखन 
रूपाने वेळेवेळी प्रसिद्ध करीत असत, कोलिजमध्ये 
शिकत असतानाच प्रथम त्यानी छऐेटोच्या ( 1९- 
७11० ) गणराज्याचे मराठी भाषांतर केळे. पा श्लात्य 
विद्या व भारतीय प्राचीन विद्या मराठीत अवतरल्या 
तरच मराठी भाषा उन्नत असे ज्ञानसाधन बनेल; 
म्हणून भाषांतरास अग्रस्थान प्रथम देण जरूर आहे; 
असे त्याना दिसले, त्याप्रमाणे त्यानी सन १८९४ च्या 
जानेवारीत “ भाषांतर ! मासिक प्रकाशित करण्यास 
प्रारंभ केहा, हे २७ आठवडे चाळे व पुण्यात सन 
१८९७ मध्ये छगाचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे बंद पडले. 
सन. १८९८--१९२६ च्या अवधीत त्यांनी आपल्या 
जीवितोददेशशातीळ महत्त्वाचे कार्य म्हणून “ मराख्यांच्या 
इतिहासाची साधन? या संग्रहाची २२ खेडे 
( सुमारे ११२ सहख पृष्ठे ) प्रसिद्ध केळी. या बावीस 
खंडांपैकी १-६,८ या खंडांना आणि १०व १९१ 
या खंडाना त्यांनी ऐतिहासिक निवेचनात्मक निबंध 
सा खख्पाच्या प्रस्तावना लिहिल्या आहेत. त्यातील 
१, २, ४, ६, ८ या महत्वाच्या असून पहिल्या 
खंडाची प्रस्तावना ही सर्वात मोठी म्हणजे १२३ 
टांची आहे, त्यामध्ये मराठ्यांच्या इतिहासाचे काही 
महत्वाचे प्रश्न उपस्थित करून उलगडून दाखविले 
आहेत, त्याचप्रमाणे स्वतःचा इतिहासदनाचा मोलिक 
हृष्टकोणही मांडला आहे. या प्रथमखंडाच्या प्रस्ताव- 
नेने राजवाडे यांची महाराष्ट्रीय सुशिक्षितात खूप प्रशंसा 
झाली व त्यांना थोर इतिहासचिंतक म्हणून प्रतिष्ठा 


उ व, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


कू न 
, वि. का. राजवाडे जन्मशताव्दी 


प्रात झाली, ही त्यांची प्रतिष्ठा शेवटपर्यंत केवळ 
टिकली एवढेच नाही तर लळेखनकार्याच्या वाढीव्ररोबर 
ती वाढत गेली, तिचे अनेक तेजसी पेळ प्रकट 
होत गेले, मराठीमध्ये त्यांच्या समयी जी महत्वाची 
वेचारिक विषयाला स्थान.देणारी मासिके वा नियत- 
कालिके होती त्यामध्ये म्हणजे विश्ववृत्त, ग्रंथमाला, 
सरस्वती मंदिर, प्राची प्रमा, इतिहास व ऐति- 
हासिक, रामदास व रामदासी, केसरी, भारतेतिहास 
संशोधक मंडळाचे वार्षिक संशोधनव्रत्त इत्यादिकांमध्ये 
मधून मधून लेख प्रसिद्ध कररीत. त्यातून त्यांचे अनेक 
मोठे नित्रंवही आले आहेत. महाराष्ट्राचा वसाहतकाल 
हा ग्रंथ इतेहास व ऐतिहासिक मासिकात खंडब्राः 
प्रसिद्ध झाला. “तिडन्त विचार? हा मराठीच्या ऐतिहासिक 
व्याकरणावरीळ नित्रंध प्राची प्रभा? या मासिकात प्रसिद्ध 
झाला, त्यांचा 'सुतन्त विचार' हा नित्रंध भारत इतिहास 
संशोधक मंडळ, पुण या संस्थेने; संस्कृत भाष्रेचा उळ- 
गडा हा नित्रंध स्वतंत्र पुस्तक म्हणून सक्तारयोत्तजक समा, 
धुळे या संस्थेने व मराठी धातुकोदा हा मराठी ३० 
सहस धातूंच्या निरुत्तावरील ग्रंथ घुळे येथील राजवाडे 
संशोधन मंदिराने प्रसिद्ध केला आहे. सन १९०३ साली 
ग्रंथमाला मासिकाच्या संपादकांनी राजवाडे यांचा त्या 
समयापर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या लेखांचा 'संकीण छेखसंग्रह 
प्रकाशित केला. राजवाडे यांच्या निधनानंतर त्यानी 
ग्रंथांच्या प्रस्तावना म्हणून किंवा स्वतंत्र लल म्हणून जे 
काही लेखनकार्य केले त्याचा संपूर्ण संग्रह तीन खंडात 
मिळून चित्रशाळा, पुण या संस्थेने प्रसिद्ध करून प्रदो- 
सनीय कामगिरी केली आहे. या तीन भागांच्या संग्रहा- 
शिवाय आणि वर निर्दिष्ट केलल्या टेखनकार्याव्यतिस्क्ति 
अत्यंत चिरस्थायी महत्त्वाचे राजवाडे यांचे नित्रंध 
म्हणजे राधामाधवविलासचंपू व महिकावतीची बखर 
यांच्या प्रस्तावना होत यां प्रस्तावना म्हणज भारताच्या 
व महाराष्ट्राच्या इतिहासाचे गंभीर तत्त्वचितनच होय; 
त्यांचे वैचारिक मूल्य मोठे आहे. 

मराठ्यांच्या इतिहास साधनांची जुळवाजुळव 
करण्याकरिता राजवाडे यानी आपले सर्व आयुष्य 
वाहिले. राजवाडे याचे असे मत होते की, भारताचा 
व महाराष्ट्राचा शास्त्रशुद्ध इतिहास उपल्ब्ध होण्या- 
करिता इंग्लरा इतिहासकांरावर अवलंबून राहणे 
घोक्‍्याचे आहे, त्यानी लिहिलेला इतिहास हा बहुराः 


अनुक्रमणिका 


जेत्यांच्या दृष्टीकोणातून लिहिलेला जिताचा इतिहास 
असण्याचा संभवच फार; आपला इतिहास शास्त्र 
युद्ध, निःपक्षपाती ब पूवम्रहश्ून्य मनाने लिहिला जावा 
व तो तथ्य ("५०४) निष्ठ प्रमाणावर आघारला जावा; 
अक्का इतिहासानेच राष्ट्राला आत्मस्मृति लाभेल; म्हणन 
एतिहासिक प्रमाणांची जुळणी करणे हे इतिहासकारांचे 
प्रथम कतंब्य होय; त्याकरिता अनेक इतिहासकारांनी 
जन्मभर तपःसाधनाच करण आवश्‍यक आहे अशी 
त्याची श्रद्धा होती. 


अक्षी श्रद्धा त्याच्या ठिकाणी तारुण्यात, विद्यार्थी 
दरोतच उत्पन्न झाली. त्यानंतर त्यानी आपले सर्व 
ही वित इतिहासाच्या ज्ञानमव तपात व्यतीत केले. इ 
सन १८९५-१९२६ पथंत, अंतकालापर्यंत, लोकनिरी- 
क्षणाथ व इतिहास साधनांचा*-- शोध करण्याकरिता 
भारताची व विद्योषतः मराठी भाषक प्रदेशाची निरं- 
तर यात्रा करीत ते राहिले, ही यात्रा त्यांनी अनिकेत 
नून परंतु स्थिरमतीने केळी, ग॒हस्थाश्रमाचा बंध 
म्हणजे पत्नी; २७ वर्षे वब होण्याच्या आत त्यांच्या 
पत्नी निधन पावल्या. नेतर ते. परित्राजक म्हणजे 
चिरयात्रिक वनळे; इतिहासात व पुराणात वर्णिलेली 
स्थळे पहात हिंडले, त्यातील काही इतिहासदृष्ट्या 
महत्त्वपूण वाटणाऱ्या स्थलांची वारंबार दशेने घेतली 
त, ग्रामे, नगरे, सरोवरे, नद्या, पर्वत, गड व गढ्या 
पाहिल्या. हे अवलोकन करताना इतिहासवर्णित घट- 
नांची त्या स्थलकालांश्ी तुलना करीत इतिहासाचे मनन 
करीत. त्या स्थलातीळ किंबा प्रदेशातील जमाती, 
त्यांच्या चालीरीती, वाड्यय, भाषोपभाषा, संज्ञा व 
उच्चार यांचा निरुक्तशास्त्र, वंदशास्त्र ब समाज- 
संस्थाश्यास्त्रद्वारे छडा लावीत, प्रवासातळे काही दिवस 
आठवडे किंवा महिने एखाद्या मुक्कामात राहून 
वाचन, ळेखन व मनन याकरिता काढीत 


अशा मुक्कामात ऐतिहासिक कागदपत्रे किंवा हस्त- 
लिलित पोथ्यापुस्तके यांचा संग्रह कोणाकडे आहे काय 
त्याची चवकशी करून तो मिळविण्याची खटपट करीत 
व मिळाल्यावर महत्त्वाचे लिखाण हाती आठे की 
त्यावर बुभुक्षिताप्रमाणे तुटून पडत, मालकाची खुषी 
असली व त्यामुळे तो संग्रह अन्यत्र सोयीच्या थळी 

व्ययनाथ व संग्रहाथे नेण्यास मिळाला तर तिकडे 


ह. 
० व. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


न्यावयाचा, जर तितकी खुष्री नसली तर माल- 
काच्या मर्जीप्रमाणे त्याच गावी मुक्काम ठोकून वाचन, 
तजुंमा इत्यादि कामे करावयाची. राजवाडे यांची 
मनःप्रक्षाति दुर्वासमुनीप्रमाणे होती हे सवंत्र प्रसिद्ध 
आहे. परंतु इतिहाससाधनांचा लाभ ज्याच्याकडून 
होण्याची शक्‍यता असे त्याच्याही त्यांचे वर्तन 
पुष्कळदा विनयशील किंवा निदान संयमी असावयाचे. 
नवी कागदपत्रे किंवा वेरिष्ट्यपूणे असे अन्यप्रकारचे 
लिखाण हाती पडल्यात्ररोबर त्यांच्या वाचनात व प्रति- 
लीपि करण्यात देहभान विसरून त्याचे अहोरात्र काम 
चालावयाचे. मितविदा व मित आहारविहार असा- 
वयाचे. दुपारी एकदाच २ किंवा ३ वाजता स्वहस्तानेच 
बहुराः पाकसिद्धि करून दूधभातासारखा सात्विक 
आहार घेत. रात्री फलाहार किंवा दूध घेत. स्वच्छतेची 
फार काळजी घेत. एकच ल्हानसे व्यसन होते. ते म्हणजे 
विडी, कित्येकदा चार पांच विड्याही एकदम शिल्गावून 
पीत बसत व धुराच्या वल्याकडे मंद नजर टाकीत 
ऐतिहातिक प्रश्नाच्या चिंतनात निमय होत. 
हस्तलिखिताची दसरे तपासताना खूप कष्टही पडत. 
स्वच्छ व व्यवस्थित रतीने ठेवळेळी दस्तेरे त्यांना फार 
थोड्या ठिकाणी आढळली, बर्‍याच ठिकाणी मालक 
दततरे दाखविण्यास नाराज असत. त्यांना राजी करण्या- 
कंरिता खटपट करावी लागे- लागेत्रांचे किंवा वजनदार 
माणेसाचे दडपण याचा उपयोग करणे भाग पडे, त्यात 
पुनः दप्तरे पाहावयास मिळाली तरी तजुंमा करण्यास 
किंवा योग्य ठिकाणी संग्रह करण्याकरिता नेण्यास पुष्कळच 
आजेवे करावी लागत. प्रथम पुष्कळदा दस्तेरे सुरक्षित 
नसावयांची, अडगळीच्या माडीत जळ्य़ा-जळमटी 
भरलेल्या जागेत अस्ताव्यस्तरीतीने टाकलेल्या राशीत 
पडलळेटी असावयाची, त्यावर पाऊस गळून कित्येक 
दरांचा कागद एकमेकास चिकटून कागदपत्रांच्या 
विटाच बनलेल्या असावयाच्या, अक्षेर व ओळी ओघळ 
जाऊन अस्पष्ट झालेल्या स्थितीत असायची, किंबा उंदीर 
व'बागुडं यानी खराब्री केळेही किंवा कसरीनी अर्धबट 
नष्ट झालेळी कागदपत्रे असावयाची. अशा स्थितीत 
कसलाही निवेंध उत्पन्न होऊ न देता शांतपणे ब्रिनतक्रार 
त्या कागदपत्रांची नीट जुळणी करून व साफसफाई 
करून त्यांचे अध्ययन करून विल्हेवाट हावीत, असे. हे 
तप १५-४० वर्षे राजवाडे वानी केळे आणि मराठी 


अनुक्रमणिका 


भाष्रेत इतिहासाची साधने सिद्ध केली. असे अविश्रांत 
श्रम करीत असता अडचणी व संकटेही आली परंतु 
त्यांना तोंड देऊन अधिक उत्साहाने कामे केटी. 

उदाह्रण म्हणून प्रथम खंडाच्या संपादनाची हकी- 
गत ध्यानात ठेवण्यासारत्ती आहे. त्यांच्या इतिहास- 
साधनाच्या संशोधनास खरा प्रारंभ वाई प्रांतीच झाला. 
वाई येथील श्री, एरंडे यांच्या वाड्यात पानिपतच्या 
संग्रामाच्या काळातीळ कागदपत्रांचा कातडी पेटीत 
सुरक्षित ठेवळेला व अव्वल दर्जाच्या प्रमाणानी भरलेला 
असा संग्रह त्यांच्या हाती लागला. इतिहाससाधनांचा 
प्रथम खंड त्यावरूनच त्यानी तयार केला, तो खंड 
पुण येथ फडकेवाड्यातील विठ्ळ छापखान्यात छापला, 
परंतु त्या छापखान्यास आग लागून तो जळला व 
त्याबरोबर प्रथम खंडाची पुस्तकेही भस्मसात झाली. 
पुनः तोच खंड त्यांनी स्वहश्ताने लिहून काढला. त्या- 
करिता खूप काम करून दततरे पुनः तपासावी लागली, 
तेव्हा एक मित्र त्यांना म्हणाळे की तुम्ही इतके श्रम 
करून जीवाला फार ताप करून घेता. त्यांनी त्यावर 
उत्तर दिले की, ' माणूस काम करून मरत नाही आळ- 
साने मरतो, ? प्रथम खंडाच्या प्रस्तावनेत त्यांनी पानि- 
पतच्या संग्रामात झालेल्या मराठ्यांच्या पराभवाची 
मीमांसा केली. नंतर त्यांनी वाईच्या जवळ मेणवली 
येथील नाना फडणविसांचे दप्तर रात्रेद्िवस काम करून 
तपासले, नंतर वाईजवळीळ ओझर्डे येथील मोंगळाचे 
देशमुर््र सूर्याजी पिसाळ यांच्या दप्तराचे अध्ययन केले. 
त्या संबैधात लिहिताना त्यांनी, सूर्याजी पिसाळावर तो 
मांगलांच्या बाजूचा ब मराठी लोकांचा गनीम (दात्र) 
म्हेणून उठल करणारा म्हणून टीकेची झोड उठविली. 
त्यामुळे ते ओझडेंद्सर राजवाडे यांना नाराज होऊन 
माल्कांनी दिळे नाही. 


राजवाडे यांनी कागदपत्रांच्या रूपाने जेवढी इतिहास- 
सामधने प्रसिद्ध केली त्यापेक्षा अधिक मोठा अप्रकाशित 
असा संग्रह त्यांच्यापाशी राहिला, त्यातील काही अश 
त्यांनीच पुणे वेथे सन १९१० मध्ये स्वतः स्थापन 
केलेल्या ' भारत इतिहास संशोधन मंडळ ? या संस्थेत 
ठेवला, नंतरच्या संग्रहाचा अंश त्यांच्या स्मरणाथ 
त्यांच्या निधनानंतर स्थापन झालेल्या घुळे येथील 
' राजवाडे संशोधक मंडळ, या संस्थेत ठेवठेद्या आहे, 


वळ 
प र ह. 


-करंगघर| चिन? 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


स न 
के. वि, का, राजवाडे जन्मशताव्दी 


मराठी व संस्कृत भाषा, यांचे व्याकरण व हिंदू 


समाज या.संत्रंधातील त्याचे संशोधन असेच मह्त्वाचे 
आहे. महाराष्ट्रात व पंजावात प्रासेद्ध असलेल्या महा- 
नुभाव संप्रदायाचे मराठी वाड्य़य़ हे मराठीतील सर्वांत 
प्राचीन वाड्मय होय. हे वाळूमय अनेक युप्त सांकेतिक 
लिपिमध्ये लिहिळे आहे. त्या लिपीचा उलगडा राज- 
वाडे यांनी प्रथम स्वघुद्धीने केला व त्या वाड्मय़ाचे 
द्वार खुळे केळे, ज्ञानेश्वरीची एकनाथ पूर्वांची प्रत 
राजवाडे यांनीच प्रथम हुडकून काढून व तिचे व्याक- 
रण काढले व हेच ज्ञानेथ्वरकालीन मराठीचे व्याकरण 
होय हे सिद्ध केळे. त्यामुळे त्यांच्या संशोधक प्रतिभेचा 
प्रकारा अधिक उज्बळ दिसू लागला, मुकुंदराज, मुक्ते- 
श्वर, दासोपंत, रघुनाथ पंडित, जनीजनारदन, शिवदिन 
केसरी इत्यादि मध्ययुगीन साहित्यकारांचे ब संतांचे 
वाड्मय, वंशावळी व काळ याच्या संत्रंधी महत्वाचे 
शोध राजवाडे यांनीच प्रथम लावले. तात्पये, मध्य- 
युगोन मराठी वाडूमय़ व मराठी राज्य यांच्या संब्र- 
घाच्या संशोधनकायात राजवाडे यांचे अद्वितीय महत्व 
मान्य करावे लागते, 


राजवाड्यांच्या मते इतिहास म्हणजे काय ? 

राजवाडे यांची इतिहासाची कल्पना विज्ञाननिष्ठ व 
जीवनव्यापी आहे. मानव'च्या सार्वदोशोक व सावे- 
कालिक शस्थित्यंतरांचा समावेश करणाऱ्या वैयक्तिक 
व सामाजिक जीवनाचा संपूर्ण अर्थ त्यांच्या इतिहास- 
कल्पनेत समाविष्ट केळलळा आहे. त्यांनी आपली इति- 
हासाची ही व्यापक कल्पना पाश्मथात्य इतिहासज्ञ 
पंडितांच्या सर्व विवचनाचे मंथन करून निर्माण केली 
आहे. ' मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने? खंड ६ 
च्या प्रस्तावनेत त्यानी इतिहासविष्रयक महत्वाच्या 
पाश्चात्य कल्पनांची साधकत्राधक चर्चा केली 
आहे. या चर्चचे सार त्यानी “। विद्यासेवक ? 
मासिकातील ( वर्ष १ अंक ७ ) “ भारतीय इति- 
हासाची मूलतत्त्वे ? या लेखात त इतिहासाच्या लक्षणात 
सांगितळे आहे असे म्हणता येईल, ते लक्षण असे- 
“ इतिहास दाब्दाचे दोन अर्थ आहेत. ( १) गत- 
काली होऊन गेलेल्या क्रत्वांच्या परंपरित वणनालाही 
इतिहास हा दाव्द लावतात. करये व त्यांची वणने या 
दोहोंचा वाचक एंकच शब्द आहे. पैकी कृत्यपरंपरा- 


वाचक जो इतिहास शाब्द तो येथे इष्ट समजावा. इति- 
हासाची मूलतत्वे म्हणजे कृत्यपरंपरेची मूळ कारणे, 
मूळकारणे दोन प्रकारचो, वाह्य व आंतर. मनुष्याच्या 
पिंडावर ब्राह्म सृष्टीचे आघात होतात. आघातांचे 
सातत्य होऊन मनोरचना बनते. सृष्टी ही मनोर्चनेचे 
ऊर्फ खभावाचे त्राह्म कारण होत्ये आणि कृत्वरूपाने 
फलद्रूप होणारा स्वभाव कृत्यांचे आंतर कारण ठरते. 
ही इतिहासाची व्याख्या वैज्ञानिक आहे, गूढवादास 
बाजूळा सारणारी आहे. या इतिहासाच्या व्याख्येत पारि- 
स्थिती व मानव यांच्या हृंद्रावर आधारलेली ऐति- 
हासिक प्रक्रिया आहे. यात देंवी संकेत किंधा दिव्य व 
वीर विभूतींचे कतृत्व किंवा भौगोलिक कारणे किंवा 
आर्थिक, राजकीय वा अन्य प्रकारची सामाजिक शाक्ती 
किंवा विशिष्ट वंद्याचे वा राष्ट्राचे जन्मसिद्ध सामर्थ्य 
किंवा इतिहासाची अवराधित गति किंवा युगप्रेरणा इत्यादि 
कोणते तरो एक कारण इतिहासाला प्रेरणा देऊन त्याची 
दिशा, उन्नति, अवनति, व परिणति ठरविते अस सांग- 
णाऱ्या विविध ऐतिहासिक उपपत्तींना राजवाडे यानी कमी 
महत्व दिले आहे. या व्याख्येत व्यक्त झालेल्या विज्ञान- 
निष्ट हृटटोकोणाला घरूनच प्रथमपासून इतिहास संशो- - 
घनास राजवाडे प्रव्रत्त झाळे. राजवाडे यांच्यावर 
मुख्यतः ऐेटो, हेगेळ व कांत (0०100) ह्या तत्वज्ञांच्या 
विचारांची छाप पडलो, होती. त्यामध्ये त्यांनी कॉतने 
मांडलेली मानवी समाजाच्या वैचारिक विकासाची 
क्रमिक सोपानपरपरा मुख्यतः मान्य केली होती. धार्मिक 
(1९110५5), आध्यात्मिक (१७४७७ ४७०७]) व 
वैज्ञानिक (8लं९४॥0) या तीन श्रणीत वैज्ञानिक 
अवस्था सर्वोच्च होय हे त्याना मान्य झाले होते. 
उदाहरणाथ, “ विकार-विचार प्रदर्शनाच्या साधनांची 
उत्क्रांति या निवेधात त्यांनो धार्मिक कल्पना, धार्मिक 
ग्रेथ वा ध'मिंक कला याना भ्रमाधिष्ठित म्हणून निदर्टे 
केळे आहे, त्याचप्रमाणे सहाव्या खंडाच्या प्रस्तावनेत 
तत्वज्ञान हे स्वेर कल्पनांचा खेळ असल्यामुळे कालां- 
तराने मानवी ज्ञानाची उत्कृष्ट वाढ होऊन विज्ञानच 
तत्वज्ञांनाचा प्रांत आक्रमून टाकील व पारमाथिक 
तत्वज्ञानाचा पदोपदी पराभब होईल असेही त्यांनी 
भविष्य वर्तविळ आहे. त्यामुळे वैज्ञानिक किंबा 
भौक्तिकवादी (२०६11५1७४9 इतिहासोपपत्तिच सर्वथा 
ग्राह्य म्हणून त्यांनी मान्य केळी, “ मराठ्यांच्या इति- 


डळ 
जट का 


-करखगघरच्घ्जचन) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


हासाची साधने! खंड- १ च्या प्रस्तावनेत त्यांनी 
“ ऐतिहासिक प्रसंग ' म्हणजे काय यांचे जे स्पष्टीकरण 
केळे आहे ते या व्याख्येत धरून आहे. तेथे ते 
म्हणतात, “ मानवी इतिहास काळू व स्थल यांनी 
वद्ध झालेला आहे. कोणत्याही प्रसंगाचे वर्णन 
द्यावयाचे म्हटले म्हणजे त्या प्रहंगाचा परिष्कार 
विशिष्ट काळावर व विशिष्ट स्थळावर पसरवून 
दाखविळा पाहिजे, प्रसंगाचा परिष्कार कालाने 
व स्थलाने विशिष्ट कसा झाला आहे, हे दाखविताना 
त्या काढी व स्थळी कोणत्या व्यक्ती प्रामुख्याने पुढे 
येतात, हेही इतिहासकाराला स्वाभाविकपणेच सांगावे 
छागते. सारांश, काल, स्थळ व व्यक्ति या त्रयींची जी 
सांगड तिलाच प्रसंग व ऐतिहासिक प्रसंग अशी संज्ञा 
देता येते.” ( राजवाडे, लेखसंग्रह परू. २३०). येथे 
इतिहासाच्या मुळाशी समाज हा न धरता, व्यक्ति ही 
मूलभूत घरली आहे. म्हणजे इतिहास हा मानव- 
व्यक्तींनी घडविलेला असतो, हा सिद्धांत ग्रहीत धरला 
आहे. व्यक्ती ही मूल्यूत धरून समाज म्हणजे व्यक्ता- 
समुदाय असा अर्थ करतात व समाजेतिहासाचा अ थं 
सांगतात: “ लहान व्यक्तींची चरित्रे व मोठ्या व्यक्तींची 
चरित्रे मिळून समाजाचा संपूण इतिहास होतो. समाजात 
मोठ्या व्यक्ती केव्हाही थोड्या असल्यामुळे मोठ्या 
व्यक्तींच्या इतिहासाला लहान व्यक्तींच्या म्हणजे बहु- 
जनसमाजाच्या इतिहासाचा जोड द्यावा हागतो. केवळ 
मोठमोठ्या व्यक्तींच्याच चरित्राने समाजाचा 
संपूर्ण होत नाही, ” ( प. ३९ 3) 

इतिहासाची अश्या प्रकारची भोतिकवादी 
स्वीकारल्यावर समाज म्हणजे व्यक्तिसमुदाय, असा' 
अर्थ करावा लागतो, व्याक्त ही मूळभूत घटक धरून 
इतिहासमीमांसेस प्रारंभ केला तरी त्या मूलघटकापाशी 
यांबून भागत नाही. त्या मीमांसेचा विस्तार करण्यास 
व्यक्तिसमुदायांचे भिन्न भिन्न प्रकार हेही ध्यानात 
धरावे लागतात, समाजातील मिन्नभिन्नकर्मे व त्या 
कमोकरिता आवड्यक अद्ा भिन्न भिन्न प्रकारच्या 
मानबीसंधटना समजावून घेतल्या तरच इतिहास म्हणजे 
काव याचा उल्गाडा होऊ शकतो, संस्था व संस्थची 
कॅम यांच्याशी इतिहासाचे मुख्य कतः्य आहे ही गोष्ट 
राजवाडे यांनी मान्य केली आहे. ' मराठ्यांच्या इति- 
हासांची साधने? खंड ६ च्या प्रस्तावनेत संस्था 


त्त 
नरे 


तहास 


व्याख्या 


अनुक्रमणिका 


४1 


म्हणजे शरीर होय अशी ते रूपकात्मक परिभाषा 
वापरून म्हणतात: “ वासना - यंत्रणा व साधना किंवा 
इच्छा- शरीर व कम अशी मानवसमाजाच्या चळ- 
वळीची त्रिविध परंपरा आहे. या. त्रिविध परंपरेची 
हकोकत देगे म्हणजेच इतिहास लिहिणे होव. कोणत्या 
वासनेकरिता संस्थायंत्राचे कोणते इंद्रिय निर्माण झाले, 
त्या इंद्रियाने इष्टकार्य कितपत होते ब ते इंद्रिय स्त्‌ंध 
यंत्राच्या अनुरोधाने चाळते किंवा प्रतिरोधाने चालते 
ही हकीकत देण्याचे काम शरीरकपद्धतीचे असते. 
वस्तुतः पाहता संस्थांच्या गारीरांपेक्षा शरीराच्या द्वारा 
झालळेळे जे काम त्याच्याशी इतिहासाचे मुख्य कर्तव्य 
आहे. परंतु काम सिद्ध व्हावयाला शरीराची अपेक्षा 
असल्यामुळे व शरीराच्या सिध्यथे समाजाची झट- 
पटही विशेष असल्यामुळे किंबहुना शरीराची रचना 
व सुधारणा हेच काही काळ किंवा सर्वकाळ राष्ट्राचे 
मुख्य कतेब्य होऊन बसल्यामुळे शरीर, शरीरस्चना 
व दारीरसुधारणा हाच इतिहासाचा मख्य विषय 
होऊन बसला आहे. ... वासनेचा निददेदा केल्यावाचून 
दारीर का निर्माण झाले ते सांगता येत नाही व 
कार्याचा निदेश केल्यावाचून दरीराची लक्षणेही ठरविता 
येत नाहीत, ही अडचण लक्षात घेऊन दारीरक म्हणून 
एकच पद्धती मी स्वरीकारढी आहे. ( ऐतिहासिक 
प्रस्तावना ए. २२८-२९ ) 


राजवाडे यांच्या दृष्टीने इतिहासाचा निश्चित अभ 
कोणता याची अशी ख्परेख्रा आहे. असा इतिहास 
पूवैग्रहरहित व प्रामाणिकपणे लिहिण्याचा प्रयत्न करणे 
आवश्यक आहे असे ते वारंवार सांगतात, ते म्हण- 
तात : “ निलेप व निरहंकारपणाने इतिहासाचा विचार 
केरावयाळा लागणे ही इतिहासाचे खरे स्वरूप जाण- 
ण्याच्या मार्गाला लागण्याची पहिली पायरी आहे. ह्या 
मार्गाला लागण्याची दुसरी पायरी सर्व प्रकारचे अर्ध- 
बट ग्रह सोडून देणे ही होय ” ( ऐतिहासिक प्रस्तावना 
पर. १३ २), परंतु यासंबंधी ते निराक्षेचे उद्गार काढतात- 
“ वतमानक्षणाच्या पाठीमागील गतकाळी पृथ्वीवरील 
न्या ब जुन्या दरोबस्त स्व समाजांच्या सर्व तऱ्हेच्या 
उलाढालीची जी साद्येत व विश्वसनीय हकीगत ती 
इतिहास होय, असला साद्यंत व विश्वसनीय इतिहास 
पथ्वीवरील कोणत्याही भाषेत अद्यायपर्यंत लिहिला 
गेळा नाही, ... प्रत्येकाचा इतिहास . त्याच्या त्याच्या 


या 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


कवे. वि. का. राजवाडे जन्मशताव्दी 


स्वद्शाभिमानाच्या रंगाने चितारळा गेल्यामुळे इतर 
देशातील इतिहासज्ञांच्या पसंतीस सहजच उतरत नाही 
जो तो आपआपला देश त्रिभुवनाचा केंद्र समज़न 
तत्मवण सव देशांची चरित्रे होत आहेत असे चित्र 
काढण्याचा, निःपक्षपातीपणाची प्रतिज्ञा करूनही, प्रयत्न 
करीत असतो, ह्या स्वदेशामिमानाखेरीज प्रत्येकाचे 
काहीना काही तरी वेयक्तिक खूळ असतेच. कोणी 
केवळ भोगोलिकदृष्ट्या, कोणी केवळ काळदृष्या, 
कोणी निवळ व्यापारीदृष्ट्या, व कोणी स्वदेशासंस्कृती 
दृष्ट्या जगाच्या इतिहाताची अजमावणी करीत अस- 
तात, , .. असा प्रक्रार असल्वापुळे समाजाच्या चरि- 
त्राचे खरे स्वरूप काय, त्याचे केंद्र कोठे आहे, ते प्राग- 
तिक आहे. किंग्रा अधोगतिक आहे किंवा स्तव्ध 
आहे, वगेरे प्रश्नांचा जसा समाधानकारक निकाल 
लागावा तसा लागत नाही, वैयक्तिक मते बाज़ळा 
सारून व स्वदेशाभिमानाचा दर्प बाजूला ठेवून हे काम 
केळे तरच थुद्ध व व्रिमळ तत्त्व हस्तगत होण्याचा संभव 
आहे, ” ( ऐतिहासिक प्रस्तावना ए. ३१२) 

परंतु अशा प्रकारे पूवग्रहमुक्त मन असलेला इति- 
हासकार कोठे मिळणार ? निलेंप व निरंजन होऊन 
इतिहासाचा विचार करणे दुधट आहे. झाडून सव 
पूवग्रह्‌ टाकून देणे मनुष्यस्वभावाला निसर्गतः अदाक्य- 
प्राम आहे. सांस्कृतिक संप्रदायाच्या परिसरात मानवी 
मन त्राल्यापासून वाढत असते. मनुष्य बाल्यात 
स्वसमाजाचो भाषा जशी साहजिक आत्मसात करतो 
त्याप्रमाणे स्वसमाजाच्या इष्टानि्टत्वाच्या भावना, परं- 
परेसंभंधी अभिमान, अभिरुची इत्यादि स्व काही 
आत्मीय बनांवतो, ह्या सवे मानसिक बनावांच्या 
अनुरोधाने सत्यासत्य व सारासार ठरविणारी स्वाभाविक 
घुद्धि विवेक व निर्णय करू लागते. म्हणून प्रत्येक 
समाजाची, कालाची व व्यक्तीची जगाच्या व स्वतःच्या 
इतिहासाकडे पाहण्याची तऱ्हा एकसारखी असणे 
कठिण आहे. ही गोष्ट राजवाडे यानी लक्षात घेतली 
आहे. ते म्हणतात: “ ह्या भिन्न दृष्टीचा परिणाम असा 
होतो की एका काळी व एका समाजाला जी विधाने 
सिद्ांतवत्‌ भासतात तीच दुसर्‍या काळी दुसऱ्या समा- 
जाच्या अश्रद्धेचे विषय होतात. ह्या विरोधाचे कारण 
असे आहे की विकार ब विचार यानी खळतळून 
जाणार्‍या व्यक्तींशी व समाजाशी मानवइतिहासाठा 


न.भा, २ 


अनुक्रमणिका 


कर्तः्य असते. ज्या निर्विकार दृष्टीने दगडाकडे किंवा 
वनस्पतीकडे मनुष्य पाहू ठाकतो, तिचा उपयोग 
मनुष्यसमाजावर करता येत नाही. कारण निर्विकार 
दृष्टीचा उपयोग करू पाहणारी. व्यक्ति स्वतः विकारबदा 
असत; ब ज्या समाजांवर दृष्टीचा प्रयोग करावयाचा 
ते समाजही विकारवशा असतात. ” ९ ऐतिहासिक 
प्रस्तावना ए, ३१६). 

इतिहासविप्रयक विवेचनात ह्या महत्वाच्या अडचणी- 
बरोवर दुसरी एक महत्वाची अडचण उभी असते, ती 
म्हणजे इतिहातातीळ घटनांच्या मूल्यमापनासंत्रंधी 
होय. अमुक एक ऐतिहासिक कृत्य, विधि, निषेध, 
संस्था, चाल, प्रत्रत्ति, अधम की उत्तम, हितकारक 
की अहितकारक, प्रगत की अप्रगत, इत्यादि प्रश्न 
मूल्यमापनात अन्तभूत होतात. यासंत्रंधी राजवाडे 
यांचे मत असे आहे की मूल्यमापन हे इतिहासकाराचे 
उद्दिष्ट किंवा प्रयोजन नाही; कारण मूल्यमापन हे 
नीतिद्यात्राशी संलय़ कार्य आहे. परंतु नीतिशास्त्र हे 
शाश्वत निकप देण्यास असमथ आहे; कारण ते विशिष्ट 
देशकाळाश्ी सापेक्ष असते ते म्हणतात- '“मानवसमा- 
जाची हकोकत देताना संस्थांचे किंवा कृत्यांच अधमो- 
त्तमत्व ठरविण्याला स्थिर मान असू शकत नाही, 
असू शकते, असे म्हणणे म्हणजे एका पूर्वप्रहाचाच 
आश्रय करणे आहे. आणि पूवग्रहाचाच आश्रय करणे 
म्हणजे इतिहासाच्या सश्याक्र परिशीलनाला सववस्वी 
घातक आहे. बरे, वाइट; द्युम, अश्रुम वगेरे नीति- 
शास्त्रातळे जे अश आहेत ते ग््हीत धरून ऐतहासिक 
प्रसंगाच', समाजाची व संस्थांची परीक्षा करगे म्हणजे 
ठराव नोति-॥[स्त्रातल्या अर्थाच्या पलीकडे जाण्यात 
मानवसमाजाला अटकाव करण्यासारखेच आहे. ..... 
तात्पर्य प्रगति झालेली आहे किंवा अधोगति झालेली 
आहे हे पाहण्याचे काम नीतिशास्त्राचे आहे, इति- 


- हासाचे नाहो. 


सूक्ष्मतेने पहाता, निभेळ इतिहास म्हणून ज्याला 
म्हणता येइल त्याचे काम फक्त झालेल्या प्रसंगाची 
विश्वसनीय हकीकत देण्याचे आहे. कालाचे पोर्वांपर्र 
लावून व प्रसंगाचे कार्यकारणत्व सिद्ध करून मृत गोष्टी 
अक्षया अशा सातयाने झाल्या इतके सांगितले म्हणज 
इतिहासाची कामगिरी आटोपली ??; * इतिहात भूत- 
वृत्ताचा विश्वसनीय सारांश देतो व नीतिशास्त्र त्याचे 


स 
2. 2. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


उत्तमाधमत्व ठरवित. . . .. . . निःपक्षपाताने काढिलेला 
सारांश मात्र, यावच्चन्द्र दिवाकरो अजरामर राहतो. ” 
( ऐतिहासिक प्रस्तावना प्र. २१७, १८ ). 
या प्रतिपादनाचा भावाथ असा आहे की, राजवाडे 
हे, इतिहास ही विज्ञानाप्रमागेच एक ज्ञानशाखा आहे, 
असे मानतात. ज्ञान शाखेचा दर्जा इतिहासास आण- 
ण्याचा प्रमत्न आधुनिक काळातच सुरू झाला, आध- 
निक कालापूर्वी जगात जे इतिहास झाले त्यांचा उघड 
हेतु भूतवृत्तानुवाद हाच असला तरी त्यात्ररोवर ४ 
अन्तःस्थ हेतू दडलेळे होते, विशिष्ट व्यक्ती, कुले, 
वंश, राष्ट्रे, संप्रदाय, प्रसंग, किंवा घटना यांचे माहात्म्य 
वाढविणे किंवा त्यांच्यावर क्षृद्रत्वारोपे करणे हाच 
अन्तःस्थ हेतु इंतिहात निवेदकात वसत होता. त्यामुळे 
त्यात बाटेल तेथे अवास्तवाची वा अतिदायोक्तीची भर 
पडल्याशिवाय रहात नसे. त्याकाळी वस्तुतः काही 
थोड्याच वस्तुनिष्ठ दृष्टीच्या महानुभाबांना सत्यकथ- 
नाची प्रेरणा लाभलेली असे, त्याकाळी इतिहास 
हा निर्भळपणे वस्तुनिष्ठच असला पाहिजे, असा 
नियम सर्वसंमत होण्याची प्रत्रति समाजात नसे, 
अद्‌भुत व. कल्पत कथांची इतिहासात भर टाक: 
ल्याने काही बिघडले आहे अत्नी जाणीवच त्या- 
वेळी नव्हती. अशा पूर्वपरंपरेच्या विपरीत बाता- 
वरणातून बाहेर पडळेली डतहासकाररीती हे या आध- 
निक युगाचेच लक्षण आहे, परंतु नैतिक मूल्यमापन व 
इतिहास यांच्या संत्रंधी सापेक्ष नीतिवादाच्या आधारे 
राजवाडे यांनी जे प्रतिपादन केळे आहे त्यातली 
महत्त्वाची अडचण राजवाडे यांनी च्यानात घेतळेळी 
दिसत नाही. ती अश्टी की, इतिहासाचा विप्रय 
मानवी कृत्ये हा असल्यामुळे त्यात मानवी कृत्याची 
- सद्‌विवेकबुद्धीशी नित्यसंलय़ता ध्यानात घ्यावी लागते. 
मानवी विश्वच नेतिक विश्व आहे. त्याच्यासंत्रथी 
कोणतेही विवेचन नेतिक विवेकाच्या स्पर्यापासून मुक्त 
असे करणे अशक्य आहे. म्हणजे मानवी ऐतिहासिक 
प्रसंग हा नेतिक प्रसंगच आहे; या प्रसंगाच्या कोण- 
त्याही तथ्यकथनपर वा. कार्यकारणत्व निगैयपर इति- 
हासात चांगळे व वाइंट या कोटींचा म्हणजे नैतिक 
मूल्याचा अनुकूल वा प्रतिकूल निर्देश अपरिहापणेच 
करावा लागतो. उदाहरणार्थ स्वत: राजवाडे हेच 
इतिहासबिवेचनात अशी सद्सतू मूल्यांचा निय 
दुशविणारी शेकडो विधाने करताना -ा--ग शेकडो विधाने करताना दिसतात. उदा- 
* १ संपादकांच्या मते 


हरणाथ, ' मराठेशाहीचा पाया घालणारा शहाजी *; 
व “शिवाजीची गुणसंपदा' ( प्र, १८७-२२८) ही या 
पुस्तकातील प्रकरणेच पहावी. यात गुणदोष विवेचन 
म्हणजे नेतिक मूल्यावर आधारलेली चर्चाच प्राधान्याने 
आली आहे. “१८ व्या शतकाच्या पूर्वार्धात व उत्तरा- 
र्घात मराठ्यांची | ( म्ह० महाराष्ट्रीयांची ) संस्कृति 
युरोपातील प्रगत राष्ट्रांच्या संस्कृतीहून कमी दर्जाची 
होती, (पृ. १९३२ ) हे वाक्य अत्यंत मौल्कि 
महत्त्वाचे आहे. यात सांस्कृतिक मूल्यांचा तुलनात्मक 
निणेय राजवाडे यांनी जाहीर केळा आहे. मरा- 
ख्यांचा पराभव ब्रिटिश का करू शकले या तथ्याच्या 
मुळाशी असलेले कार्यकारणत्व दाखविणे हाच 
राजवाडे यांचा उदेश असला तरी त्याकरिता 
हिंदूंची संस्कृति युरोपियन संस्क्ृतीपेक्षा हीन होती 
हा नेतिक निणय करूनच हिंदूंच्या पराभवाची मीमांसा 
राजवाडे करू शकले. व राजवाडे यांचा शिवाजीची 
गुणसंपदा हा लेख श्ञिवार्जीसंबंधी नैतिक निणय सिद्ध 
करणारा आहे. समाजमनोस्चनेची मीमांसा इतिहासाचा 
भाग आहे, असे राजवाडे मानतात; ( ऐतिहासिक 
प्रस्तावना ए. ३६१ ) त्यात नैतिक कल्पनांचा 
प्रामुख्याने अंतर्भाव होतो. या संबंधात हिंदूंचा 
इतिहास काय संदेश देतो हे राजवाडे स्वतः साँग- 
तात- “ हिंदू लोकांची ही ताक्तविक संन्यासप्रवण 
मनोरचना बदलण्याचा दीर्घोद्योग केळा पाहिजे अश्री 
सल्ला इतिहासाचा हा भाग सांगतो, ?” नैतिक वा कला” 
त्मक मूल्यांचा सापेक्षतावाद मान्य केला तरी इतिहात 
हा मूल्यचर्चेच्या जाळ्यातून कधीही सुटणे शक्‍य 
नाही. कारण मानवी विश्वातील हालचालींचा तथ्य 
( ६७) व मूल्य ( ४1७ ) यांचा प्रांत वेगळा 
करून विचार करणे अशक्य आहे. हा वद्तोव्याधात 
कवि स्वविरोध (101९. ००७४१1०६00 ) राज- 
वाड यांच्या ध्यानात आला नाही. 

राजवाडे यानी स्वीकारळेली ,ही इतिहासकल्यना 
पाश्चात्य इतिहासतत्त्वविचारात अत्यंत महत्त्वाची मात” 
लेली व गाजलेळी आहे. पाश्चात्य देशात.गेली दोन 
शतके इतिहासतत्त्वाची मीमांसा सुरू आहे. इतकी 
अत्यंत खोलात जाऊन त्यामध्ये भाग घेणारा पहिला 
इतिहाससंशोधक भारतीय म्हणजे राजवाडे हेच होत. 
म्हणून त्यांचा या संत्रधातला दृष्टिकोण अत्यंत संक्षेपाने 
वर मांडला आहे. 


न>>__>>>>>4 


.% ७ 


अनुक्रमणिका 


८ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


ह 


प्रा, प्रभाकर पुजारी 


श्रीसमर्थ, -छत्रपती व प्रा. फाटकांचे संशोधन 


* रामदासी वादाचा परिचय ' ही ळेखमाला श्री. 
न. र, फाटक यांनी ' नवभारता ? तून प्रसिद्ध केळेळी 
आहे. ती वाचल्यानंतर माझ्यातारख्या आजच्या 
पिढीतल्या वाचकाची निराशा झाली, नव्या संशो- 
धनाच्या प्रकाशात रामदासी वादाला उजाळा दिला 
जाईल किंवा निदान पूर्वीच्या वादात कोणकोणते विचार 
मांडले गेले त्यांची तरी ओळख होईल अशी अपेक्षा 
होती. रामदासी वादामागची वैचारिक भूमिका पुनः 
स्पष्ट करणे हे फाटकांसारख्या अग्रेसर संशोधकाचे 
कर्तव्य होते. ते न करता ह्यात नसलेल्या समथैभक्तांचा 
उपहास करणे आणि आमप्रशांसा करणे यात 
वुद्धिसवेस्व वेचण्यात फाटकांनी भूषण मानलेळे आहे. 
संद्योधनाची नवनवीन क्षेत्रे पादाक्रांत करण्याऐवजी 
लांची संशोधनबुद्धी जुन्याच मात्रा अधिक कडवट- 
पणाने उगाळीत बसलेली आहे. आमच्या संशोधकांची 
संशोधनबुद्धी फारच लवकर म्हातारी बनते, क्षीण वनते. 
किंचित संशोधन केले व आत्मस्तुतीला लागळे अक्षी 
त्यांची अवस्था होते. सर्वज्तेचा विकार तर जन्म- 
जातच ! फाटकही याच परंपरेतले, आपण अगदी 
अंतिम सिद्धांत सांगून टाकलेळे आहेत अशी त्यांची 
आत्मप्रौढी ! फाटक हे अलीकडे जरी “ उपहासापुरते 
उरलेले ' असले तरी खवटपणातच पुरुषार्थ आहे असे 
मानण्याएवढे आम्ही अजून म्हातारे झालो नाही. 
म्हणूनच शिव-समर्थभेटीविषयी जे विवेचन फाटकांनी 
केलेळे आहे त्याचा परामश या लेखात ध्याबयाचा आहे. 
समर्थ -शिवाजी यांच्या भेटीविषयी -- 

त्या विवेचनात फाटकानी अनेक गोष्टींचा विपयास 
केलेला आहे, निरनिराळ्या युक्त्या योजून उघड पुरा- 
व्यांना बाजूला सारठेळे आहे, समथ चरित्रांचा आपल्या 
सोयीप्रमाणे उपयोग करून घेतलेला आहे, आपल्या 
सवडीप्रमाणे परस्परविरोधी मते ठोकून दिलेली आहेत. 
“ समर्थाबिषयी बोलण्याचा अधिकार जेवढा समर्था- 
जवळच्या सांप्रदायिकांना होता तेवढा आजच्या समर्थ- 


अनुक्रमणिका 


भक्तांना व सांप्रदायिकांना नाही ? असे विधान करून 
फाटकानी पूर्वींच्या समथचरित्रकारांना अग्रस्थान 
दिलेळे आहे आणि त्याच चरित्रकारांनी शिव-समथौ- 
विष्रयी जे उद्गार काढलेले आहेत ते मुद्दाम समथौची 
योग्यता वाढवण्यासाठी घुसडटेळे आहेत अन्त म्हणून 
त्यांच्या पदरी खोटेपणा बांधलेला आहे. शके १५९४ 
मध्ये शिव-सम्थ भेट झाली हा फाटकांचा निष्कर्ध 
आहे. शके १६०० मध्ये जी सनद छत्रपतींनी सम- 
थांना दिली त्यात ' जे जे मनी धरिले ते ते 
स्वामींनी आशीर्वादप्रतापे मनोरथ पूणे केळे! अज्ली 
कृतशता महाराजांनी व्यक्त केळेढी आहे. या सहा 
वर्षात दिव-सम्थ संत्रंधात विशेष काही घडले 
नाही अद्यी कबुली फाटकानी दिलेली आहे. तरीही 
छत्रपतींनी एवढ्या आदरपूर्वक रीतीने समर्थांना सनद 
का दिली व आपल्या सगळ्या यशाचे श्रेय समर्थक्पेला 
का दिले याचे उत्तर फाटक देऊ दाकलेळे नाहीत. 
शिव-समर्थ मेटीच्या प्रत्यक्ष पुराव्याकडे वळण्यापूर्वीं 
शके १५९४ पर्यंत रिव-समर्थाना एकमेकांच्या कार्या- 
विषयी काही कल्पना नव्हती हे कितपत संभवनीय 
आहे ते पाहिळे पाहजे, परदेशी चरित्रकारांनी छत्र- 
पतींची जी चरित्रे लिहिलेली आहेत त्यात त्यांच्या 
राजकीय मुत्सद्देगिरींचा व कार्यकुशालतेचा मुक्तकंठाने 
गौरव करण्यात आलेला आहे. शाजूंच्या राज्यात हेरांचे 
जाळे विणून त्यांच्या बारीक सारीक हालचाली जाणून 
घेण्यात छत्रपती निष्णात होते असे त्या चरित्रकारांनी 
नमूद केलेले आहे. अशा त्या छत्रपतींना रायगडापासून 
जवळच असणाऱ्या एका महान तेजस्वी संघटनाकुदाळ 
कमयोग्याविषयी शके १५९४ पर्यंत काहीच माहिती 
नव्हती हे कितपत संभवनीय आहे ! मोर्या गोसावी, 
चिंतामणी देव, सिड्धेश्वरभट ब्रह्मे, गोपाळमट, महंत 
केवळमारती, देवभारती, मौनीबुवा, बाबा याकूत, 
सीताराम वाजपेय, पुरुषोत्तमभट धर्माधिकारी, रत्ना- 
गिरी गोसावी, तानपाठक नाकील, श्रीधरमट बापट, 


0 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


केशवभट पंडित, वासुदेव गोसावी, ज्ञानदेव-सोपान- 
देवांच्या समाथ्यांचे व्यवस्थापक अन्ना कितीतरी व्यक्तींना 
छत्रपतींनी इनामे व वतने दिलेलो आहेत. राज्यसाध- 
नाच्या अगदी सुरवातीच्या काळापासूनच त्यापैकी 
काहींना त्यानी मेटीही दिलेल्या आहेत. महाराष्रामध्ये 
एक अभूतपूर्व चेतन्य निर्माण करणाऱ्या त्या शतकातील 
सर्वश्रेष्ठ कमयोगी महापुरुषाची भेट छत्रपती घेणार 
नाहीत हे कसे शक्‍य आहे ? छत्रपतींनी आग्य्यापासून 
तंजावरपर्यत आणि गोबळकोंड्यापासून कोकणपट्टी- 
पर्यंत अनेक मोहिमांचे नेतृत्व स्व्रीकारून धडक मार- 
लेली होती, ते कचेरीवद्ध राजकारणी नव्हत. समर्थानी 
देखील देशभर हिंडून भारताच्या सर्वांगोण जीवनाचे 
दान घेतलेले होते. आपल्या कार्याला सुरुवात केल्या- 
नंतरही “ नित्य नूतन हिंडावे? ही त्यांच्या मनाची 
धारणा होती. ते दिवाणखान्यातील ग्रेथसंभारात आयुष्य 
गाडणारे पढीक विद्वान नव्हते. महाराष्ट्रात सतत संचार 
करणार्‍या या महापुरुषांना, एकमेकांविषयी काहीच 
माहिती नव्हती ब शके १५९४ पर्यंत त्यांची मेट होऊ 
दकली नाही हे अगदी असंभवनीय. आहे. राष्ट्राच्या 
ऐहिक जीवनानिषयी उदासीन असणाऱ्या तुकारामां- 
सारख्या संतांच्या सहवासांची अपेक्षा करणाऱ्या छत्र- 
पतींनी बहुत जनासी चालवणाऱ्या, नाना मंडळे 
बणाऱ्या, ' धर्मासाठी मरावे | ... मुळ्ख बड्या का 
घुडवावा | धर्मसंस्थापनेसाठी |? अद्री गना कर- 
णाऱ्या, समाजाला सामथ्येय्रोगाचा महामंत्र सांगणाऱ्या 
समर्थांसारख्या कृतिश्यूराकडे दीथेकाळपर्य 
पाहिले नाही हे सबस्वी अशक्य आहे 


हाल- 


येत ढुंकूनही 
त्या ब्रावतीत 
फाटकांनी पुढ केलेल्या पुराव्यांची योग्य ती शहानि्या 
करणे आवर्यक आहे. 


दोघांच्या कायीचा प्रसार ब 


तुकारामांच्या उद्गारांचे मर्म 

शके १५६६ मध्ये समे कृष्णातीरी आले, उके 
१५६७ पासून त्यांनी मसूर येथ रामनवमीच्या उत्स- 
बाळा सुरुवात केली, सुप्रासेढ अकरा मारुतींची 
स्थापना शके १५६६ ते ७० पर्यंत त्यांनी केळी, ठाके 
१५३० साली विजापूर दरबारातील सरदार द्यान 
व आजी घोरपडे यांनी चाफळच्या देवर 
इनाम दिल्या, चार वर्षाच्या कालाव' 


तराव 
थानाला ज!'मनी 
घीतच समर्थांची 


अनुक्रमणिका 


कीर्ती बिजापूरपयत पसरली होती, हाके १५७१ च्य 
फाल्णुन वद्य द्वितीयेला तुकाराम वेकुंठवासी झाले, 
पंढरपुरच्या यात्रेला सार्‍या महाराष्ट्रातून लोक जातात. 
या चार वर्षांच्या कालावधीत तुकारामांत्ररोत्रस्च सम- 
थोच्या कार्याची व श्रष्ठ व्याक्तित्वाची ख्याती सर्वतोमुखी 
झालेली असली पाहिजे. बयाच्या पंधराव्या जाति 
लोकविलक्षण कृत्ये बशस्वी करून दाखवणाऱ्या छत्रपतीं" 
कडे आसमंतातील प्रदेशांचे लक्ष जेथ वेधून राहिले 
तेथे परिणतप्रज्ञ वयात समर्थांनी आरंभलेल्या कार्याने 
निश्चितच फार मोठा प्रभाव आपल्या परिसरात पसर- 
वळला असणार, शके १५७० पर्यंत पाच किळे जिंकून 
छत्रपतींनी स्वराज्याची मुहूतमेढ रोवलेली होती, तुका- 
रामांसारख्या विश्व कवळणाऱ्या संतांनी दोघांच्याही 
कार्याचे अलोकिकत्व अचूकपणे हेरलेळे होते. शके 
१५६६ साली जरंड्याला असताना जवराम; तुकाराम; 
रंगनाथस्वामी यांची समथीना दराने झाळी व ठाके 
१५७० साली चिंचवडचे मोरया गोसावी यांच्या घरी 
समथ-तुकारामांची भेट झाली असा उलछ्लेव कुडाळ- 
कराने लिहिलेल्या समथरेवाकेनिश्ीत आहे. म्हणूनच 
समथोचे वर्णन असलेला तुकारामाचा एकर अभंग 
आढळतो. ' हुमुंजी रंगाचा उंच मोतीदाणा । रामदासी 
बाणा या रंगाचा ।! पीतवण कांति तेज अघटित । 
आळूं ह्योभत भरकुटीमाजी || कौपिन परिधान मेखला 
खांद्यावरी | तुंबा कुबडी करी समर्थांच्या | रामनाम 
सट्टा द्वादशा हे टिळे । पुच्छ वळवळे कटीमाजी ॥ 
काष्ठांच्या पादुका स्वामींच्या पायात | स्मरणी हातात 
तुळशीची ॥ कृष्णातटाकी जाहळे दीन | वंदिळे चरण 
तुका म्हणे || ? तुकारामांना छत्रपती व समर्थ या 
दोन्ही महापुरुषांच्या कार्यामधील परस्परपूरकत्व जाण- 
बळे म्हणूनच त्यांनी छत्रपतींना समर्थांकडे जाण्याची 
विनंती केळी छत्रपतीनी पूर्वीच समर्थांकडून अनुग्रह 
घेतल्याची जाणीव तुकारामांच्या छत्रपतींना पाठवलेल्या 
अभंगात्मक पत्रातून व्यक्त झालेली आहे, त्या पत्रात 
तुकारामांनी आपल्या वृद्धावस्थेचे वर्णन केळेळे आहे. 
सावरून आयुष्याच्या अगदी शेवटच्या काळात हे पत्र 
लिहिले आहे हे उघड आहे. तुकारामाची सगळी 
निःस्पृहता त्यात भरून राहिलेली आहे. डारीरावर 
हेड्ापकाळाची अवकळा पसरलेली असताना दर्शनाचा 
सोहळा काय कामाचा ? तेव्हा छत्रपतींनी भेटीची 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


१२ 


श्रीसमर्थ, छत्रपती व प्रा. फाटकांचे संशोधन 


गोष्ट सोडून द्यावी अशी सलळगीची विनंती तुकारामांनी 
केली, राजग्रहात सामान्यांचा सन्मान राहत नाही 
आणि पांडुरंगासारवा पालनकर्ता असताना इतरांची 
आपल्याला चाड नाही असे निर्भीड सडेतोड उद्गार 
तुकारामासारखे श्रेष्ठ संतच दिवाजीसारख्या महा पुरु- 
प्राला ऐकवू दाकतात. “ तुझी चाड आम्हा नाही 
छत्रपती । आम्ही पत्रपती त्रेलोक्याचे || चारी दिशा 
आम्हां मिक्षेचा अधिकार | नेमिटी भाकर भक्षा- 
वया ॥ ? असे स्पष्ट बोळ तुकारामांनी ऐकवलेले 
आहेत. त्या सत्रंध पत्रात तुकारामांनी समर्थांचा अनेक 
वेळा उल्लेख केळेटा आहे. ' सट्गुरु श्रीरामदासाचे 
भाषण | तेथे घाली मन चू नको |॥...... रामदास- 
स्वामी सोवरा सज्जन । त्याक्षी तनमन अरपी ब्रापा । 
घरू नको आमुची कपाळा | रामदासी डोळा 
लावी आता | ,.. ... दारण असावे रामदासालागी |! 
-या तुकारामांच्या उद्गारातून समर्थांच्या भविष्य- 
काळीन कार्याविष्यीचे द्र्रेषण स्पष्ट झाळेळे आहे. 
तुकारामांना छत्रपती ब समर्थ यांची नावे देग्वील 
ठाऊक नव्हती असा फाटकांचा कयास आहे. पण या 
सुद्याच्या बाबतीत फार विस्तार होईल अक्षी सत्रत्र पुढे 
करून त्यानी धूतपणाने मोन पाळलेळे आहे. एकमे- 
कांची माहिती नसावला ते तिघे काही एकमेकांपासून 
दोकडो मेलांच्या अंतगवर नः्हते किंवा निर्मनुष्य 
अशा जंगलात ते दडून वसलेळे नव्हते. ज्ञानेश्वर-नाम- 
देवाच्या काळात काही प्रसिद्धीची आणि वाहतुकीची 
यांत्रिक साधने नव्हत।, तरीदेग्वील नेवाज्याचे ज्ञानेश्वर 
आणि पंढरपूरचे नामंदेव यांची भेट झाली आणि 
त्यांनी मिळून तीथेयात्राही केळी. तुकाराम-स्मर्थांची 
एकप्रेक्तांना माहितीसुद्धा नःहती हे फाटकांच्या सोबी 
साठी मानण्याचे काहीही कारण नाही. तुकारामांच्या 
अभंगात जे ट्रटरेपण व्यक्त झालेले आहे ते अद्भुत 
चमत्कारात मोडणारे नाही. र्वीन्दना थामधळा महाकवी, 
नारावग गजहंसामधळा गंधवे आणि मोहनदास 
गांधीमधला सत्याग्रही युगपुरुष महात्मा हे ळोकमनन्य 
टिळकांच्या दरष्रेपणाने महाराष्ट्राला त्या व्यक्तींची 
ओळखही नऱ्हती त्याच वेळी हेरळेळे होते. तुका- 
रामाच्या अभंगात्मक पत्रावर डॉ. घाळकृष्ण यांनी 
घेतलेला आक्षेप मात्र महत्वाचा आहे, त्यांच्या मते 
तुकारामांच्या अभंगातील ' छत्रपती ' 'अप्टप्रवान? 


अनुक्रमणिका 


-ज> 
क्व्ट्ला 


१३ 


हे शब्द दाके १५७१ पूर्वी प्रचलित नव्हते. अष्टप्रधान- 
पद्धती ही छत्रपतींनीच प्रथम सुरू केलेली नाही. 
मनुस्मृतीमध्ये राजाने सात किंवा आठ मंत्री करावेत : 
असा आदेदा आहे. दुक्रनीतीमध्येही मंत्र्यांची आठ 
हीच संख्या दिलेली आहे. 'अष्टानां मंत्रिणां मध्ये 
मंत्र राजो5पधारयेत्‌। ' हा महाभारतकाराचा अभिप्राय 
आहे. चिटणीसांनी सप्तप्रकरणात्मक शिवचरित्रात 
अष्टप्रधान वाचे ब्यापार पूर्वींची ज्ञास्त्रपद्धती काहून, 
चाली पाहून केळे! असे लिहिलेळे आहे. बहामनी राज्या- 
पासून मुसलमानांनीही अप्टप्रधानपद्धतीचा स्वीकार 
होता. शहाजीनी शिवाजीला त्याच्या बयाच्या 
बाराव्या वरषो जव्हा पुण्याला पाठवून दिले त्याच वेळी 
त्याच्या वरोत्रर प्रधानमंडळाची नेमणूक करून दिलेली 
होती. शामराज नीळकंठ पेटवे, सोनजी विश्वनाथ 
डत्रीर, महादाजी सामराज सुरनीस. माणकोजी दहातोंडे 
सरनोबत, नूरब्रेग सरनोवत, कामराज पद्चनाभी, रघुनाथ 
बाळ सत्रनीस हे शाहाजींनीच नेमलेळे अधिकारी 
हाते शहाजीनी नेमलेल्या अधिकाऱ्यांचे हुद्दे मुसल- 
मानी राजवटीत प्रचलित होते. म्हणूनच तुकारामांच्या 
अभंगात अप्टप्रधानांचा व प्रचलित अश्या पेशवा, 
सुरनीस, डत्नीर या शाब्दांचा जो उल्लेख आहे त्यात 
कालविपर्यासाचा दोष नाही. पुण्यात आल्यापासूनच 
छत्रपती म्हणून शिवाजी राजांचा उलेख होऊ लाग- 
लला होता, एक स्वतंत्र राजा म्हणूनच त्याची मुद्रा 
शहाजीनी करवलेली होती, शके १५६८ च्या सुमारास 
दिवाजीच्या अधिकाऱ्यांनी “तयार केलेला लेख 
“ महाराष्ट्र सरस्वती मंद्र? या मासिकात प्रसिद्ध 
झालेला आहे, त्या लेखात शिवाजीचा उलेख 
* छत्रपती ? ही पदवी लावून केलेला आहे. या साऱ्यांचा 
निष्कपे असा को तुकारामांच्या आयुष्यातील शेवटच्या 
चार वर्षात ( शके १५६७ ते ७१६ ) छत्रपती आणि 
समथ यांची कोतीं पुण-सातारा विभागात सगळीकडे 
पसरलेली होती, 


राजे यांची पहिदीच भेट: 
संबंध पारगावशी- चाफळशी नव्हे ! 
दिव-समथांची भेट १५७१ मध्ये झालेली नसन 


दाके १५९४ मध्ये झालेली आहे हे सिद्ध करण्यासाठी 
काही पत्रांचा आधार घेतला जातो. त्यापेकी पहिले 


0-2 
व: कट. 
न -करगघर चिप 


"करखगघरचिघजसञ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


पत्र शके १५८० मधले आहे. भास्कर गोसाव्याने 
दिवाकर गोसाव्याला ते लिहिलेळे आहे. त्यात शिवाजी 
राजे यानी समथांची चौकशी करून चाफळच्या उत्स- 
वाला प्रतिवर्षी २०० होन नेमून दिल्याचा उल्लेख 
आहे. समर्थाच्या कार्याची पुरेपूर कल्पना असल्यामुळेच 
छत्रपतींनी वार्षिक वर्गणी देऊ केलेली आहे. भास्कर 
गोसाव्याची योग्य ती परीक्षा घेणे हे त्यांच्या व्यवहार- 
कुशलतेस धरूनच आहे. नाना युक्त्या प्रयुक्‍्त्यांचा 
वापर करण्यात निष्णात असलेल्या छत्रपतींनी भास्कर 
हा समर्थांचा शिष्य आहे की नाही याची शहानित्रा 
करून घेण्यासाठी एका साच्या युक्तीचा अवलंब केला. 
चाफळच्या उत्सवाचे स्वरूप शके १५८० पर्वत वाढत 
गेल्यामुळेच समर्थानी देणगीचा स्वीकार केलेला असावा. 
समर्थाविषयी. काहीही माहिती नसताना केवळ एखाद्या 

महंताच्या सांगण्यावरून वर्षासन नेमून देण्याएवढे 
छत्रपती अव्यवहारी आणि बेहिदेव्री नव्हते. दुसरे पत्र 
केशब गोसाव्यांने दिवाकर गोसाव्याला चेत्र व, र, 
शके १५९४या दिवशी लिहिलेले आहे. “ आपण पत्र 
पाठविले ते पावले, मजकूर समजला. रा. शिवाजी 
राजे भोसळे हे समथीचे भेटीस येणार म्हणून लिहिले 
ते समजले. मी येणार होतो. परंतु माझी प्रकृती फार 
बिघडली. येणे होत नाही, मी इकडून अकास येणेसाठी 
लिहिठे, परंतु अकाचेहि येणे व्हावयाचे नाही. गावी 
भानजी गोसावी असतील, राजे यांची पहिलीच भेट 


आहे. वाडीचे लोक खटपटेस आणावे, उपयोग होईल. 
झाडी बहुत आहे. 


इकडून उद्इंक त्रिंबक गोसावी व 
विठ्ठल गोसावी व दत्तात्रय गोसावी पाठवून देतो. श्रीचे 
उत्सवास मिक्षेचे जे घान्य मिळाले ते अश्वत्थभट 
मसूरकर या समागमे पाठविले. दत्ताजीपंताकडून दोनशे 
होन उत्सवास पाठवले ते आले असतील, लोभ करावा, 
हे विनंती > या पत्रातील वाक्ये अत्यंत सूचक असू- 
नही त्यांचा साकल्याने विचार फाटकांना करता आलेला 
नाही. या पत्रामागची परिस्थिती त्यानी नीट समजा- 
वून घेतली असती तर उडवाउडवी करणे त्याना फार 
जड गेले असते, चाफळ मठाचा वब राजदरबाराचा 
सगळा कारभार पाहणाऱ्या दिवाकर गोसाव्याला 
केशबाने माहितगारासारख्या सूचना कश्णा दिलेल्या 
आहेत त्याचा नीट विचार केला पाहिजे. छत्रपतीं- 


कडून दोनशे होन त्याच्याकडे कसे आले ? राजे 


अनुक्रमणिका 


यांची पहिलीच भेट असे सांगून पुढे सूचना केशवाने 
दिलेल्या आहेत त्यांचा भेटीशी कितपत निकटचा 
संत्रधे आहे £ दिवाकरासारख्या अग्रगण्य समथ॑- 
शिष्याला केंदवावाने का सूचना दिल्या आहेत रः 
कोणत्या ठिकाणाहून कोणत्या ठिकाणी हे पत्र पाठविले 
आहे १ या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे अतिशय 
महत्त्वाचे आहे. या सगळ्या गोष्टी मोठ्या धूर्तपणाने 
टाळून पत्रातील * च ? कारावर फाटकानी अनाठायी 
मलछीनाथी केली आहे. या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची 
गोष्ट अशी की दक्रे १५९४ या वर्षींचाच तेवढा राम- 
नवमीचा उत्सव चाफळला न होता पारगावला झाला. 
त्या उत्सवाच्या अगोदरपासूनच समर्थाचे वास्तव्य 
पारगाव मठात होते. त्यावेळी केशव आणि भानजी 
त्यांच्याबरोबर होते. उत्सवाच्या सुमारास केदाव चाफ- 
ळला आला व दिवाकर गोसावी पारगावला गेला. 
त्याच वेळी पन्हाळ्याची मोहीम छत्रपतींनी आखलेली 
होती. वाटेवरच समर्थांची भेट घेण्याचा त्यानी विचार 
केला आणि त्याप्रमाणे पूर्वसूचनाही दिली. हे सगळे 
योजनाबद्ध रीतीने झालेले आहे. छत्रपतींच्या मेटीच्या 
पूर्वतयारीसाठी दिवाकराने केश्रावाला बोलावलेळे आहे. 
बराच काळ केशवाचे वास्तव्य पारगावला असावे. 
म्हणूनच झाडी बहुत आहे अक्यी माहिती व ती साफ 
करण्यासाठी आजूबाजूच्या लोकांना बोलबांवे अश्ली 
सूचना पारगाबात नवख्या असलेल्या दिवाकराला 
त्याने दिलेही आहे. छत्रपतींची भेट पारगावला प्रथमच 
होत असल्यामुळे एवढ्या पूर्वतयारीची आवदयकता 
भासळेटी आहे. चाफळ येथ भेट होणार असती तर 
रस्ता साफ करून पूर्वतयारी करण्याची काहीच जरूरी 
नव्हती, केशवाने . दिळेल्या सूचनांवरून एक गोष्ट 
निविवाद आहे की राजे यांची पहिलीच भेट या 
विधानाचा संज्रेध संपूर्णपणे पारगावचा मठ या स्थलाक्ी 
आहे. केडाव गोतावी चाफळला असल्यामुळे दिवा- 
कराच्या गेरहजेरीत वर्षासनाचे दोनशे होन प्रथम 
त्याच्याकडे आले आणि त्याने ते पारगावला दिवाकरा- 
कडे पाठवले, शिव-समर्थांच्या भेटीतल्या पहिलेपणाचा 
उछ्लेब्र दिवाकराच्या पत्रात नाही, दिव-समर्थांची भेट व 
परस्पर संबेध या गोष्टी पूर्वीच घडलेल्या आहेत म्हणून 
मोहिमेच्या गडत्रडीत असतानाही पारगावसारख्या 


१४ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


श्रीसैभ्थे, छत्रपती व प्रा. फाटकांचे संशोधन 


नबख्या ठिकाणीही समर्थांना भेटण्याची योजना छत्र- 
पतींनी आस्वली. 


“श्री' वर उभारलेला अनुमानाचा डोलारा 

श्रा. छु. ९. शके १५९४ या दिवशीच्या आणखी 
एका पत्राचा फाटकांनी निर्देश केळेला आहे. हे पत्र 
छत्रपतींनी दत्तोपंत वाकनीस यास लिहिलेळे आहे. 
चाफळच्या महोत्सवाला अनेक लोक जमतात त्यांना 
चोर, लटारू व सैनिक यांच्यापासून त्रास होणार नाही 
अशी व्यवस्था ठेवण्याची त्यात आज्ञा आहे. या 
पत्रातील रामदास या नावामागे ' श्री) नाही एवढ्या- 
वरच फाटकांनी आपला डोलारा उभारलेला आहे. 
छत्रपती बारीक सारीक तपश्ीलातही अत्यंत दक्षता 
बाळगीत असत असे शिफारसपत्र त्यांनी शिवाजींना 
दिळेळे आहे. ( भास्कर गोसाव्याच्या भेटीच्या वेळी 
हीच दक्षता छत्रपतींनी बाळगली हे सत्य मात्र फाटक 
कबूल करू इच्छीत नाहीत, ) त्या पत्रात ' श्री नसल्या- 
मुळे छत्रपतींना समर्थांची काहीच माहिती नव्हती 
. हा फाटकांचा निष्कर्षे ! केशव गोसाव्याच्या पत्रातही 
- समर्थाच्या नावामागे ' श्री ? नाही म्हणून तो समर्थ- 
संप्रदायातील नव्हता असे म्हणता येणार नाही. प्रथमच 
एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिज की छत्रपेतींची पत्रे 
कारकून लिहून घेत असत. त्यावेळी ' श्री? शब्द 
गळला असण्याची शक्‍यता आहे. फाटकांच्या विवच- 
चनाचा रोख असा की समर्थाविषयी माहिती नसल्या- 
मुळे एखाद्या सामान्य माणसाप्रमाणे त्यांचा उछेव 
करण्यात आला, महाराष्ट्रभर प्रचंड संघटना उभी करून 
प्र्रत्तिधर्माचा सतत उद्घोष करणाऱ्या समर्थांविषरयी 
छत्रपतींना दाके १५९४ पर्यंत काहीच माहिती नसेल 
तर छत्रपतींच्या जीवनातील ते मोठेच वैगुण्य आहे 
असे म्हणावे लागेल, अर्थात तसे झालेले नाही हे उघड 
आहे. दुसरी गोष्ट अश्शी की आपल्या हाताखालच्या 
व्युक्तीचाबत ' राजमान्य राजश्री, ? ' दंडवत ? यासारखे 
शब्द योजणारे छत्रपती हे केवळ समर्थांची भट झाली 
नाही म्हणून त्यांचा अतिसामान्याप्रमाणे उल्लेत्र करतील 
हे सर्वस्वी अदाक्य आहे. कारकुनाच्याच हातून चूक 
होण्याची शक्‍यता अधिक! श्री. बा. म. जोशी हे 
'सिंध हैद्राबादच्या तुरुंगात असताना त्यांच्या खाणा- 
खुणांची नोंद करताना कारकुनाने गफलती केल्यामुळे 


अनुक्रमणिका 


सुटकेच्या वेळी त्यांना सोडण्याचे तुरुंगाधिकाऱ्याने साफ 
नाकारले, नुकताच पानशेत धरणफुटीचा जो अहवाल 
सादर करण्यात आला त्यातील निर्णायक वाक्‍यामधील 
“०? हा अगदी महत्त्वाचा शब्द्‌ गळाल्यामुळे सगळ्या 
विधानाचा अर्थ एकदम उलटा बनला, प्रत्यक्षातील 
घटना अश्या अतक्येपगे घडत असतात त्याचे प्रत्यंतर 
यावे म्हणून या सत्य घटनांचा हवाला दिलेला आहे. 
समथीची योग्यता ठाऊक नसती तर खास बंदोबस्त 
ठेवण्याचा हुकूम छत्रपतींनी आपल्या अधिकाऱ्यांना 
दिला नसता. समर्थाच्या पूर्वीपासून महाराष्ट्रात निर- 
निराळ्या ठिकाणी मोठमोठे उत्सव होत होते, यात्रा 
भरत होत्या. समथांनी चालवलेल्या उत्सवाचीच 
विदोष़ दखलं घेतलेली आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. 
शके १५९४ मध्ये शिंबथर प्रांती शिव-समर्थांची एक 
भेट झालेली होती. त्यानंतरच बंदोबस्ताचे पत्र छत्र- 
पतींनी लिंहिलेळे आहे. इतिहासाचा मागोवा घेताना 
अनेक प्रकारच्या संभवनीयता ध्यानात घ्याव्या लाग- 
तात. संभवनीयता हा इतिहासाचाच केवळ नव्हे तर 
जड अद्या पदार्थविज्ञानशासत्राचाही पाया आहे. 
पत्रांच्या अथाचा विपयीस 

दिव-समर्थ भेट रके १५९४ मध्ये ' केव्हा- तरी * 
झाली हे सिद्ध करण्यासाठी फाटकांनी आणखी दोन 
पत्रांचा आधार घेतलेला आहे. त्यांपैकी एक पत्र 
दिवाकर गोसाव्याने आपल्या मुलाला पाठवलेले आहे 
ब दुसरे समस्त गुरुबंधूंना लिहिलेळे आहे. चाफळच्या 
मठाच्या ब उत्सवाच्या व्यवस्थेब्राबत उद्धव गोसावी 
व दिवाकर गोसावी यांमध्ये उद्भवलेळे वितुष्ट ही या 
पत्रामागची भूमिका आहे. राजदरब्रार्ची कामे व 
छत्रपतींनी चाफळच्या मठाला दिलेल्या देणगीची 
व्यवस्था समर्थांनी अमात्य, दत्तोपंत वाकनीस व 
शिष्य या सर्वांसमोर दिवाकर गोसाव्याकडे सोपवलेली 
होती, त्याचीच आठवण आपल्या पत्रातून दिवाकराने 
दिलेली आहे. ही पत्रे सज्जनगडाहून चाफळला पाठ- 
वलेली आहेत, पहिल्या पत्रातील शेवटचा परिच्छेद 
दिवाकरबंधू अनंत गोसाव्याने व दुसर्‍या पत्रातील 
शेवटचा परिच्छेद चिमाआक्कांने लिहिलेळे असे 
आहेत, परिधावी नाम संवत्सरी छत्रपतींना परमार्थ 
झाल्याचे दोघांनीही नमूद केलेले आहे. त्यापैकी 


१५ 


ह 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


अनंत गोसाव्याने शिंगणवाडी या स्थलाचाही उछेव 
केलेला आहे. * परमाथ केला ! या डाब्दांचा व 
संवत्सरनामाचा आधार फाटकांनी घेतटेला आहे. 
गुरुशिष्यांची भेट म्हटली की परमार्थच होच सर्वे- 
साधारण समजूत अनंत व चिमाअक्का यांची ! 
शिवाय या दोन्ही पत्रातील उ्छेच दिवाकराने केलेठे 
नाहीत हे महत्वाचे आहे. परिधावी संवत्सराचा 
एवढा आवजून जो उल्लेव अनंत व चिमाअक्का 
यांनी केटला आहे त्याचा रोख छत्रपतींनी द्ल्ल्या 
देणगीकडे आहे, प्रथम भेटीकडे नाही. कोणत्या विशिष्ट 
भेटीनंतर दिवाकर गोसाव्याकडे मठाच्या व्यवस्थेचे व 
उत्सवाचे काम सोपवण्यात आले तिचे छत्तीस वर्षा- 
नंतर स्मरण देणे हा त्या पत्रातील उछलेवांचा उद्देल 
आहे. समर्थांच्या आदेशाची अतरज्ञा उद्धव गोसावी 
करू लागले म्हणून दिवाकरातफे दिलेली ती साक्ष 
आहे. शिव-समर्थांची एक मेट शके १५९४ परिधावी 
संवत्सरी झालेली असली तरी अनंताच्या म्हणण्या- 
प्रम'णे शिंगणवाडीला झालेली नसून दिबथरप्रांती 
झालेली आहे. चिंगणवाडीला जी भेट झाळी ती दाके 
१५९ प्रमादी नाम संवत्सरी ! या दोन्ही ठिका- 
णांच्या भेटीत दोन निरनिराळी इनामे छत्रपतींनी 
दिलेळी असल्यामुळे छत्तीस वर्षांनी पत्र लिहिणाऱ्या 
अनंत गोसाव्याने.दोन्ही गोष्टी एकत्र मिसळल्या, सत्य- 
शोधनाची व संश्ोधनाची प्रोढी मिरवणाऱ्या फाटकांनी 
अनंत गोसाव्या चे विधान डोळे झाकून स्वीकार>, शिव- 
कालीन पत्रसारसंग्रह खंड २ व श्रीसंप्रदायाची कागदपत्रे 
( हे. १८-१९) यांमध्ये दत्ताजी त्रिमळ याची दोन 
पत्रे प्रसिद्ध झालेली आहेत. शिवथरप्रांती द्वावाजी 
राजे समर्थांना भेटण्यास गेळे त्यावेळी त्यांनी श्री रघ- 
नाथ देवास १ १ गावे इनाम दिली. देवाचा प्रसाद 
म्हणून या गावांचे उत्पन्न राजगृही जमा करण्यास 
सागो क प तरीही छत्रपतींनी त्या गावांच्या 
सत्यका ११ बिध्यांचे म्हणजे १२१ विध्यांचे उत्पन्न 
समर्थाकडे चाळू ठेवले, त्यांच्या सनदा दिवाकर 
गोसाध्याकडे दिल्या असा पहिल्या पत्रात उल्ले 
हसऱ्या पत्रात चाफळच्या ( शिंगणव 
उल्लेख आहे, त्यात र 
होन, १५० टक्के खुर्दा, 
वार्थिक नेमणूक जावळी 


आहे. 
डीच्या ) भेटीचा 
मनवमीच्या उत्सवासाठी 4 
धान्य, कापड वगेरे गोष्टींची 
च्या सुभ्यातून करून दिल्याचा 


अनुक्रमणिका 


चक 


१६ 


निदेश आहे. चाफळची म्हणजे शिंगणवाडीची मे 
दाके १५९५ प्रमादो नाम संवत्सरी झालेली आहे 
अनंत गोसावी आण चिमाअक्का यांच्या पत्रातील 
परिधावी संवत्सरामधल्या शिवसमर्थांच्या भेटीचा 
उछ्छेखर हा दिवाकर गोसाव्याच्या अधिकाराची जाणीव 
देण्यासाठी आहे. प्रथम भेटींचा त्यात काही संत्रेथ 
नाही. याच संदर्भात श्रीसेप्रदाबाची कागदपत्रे लेवांक 
४२ याची नोंद घेगे आवदमक आहे. शकते १६०३ 
दुर्मति नाम संवत्सरानीळ पोष व. ९ या दिवशी भापला 
अंतकाळ जवळ आटिला आहे हे जाणून समथांनी 
संभाजीला उद्देेन काही उद्गार काढडे ते बा लळेखां- 
कात समाविष्ट केळेळे आहेत. त्यात ' प्रमादी नाम 
संवत्सरी सींगणवार्डीचे मठी राजश्रींनी ( शिव्वाजींनी ) 
श्री च्या सर्व कार्याचा आइकार केला त्याप्रमागे त्यांनी 
नित्य उत्सव व यात्रासमारंम उत्तम चालविला? अद्ली 
समर्थाच्या उद्गारांची नोंद आहे, अनंत गोसाव्याच्या 
पत्रावर विसैवून संबत्सरनाम व ' परमा ? ड्व्द 
यांच्या आधारे शक्रे १५९५४ मध्ये शिव-सम्थाची 
भेट झाली असा जो निष्कर्ष फाटकांनी काढलेला आहे 
तो चुकीचा आहे. गडबडीने पुरावे सादर करताना 
फाटकांनी अनेक ठिकाणी गोंधळ उडवळेला आहे व 
काही महत्त्वाच्या गोष्टी लपवलेल्या आहेत. वरील 
लखांकावर त्यांनी अस्त भाष्य केलेळे आहे आहे की 
त्यात माघ व. ९ च्या अवतारसमाप्तीचा उलेख 
असल्यामुळे त्याच्यावर लिहिलेला पोप व. ९ हा कॉल 
चुक्तीचा आहे. वृत्तळेखकाने पोप व. ९ हा लेखनाचा 
काल असे म्हटळेळ्च नाही. पौष व. ९ या दिवशी 
समर्थानी कृपापूक्‍क उद्गार काढले असा स्पष्ट उछेव 
त्या लेखांकात आहे, पण रामदासी वादाने बेभान 
बनल्यामुळे पुष्कळशा उघड व स्पष्ट गोष्टींना फाटकांनी 
बिपथस्त स्वरूप दिले, समथोच्या कृपावचनांचा काल 
शके १५९४ च्या पुढचाच आहे असे विधान फाटकांनी 
केलेले आहे, छेलांकातील पहिली दोन वचने भविष्य- 
काटसूचक व आद्रीर्वादरूप आहेत. तिसऱ्या वचना- 
पासून थूतकाळीन घटनांची आठवण दिलेली आहे. 
पहिलीच आठवण ' पूर्वी राजश्रीस राजधभ व क्षात्र- 
बम व आखेड सावधान ऐसी पत्रे पाठवली होती ती 
पत्र प्रसंगानसार वाचून मनासि आणून वतुंणूक होईल 
तरी वचनाचा अभिमान श्री देवासि आहे. ' अशी 


प 


> 
क 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


श्रीसगैर्थ्थ, छत्रपती ब प्रा. 


आहे. नेमक्या याच गोष्टीची दखल घेणे फाटकांना 
मानवले नाही, एकेका दाब्दावर इमले उभे करणारे 
फाटक हे अयंत महत्त्वाच्या गोष्टींना हुकूमशाही 
वृत्तीने दडपून टाकण्यात मात्र फारच पटाईत आहेत. 
* श्री रामदास: वाड्मब व कार्व ' या अगदी अली- 
कडच्या आपल्या ग्रंथातही * क्षात्रधर्म ? हे प्रकरण 
भेटायला आलेल्या सामान्य शिपाइंगड्यांना उद्देशून 
लिहिळेळे आहे असे चुकीचे विधान त्यांनी बेधडक 
ठोकून दिळेळे आहे. वस्तुस्थिती वेगळी आहे हे वरील 
ळेखांकाने दाखवून दिळेळे आहे. शके १५७१ मध्ये 
समर्थानी छत्रपतींना अनुग्रह देजन ' राजधर्म * व 
: क्षात्रधमे ' सांगितळे आणि निळो सोनदेव ब बाळाजी 
आवजी यानाही अनुग्रह देऊन ' सेवकर्मा'चा उप- 
देश केळा. श्रीमत पंत अमात्य, संस्थान बावडा यांचे 
बंदावृत्त श्री, गोरे यांनी प्रसिद्ध केडेळे आहे. त्यात 
छत्रपती, निळो सोनंदेव व बाळाजी आवजी यांच्या 
शके १५७१ मधील अनुप्रहाचा व ' सेवक धर्मास्चा 
उल्लेव आहे. ( पर. १५) त्याच वंशवृत्तात आणखीही 
एक उल्लेख असा आहे की शकते १५८१ मध्ये चाफळळा 
दव गोसाज्याच्या कीतेनात समर्थ बसलेळे असताना 
छत्रपतींनी मोचेळ व निळोपंतांनी भालदार काठी 
घेतली होती (प्र. १५- १६). या वंग्रवत्तावरून हे 
उघड आहे को ठाके १५७१ मध्ये अनुग्रहानंतर सम- 


थांनी छत्रपतींना “ राजघम ? “' क्षात्रघमे ? यांचा 
उपदेश॒& केला, हा उपदेश & आणि ' निश्चयाचा 
महामेरू ? या पत्रातील छत्रपतींच्या गुणांचा व 


कर्तृत्वाचा गोरब या दोन्ही गोष्टी एकत्र ठेवून पाहिल्या- 
नॅतर एक महत्त्वाचे सत्य जाणवते की ' राजधरप- 
क्षात्रघमे ? यातील उपदेश स्वराज्यस्थापनेला ज्याने 
नुकतीच सुरुवात केळेलो आहे अक्का तरुण 
शिवाजीला उद्देद्नून आहे आणि दुसर्‍या पत्रातील 
गोरव अभूतपूवे यदा संपादणाऱ्या छत्रपतींच्या 
गुणांचा आहे. दाके १'५९४ नंतर राजधमे-क्षात्रवमांचा 
उपदे छत्रपतींना करण्याची काहीच जरूरी नऱ्हती. 
रोहिडेश्वराच्या देवळात स्वराज्यसाधनेची व॒स्वघमॅ- 
रक्षणाची दापथ घेऊन पहिळी वहिल! पावळे टाकणाऱ्या 
१९ वषांच्या तरुण तडफदार शिवाजीला उंदेशान सम- 
र्थानी तो उपदेद्या केळेला होता. माणसाची पारख करून 
त्याच्या योग्यतेप्रमाणे त्याला काम द्यावे, फितवेखोरांचा 


न. भा. ३ 


अनुक्रमणिका 


फाटकांचे संशोधन 


हार करावा, ळोक राजी राखावे, न्यायाची पायमछी 
होऊ देऊ नये, उपाधीचा कंटाळा करून व धीर सोडून 
चाळणार नाही महत्त्वाची कामे पेलणारे लोक तयार 
करावे, राजांने राजधर्माचेच पालन करावे, रणांगणात 
ठेवून सट्गतीला जावे किंवा विजय मिळवून मंहदर 
भाग्याचे मानकरी व्हावे, निर्भयपणे शाजुसेन्यावर तुटून 
पडावे, जव मिळवायचा असेल तर हिंमत सोडू नचे, 
दवाधमाचा उच्छेद होत असेल तर जित्यापरीस - मृत्यु 
भला, ' मराठा तितुका मेळवावा । महाराष्ट्रघप 
]ढवावा | , ? देवद्रोह्यांना ठार मारावे या साऱ्या 
उपदेशाचे स्वरूपच असे आहे की शिव-समर्थांची. भेट 
दाके १५७१ साली झाली याच सिद्धांताला बळकट 
बनवते. छत्रपतींच्या तरुणपणी जो उपदेश . त्यांना 
समथानी केलेला होता त्याचेच मनन करण्याचा आदेदा 
तरुण अननुभवी संभाजीला समर्थानी दिलेला आहेः ]- 


नद नीट वाचली असती तर 


समथोचे कृपाशीर्बाद स्वराज्यसाधनेच्या सुरुवाती 
पासूनच लाभलेले होते वाचे प्रत्यंतर म्हणजे खुद्द छंत्र- . 
पतींनी आश्विन ज्यु. १०, शके १६०० ला समर्थाना 
दिलेली सनद्‌ | त्यात ज्या ज्या गोष्टी व्यक्त झालेल्या 
आहेत त्यांचा संबंध फाटकानी मोठ्या कष्टाने डोके 
१५९४ नंतरच्या काळाला लावण्याचा केविल्योणा 
प्रयत्न केळेला आहे. ती सनद अशी-- क: 
श्रीसटू गुरुवय॑ श्रीसकलतीश्रेरू्प श्रीकेवल्यघाम 
श्रीमहाराज श्रीस्वामी स्वामीचे सेवेसी री 
चरणरज शिवाजी राजे यांनी चरणावरी मस्तक 
ठेवून विज्ञापना जे मजवर कृपा करुनु सनाथ केळे 
आज्ञा केली की, तुमचा मुख्य धर्म राज्यसाधन करुनु 
धमस्थापना देवव्राह्मणाची सेवा प्रजेची पीडा. दर 
करून पाळण रक्षण करावे, हे न्रत संपादन त्यात पर: 
माथ करावा तुम्ही जे मनी धराल ते श्री सिद्धीस 
पाववील, त्याजवरून जो जो उद्योग केला व दष 
दुराढे लोकांचा नाड करावा, विपुल द्रव्य करुनु 
राज्यपरंपरा अक्षई चालेळ ऐशी स्थळे दुघट करावीं 
ऐसे जे जे मनी धरिले ते ते स्वामींनी आज्रीर्वावः 
प्रतापे मनोरथ पूर्ण केळे, याउपरी राज्य सर्वे संपादिळे 
चरण अपण करुनी संव काळ सेवा घडावो ऐव्य 
वचार मना आणिला तेव्हा आज्ञा जाहाला का; 


१७ 


उदक 
2) 


-कखगघर चिज” 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


तुम्हास पूर्वी धर्म सांगितठे तेच करावेत तीच सेवा 
होये ऐसे आज्ञापिळे. . , ... राज्य संपादिळे यातील 
ग्रामभूमी कोठे काय नेमावी ते आज्ञा व्हावी, तेव्हा 
आज्ञा जाहाळी की, विशेष्र उपाधीचे कारण काय 
तथापि तुमचे मनी श्रींची सेवा घडावी हा निश्चय 
जाहाला त्यास येथावकाश जेथे जे नेमावेत्ते वाटेल ते 
नेमावे व पुढे जसा संप्रदायाचा व राज्याचा व वंशाचा 
'विचार होईल तैसे करावे याप्रकारे आज्ञा जाहाली 
यांवरुनु देश्ांतरी सांप्रदाय व श्रीसंनिध चाफळी एकशे 
एकत्रीस गाव सर्वमान्य ब एकके एकवीस गावी 
अकरा निते याप्रमाणे ब अकरा स्थळी श्रींची स्थापना 
जाहाली ...? 
* सनदेच्या शेवटच्या भागात नेमणुकीचा तपशील 
दिलेला आहे. समर्थ व छत्रपती यांच्या मधल्या संबरै- 
धाचो संपूर्ण आळेखच या सनदेत प्रकट झालेला आहे. 
पहिल्याच वाक्यात समथीनी कोणती “ आज्ञा ? केळी 
त्याचा उलेव आहे. समर्थांनी * सनाथ * केल्याची 
खराही. आहे. शके १५९४ पूर्वांच छत्रपती “सामर्शी- 
बत, .यशवंत, को्तिवंत, निश्चयाचा महामेरू, बहुत 
जनांसी आधारू, आचारशील, विचारशील, धमेशील, 
धीर, द्यूर, क्रियेसी तत्पर, धमंरक्षक, महाराष्ट्रवम 
पाहूनकते ' असे सगळ्याच ह्टीने कर्तृत्वाच्या व 
यशाच्या उच्च शिखरावर पोचलेले होते, त कोणत्याच 
द्ष्टीने अनाथ नसल्यामुळे समथाी आपल्यावर कपा 
कलन “सनाथ केळे हे उद्गार शके १५९४ मध्ये 
अस्थानी आहेत. अजा उुणमहत्त्वासी तुलना नसलेल्या 
धंमरक्षक व्यक्तीला राज्यसाधन झाल्यानंतर राज्यसाधन 
करून धमेस्थापना करण्याची * आज्ञा ? समर्थ देखील 
देणार नाहीत, असला अआप्रयोजकपणा फाटकांनी 
आपल्या सोयीसाठी छत्रपती व समर्थ याच्या मस्तकी 
निष्कारण लादलेला आहे. सनंदेमधल्या पहिल्याच 
वाक्ष्यावरून हे स्पष्ट आहे को शके १५७१ च्या 
पंहिल्या भेटीतच समर्थांनी छत्रपतींना अनुग्रह 
"ड ध्मसंस्थापनेसाठी , प्रजापालनासाठी राज्यसाध- 
नेचा आदेश दिला, सनदेतील पहिले वाक्य आणि 
रके १ "५७१ च्या पहिल्याच भेटीत केलेला * राजधर्म 
क्षातधमो चा उपदेश यामध्ये सुसंगती आहे, “रायांनी 
केरावे राजघम । क्षत्री? करावे क्षात्रधमे ।? असा स्पष्ट 
राज्यसाधनेचा उपदेदा समर्थानी केलेळा आहे. देवा- 


समजावे | म्हणूनच धमंसंस्थापनेसाठी * क्षात्रधर्मा 


धर्मांचा उच्छेद होत असताना आपण निष्कियतेने 
जगत राहिलो तर “ आपुला स्वधमे बुडविला । डा 
पोषण व संवर्धन करावे असा समर्थानी उपदेश केला, 
देव, धर्मे व पूजा यांचे पालन व रक्षण कळ 
समथीची गुरु म्हणन आज्ञा झाल्याचा निदेश 
सनदेत आहे. धमस्थापनेच्या आजिनेतर द्लिल्या 
आशीर्वादाचे स्वरूप सनदेत व्यक्त. झालेळे आहे. 
“ तुम्ही जे मनी धराल ते श्री सिद्धीस पाववील ? कचा 
समर्थानी आदीर्वाद दिला. देवदास प.वती फत्ते । 
यदर्थी संशय नाही ॥ ? अशी हमी * क्षात्र- 
धर्मा “त आहे. सनदेच्या पुढच्या भागात असा 
उल्लेख आहे की दष्टांचा नारा, विपुल द्रव्यप्रासी, दुर्गम 
गडांचे स्वामित्व व काहींची बांधणी या बाबतीत जी 
थ्येये बाळगळी ब जे उद्योग केळे त्यांची स्वामींच्या 
आश्शीर्वादप्रतापाने परिपूर्ती झाली. “ जो जो उद्योग 
केला? व “जे जे मनी धरिळे? या शत््दसमूहात 
छत्रपतींच्या स्वराज्य-स्वघरम स्थापनेच्या समग्र कार्याचे 
स्वरूप अभिप्रेत आहे, इतके स्पष्ट उठेल सनदेत 
असूनही फाटकांनी ओढून ताणून तिचा संत्रंध शके 
१५९४ नंतरच्या काळाशी जोडण्याचा व्यर्थ खटाटोप 
केलेला आहे, सव राज्य समथैचरणी अर्पण कुल ल 
काळ सेवा घडावी अशी इच्छा छत्रपतींनी प्रदार्शित केली. 
तेव्हा समर्थानी * तुम्हास पूर्वी धर्म ( राजधर्म, क्षात्र 
धम, धमसेस्थापना), सांगितले तेच करावेत तीच सेवा 
होय एस आज्ञापिले, पुढे हाके १५९४ मध्ये चाफ- 
ळच्या उत्सवासाठी तरी ग्रामभूमीच्या देणगीचा स्वीकार 
व्हावा अशी प्राथना छत्रपतींनी केली. समर्थांना त्या 
उपाधीची आवड्य कता नव्हती तर्राही छत्रपतींच्या वित” 
तीचा त्यांनी सन्मान केला. 'तथापि तुमचे मनी श्रींची 
सेबा घडावी हा निश्चय जाहाला त्यास येथाअवकादा जेथे 
जे नेमावेसे वाटेळ ते नेमावे व पुढे जसा सांप्रदायाचा 
व राज्याचा व वंशाचा विचार होईल तैसे करावे 
अशी समर्थांनी छत्रपतींना अनुज्ञा दिळी, छत्रपतींच्या 
श्रीरामभक्तीज्रातर भूमीची पहिली देणगी समर्थानी 
शर्के १५९४ मध्ये स्वीकारढी. एकीकडून देणगी 
स्वीकारली आणि दुसरीकडून त्या भूमीचे सगळे 
उत्पन्न देवाचा प्रसाद म्हणून राजग्रही जमा करावे 
असा नि:स्पृह विरक्ताला शोभेसा आदेद्य दिल. 


् 4 ट्ट 


अनुक्रमणिका 


2 अ 
59 2) गक 


"करखगघर चघजचज? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


श्रीसमर्थ, छत्रपती व प्रा, फाटकांचे संशोधन 


त्याच्या पूर्वा फक्त चाफळच्या उत्सवाला ठछत्रपतींकडून 
मागणी न करता दोनशे होन येत असत. श्रीसंप्रदायाचा 
आणि इतर सगळ्या मठांचा विस्तार समर्थानी आपल्या 
पुरुषार्थ वैभवावर करून “ समर्थ ? पदवी साथ केलेली 
होती, निःस्पृहपण विख्यात झालेल्या समर्थाविषयी 
“ आपली स्वयंसिद्ध निःस्पृह्ता आवरून स्वामींनी जेथे 
जे नेमावेसे वाटेल ते नेमावे अशी आज्ञा केली ? असे 
फाटकांनी आपल्या स्वभावसिद्ध खवचटपणगाला अनु- 
सरून लिहिलेळे आहे, सूर्यावर चळ केकू पाह- 
णार्‍याची काय अवस्था होते ते समर्थानीच सांगून 
ठवढेळे आहे हे फाटकांसारखे थोर व्यासंगी जाणूनच 
असतील, त्यानी सनद नीट वाचली असती तर छत्र- 
पतांच्या मनातील श्रीरामाच्या सेवेचा निश्चय पाहून 
त्याना योग्य वाटेळ ते नेमण्याची अनुज्ञा समर्थानी 
दिली हे त्यांच्या लक्षात आले असते. समथीची 
निःस्पृहता धगधगीत होती. त्याचे प्रसंतर छत्रपतींच्याच 
एका पत्रातून ( श्रीसंप्रदायाची कागदपत्रे- लेखांक १४) 
यते, चाफळच्या उत्सवाला वर्षासन सुरू झाल्यानंतर 
तीनच वर्षानी समर्थांनी वर्षांसनाचा स्वीकार न करता 
पुढेही ते पाठवू नये असा निरोप रायगडावर छत्रपतीं- 
कडे पाठविला. आपले काहीतरी चुकले या विचाराने 
छत्रपती अस्वस्थ झाले आणि चेत्र. व. १३ शाके 

९८ या दिवशी जावळीच्या देशाधिकाऱ्याला त्यांनी 
एक खरमरीत पत्र पाठवले. पुढच्या वर्षासाठीर्ची सामुग्री 
अगोदरच्या वर्षीच पाठवण्याची छत्रपतींनी आज्ञा 
केली, उत्सवाच्या देणगीत काडीचेही अंतर पडता 
कामा नये अशी जरत्र छत्रपतीनी दिलेडी आहे. डाके 
५९४ पयंत चाफळसकट सगळ्याच मठांचा कारभार 
सतत चोवीस वषे आपल्या व्याक्तिमत्त्वाच्या प्रभावावर 
समथोनी यशस्वीपणे चालवठेला होता. आपणहून 
देणगीची मागणी करणाऱ्या आपल्या पट्टशिष्याची- 
कल्याणाची- कानउघाडणी समर्थांनी केल्याचे खुद्द 
कल्याणानेच लिहून ठेवटेळे आहे. ( श्रीसंप्रदायाची 
कागदपत्रे- लेखांक ५० ) समर्थानी देणगी केवळ 
छत्रपतींच्या भक्तीखातर स्वीकारली हे सनदेतच स्पष्ट 
आहे, फाटकांनी कित्येक गोष्टींचा जाणून बुज़न विप- 
र्यांस केळेला आहे. उत्तुंग, भव्य आणि अलोकिक 
विभूतिमत्त्वाचा साक्षात्कार करून घेण्याची कुवतच 
किंबा तयारी फाटकांची नाही. समर्थांच्या क्घत्वा- 


अनुक्रमणिका 


विषयीचा आदर छत्रपती राजारामाच्या पत्रातही ओत-' 
प्रोत भरलेला दिसतो, ' श्रीचे कृपेकरून महाराजांचे 
राज्य वृद्धीते पावले, ... पूर्वी श्रीचे वचन राजश्री 
केलासवासी यासी आहे की श्री देवाचा चढता वाढता 
महोत्सव चालवावा तेसेच चढते वाढते राज्य अमि- 
वृद्धीत पावेल हे श्री चे कृपापूवक आरश्यीर्वादरूप 
वाक्‍य आहे. ? समथँकपेचे ण असे राजारामानेही 
ज्रिरोधाय मानलेळे आहे, त्यावरून छत्रपतींच्या सनदेत: 
यांच्या समग्र कार्याचा निदेश आहे हे स्पष्ट होते 


इतर काही पुराव्यांची दखल 

दोव-समर्थे भेटीबाबत अस्सल कागदपत्रांप्रसताणे 
इतरही काही पुराव्यांची दखळ घेतली पाहिजे. सम- 
थांच्या सांगण्यावरून छत्रपतींनी आपल्या र॑ःज्याचा 
ध्वज भगवा केला अद्यी आख्यायिका आहे. समथे- 
वाकेनिशीत राके १५७७ मध्ये छत्रपतींनी राज्य अर्पि-. 
ल्याचा उल्लेख आहे. भगव्या ध्वजाच्या आख्या- 
यिकेला एका ऐतिहासिक पत्रातून पुष्टी मिळते. छत्र-. 
पतींच्या आग्ऱ्यातील आगमनासंबंधीचे पञ रामसिंगाने 
शके' १५८८ मध्ये पाठविले त्यात छत्रपतींचे निशाण 
भगवे होते असे लिहिळेळे आहे. आज्ऱ्याला जाण्यापूर्वी 
छत्रपती समथांच्या मेटीला गेळे होते असा चिटणी 
सांच्या सत्तप्रकरणात्मक शिवचरित्रात उल्लेख :आहे, 
छत्रपतींनी ' दिछीस जाणे प्रात, कसे करावे? अशी 
विचारणा केली त्यावेळी समथानी * जावे, फत्ते पावाल, 
संकट दूर होईल. तूत प्रसंगे जाणेच प्रात आहे? असे, 
उत्तर दिले. चिटणांसांच्या या हर्कांकतीला. एका 
परकीय इतिहासग्रंथाचा दुजोरा आहे. छत्रपतींच्या 
मृत्यूनंतर पंधराच वर्षानी कास्म द गार्डा या पोह 
गीज़ लेखकाचे शिवचरित्र पोलुंगीज भाप्ेत प्रसिद्ध 
झाले. त्यात गार्डाने लिहिळे आहे की आस्यास 
जाताना ( शके १५८८ ) जवसिंगाच्या परवानगीने 
एक रामदासी छत्रपतींनी आपल्या बरोबर घेतलेला 
होता, शके १५९४ पूर्वीच बिव-समथ भेट झालेली 
होती याचे हे प्रत्येतर आहे, | 

श्रीमंत महाराज भोसले यांची बखर: मराठी दफ्तर 
रुमाळ १ ला हा ग्रंथ वि, ल, भाव्यांनी प्रसिद्ध केलेला 
आहे. त्यात प्रतापगडाचा इतिहास दिलेला आहे. . 
तुळजापूरच्या देवीची स्थापना रायगडी करावी असा.: 


१९ 


आ ुः 


ए्करेलग 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


विचार शके १५७५ मध्ये छत्रपतींच्या मनात आला, 
त्याप्रमाणे मंबराजनी गोमाजी नाईक सोनवणी यास गंडि- 
केस पाठवून त्यांनी उत्तम शिळा आणवल्या. ढोरप्या 
डोंयरावर किछा बांधून त्यावर आपली स्थापना करावी 
असांऱ्देवीने महाराजांच्या स्वप्नात दृष्टांत दिला असा 
बखरीत उल्लेब आहे “ रामवरदायिनी माता ' तुळजा- 
भवानी हे समर्थकुलाचेही देवत होते. रामवरदायिनी 
माता । दासे धुंडून काढिली | ' या समर्थांच्या उद्गारा- 
वरून..हे सिद्ध होते की तुळजाभवानी पारघाटी 
येऊन राहिलेडी आहे हे समथीकडूनच छत्रपतींना 
समजळे. तिचा शोध घेऊन तेथेच गड बांधण्याची 
मंहॉराजांनी मोरोपंत पिंगळ्याना आज्ञा केली. द्के 
१५७९ मध्ये प्रतापगडावर देवीची स्थापना करण्यात 
आली. तिची सविस्तर हकीकत बष्वरकाराने द्लिली 
आहि. * श्री देवीची स्थापना करावयाचा मुहुर्त पाहून 
मोठें'मोठे शिष्ट ब्राह्मण व रामदास स्वामी असे सहीत 
येऊंनःभुहुर्ताची सिद्धता म्हणजे नेम केला. * समथांच्या 
सांगण्यावरून मोरोपंत पिंगळ्यांच्या पत्नीच्या हस्ते 
देवीची स्थापना झाली, “ ढोरप्या डोंगराचा किल्ला 
माधल्यावर त्या किल्ल्याचे नाव प्रतापगड असे ठेवले ? 
जाचेळींच्या प्रदेशावर मिळवळेळे स्वामित्व हा उत्र- 
पतीच्यि जीवनातील पहिला मोठा आणि महत्त्वाचा 
विनेथ- होता. जावळीचे स्वामित्व म्हणजे सह्याद्रीच्या 
सर्वोते दुर्गम भागाचे व समुद्रकिनाऱ्याचे आधिपत्य ! 
या विजयाने छत्रपतींच्या स्वगग्यात दुपटीने वाढ जाळी 
रॉवरी । रायगड ।, चंद्रगड, मकरंदगड, सोनगड व 
कोर्कृगेच्या साऱ्या वाटा यावर छत्रपतींचे नियंत्रण 
निर्माण झाले. या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रदेशात 
पहिला किला छत्रपतींनी बांधढा आणि विजयाचे 
प्रतिक 'म्हणून त्याला प्रतापगड असे नाव दिले. देवीच्या 
गडावरील स्थापनेच्या वेळीच समर्थानी तिचे स्तोत्र 
स्वहले असावे, * दुष्ट संहारिळे मागे ऐसे उदंड ऐकिले | 
परंतु रोकडे काही मूळ सामथ्ये दाखवी |? अक्षी 
प्राथना त्यानी देवीला केली, देवदेवतांचे रक्षण करणाऱ्या 
श्रीरामाचा उत्सव नाना संकटाचे निवारण 
तिने रंक्षिळा, तिच्या ठुपेमुळेच मतराधीनता गेली 
सत्ता उदंड चालली । * अक्षी प्रतीति समर्थाना आली. 
इष्ट>सहारण्याच्या पू्त्रींचे हे स्तोत्र आहे. त्यावेळी 


छभ्नप्रतींच्या प्रमावाळा नुकतीच सुरुवात झाळेली होता. 


करून 


अनुक्रमणिका 


त्यावेळी समर्थानी देवीजवळ एकच मागणे मागितले 
आणि ते म्हणजे हिंदवी स्वराज्य निर्माण करू पाह- 
णाऱ्या छत्रपतींना उदंड यश देण्याचे ! ' तुझाचि 
वाढवी राजा शीघ्र आम्हाचि देखता | ? यातील राजा 
हा शाब्द छत्रपतींना च उद्देशून आहे. आपल्या 
देखतच स्वराज्यसाधन होऊन धर्मसंस्थापना व्हावी 
अक्षी निकड समर्थाना लागलेली होती. * तुळजा- 
वराचेनि गुणे रामे रावण मारिला । ? म्हणून छत्र- 
पतींच्या द्वारे तुळजामातेने तेच कार्य करावे अशी 
समर्थाची उत्कट प्रार्थना होती. राकरे १५७९ मध्ये 
प्रतापगडावर देवीची स्थापना झाली तेव्हा छत्रपतींनी 
रात्तवर विजय मिळवण्यापूर्वी समर्थानी हे स्तोत्र स्वलेळे 
आहे, त्यावरून शिव-समर्थ भेट शके १५९४ पूर्वीच 
झालेळी आहे. 

शिवराज्यामिषेकाच्या वेळी समर्थ रायगडावर ड्प- 
स्थित नव्हते त्याअर्थी त्यांचे संब्रंध फारसे हृढ नव्हते 
असा निष्क्धे फाटकांनी काढलेला आहे. राज्यामिप्रेका- 
पूर्वी छत्रपतींचा घरतबंध झाला त्यावेळी समथ उपस्थित 
होते असे शिवदिग्बिजयकाराने लिहिलेळे आहे. ' श्री 
रामदास स्वामीकडे कारकून पाठविले, विनंती केटी, 
त्यांनी अनुमोदन दिल्ह ? असे चिटणीसाने राज्या- 
रोहणद्रत्तांताच्या संदर्भात लिहिलेले आहे. बखरृत्त 
प्रमाण न मानता राज्यामिष्रेकाच्या वेळी समथ डप 
स्थित नव्हते असे मानळे तरी त्यामुळे शिव-समथॅ 
यंत्रं डढ नव्हते असे म्हणता वेगार नाही. महात्मा 
गांधी आणि स्वा. सावरकर हे भारतार्ताल निःशस्त्र व 
सदास्त्र प्रतिकाराचे सर्वश्रेष्ठ प्रणेते मारताच्या स्वातंत्रय” 
दिनी दिलीमध्ये उपस्थित नऱ्हते म्हणून भारतीय 
स्वातेत्र्यसंग्रामाशी त्यांचा काही संत्रंध नव्हता असा 
निष्कषे जर कोणी काढला तर तो फारच हास्यास्पद 
टरेळ, महापुरुषांच्या मनोव्रती फार वेगळ्या असतात. 
* साकडीमधे बतू जाणे | उपाधीमधे मिळू रीती ग 
अलिप्तपणे राखू जाणे । आपणासी ॥ ? हे समर्थानी 
सांगितलेळे मह्‌तलक्षण फाटकांनी नीट ध्यानात ध्यावे. 


शिब-समर्थ भेटीविषयी निर्णायक पुरावा 

शिव-समथ भटीविषयीचा निर्णायक पुरावा कुल ल 
अंताजी गोपाळ देवाकुलकर्णी, कुडाळकर याने मा. 
व. १३ शके १६न्श्या दिवशी लिहून ठेवळेळे सम 


ळी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


२० 


श्रीसमर्थ, छत्रपती व प्रा. फाटकांचे संशोधन 


थांच्या जीवनातील प्रमुख घटनांचे टिपण ! समथीनी 
छत्रपतींना अनुग्रह दिल्याचा नेमका दिवस त्यात सांगित- 
ठेला असल्यामुळे फाटकांची फारच गेरसोय झाली त्या 
टिपणाचा मोघम उडता उललेख करून त्यातील बिधा- 
नांचे खंडन करण्याची जत्राबदारी टाकलेली आहे. 'शेंडा 
घुडखा नसलेला कपटा ? या शब्दात तुच्छतेने वाकेनिशी 
टिपणाचे वर्णन त्यानी केळेळे आहे. सत्यक्षोधनाला 
चालना देणारा प्रत्येक कपटा इतिहासकाराच्या दृष्टीने 
अत्यंत महत्त्वाचा असतो. उत्खननात सापडलेल्या वत्तू 
ऊटक्या असल्या तरी खऱ्या आणि वहुमोळ असतात 
हृ फाटकासारख्या थोर इतिहास संशोधकाना सांग- 
ण्याची वेळ यावी हे मोठेच दुदेंव ! दिवाकर गोसा- 
व्याच्या सांगण्यावरून जरी ते टिपण तयार केलेले असले 
तरी त्यांने ते पाहिळे नाही, कारण तो समथीच्या 
मृत्यूसमयी त्यांच्याजवळ नव्हता असे फाटकांचे म्हणणे 
समथाच्या मृत्यूनतर २५ पेक्षा अधिक वर्षे जगलेल्या 
]दवाकराने वाकेनिशी टिपणाकडे दुंकूनही पाहिळे नाही 
हे कसे दाक्य आहे ? दिवाकराच्या सांगण्यावरून टिपण 


1.७० 


तयार झालेले असल्यामुळे त्याने ते पाहिळेळे असणार हे 
निश्चित | शिवाय वाकेनिशी टिपणातच नम़द केलेले 
आहे की पांच दिवसाचा अवधी आहे अत्ते समर्थानी 
शिष्यांना सांगितल्यानंतर त्यांच्या तोंडन जे जे 
उद्‌गार निघाले ते भक्तमंडळी व दिवाकर गोसावी 
यांनी लिहून ठेवळे. दिवाकर गोसावी समर्थांचा अंत- 
काळ ओढवला तेव्हा त्यांच्याजवळ होता असे त्या 
टिपणातूनच सूचित झाळे आहे. शिव-समथे मेटी- 
विषयी स्पष्ट निवेदन टिपणात आहे की * शिवाजी- 
महाराज यांस आनुग्रह शके १५७१ शिंगणवाडीचे 
बागेत वेशाख शुद्ध नवमी गुरुवारी झाला. ? या स्पष्ट 
पुराव्याच्या वाबतीत फाटकांनी धूर्तपणे मोन पाळलेले 
आहे. थोड्याशा दुबळ्या पुराव्यापुढे अरेरावी करणे 
आणि बळकट पुराव्यापुढे अनुछेवाचा अवलंब करणे 
किंवा मोन पाळणे ही फाटकांची खास हिकमत आहे. 

राजकीय जाग्रती हे समथांच्या सर्वांगीण कार्याचे 
एक अंग कसे होते याचे विवेचन एका स्वतंत्र लेखात 
करण्याचा विचार आहे. 


९2% >५४८७ २१४२१४२८१७ २८%३-८७%२८% २३८७१८७४१७ २०८0५२५८७४ 


२५९८७% ४-७ ८७ २८% -४९% "९१५२-८१ २-<%२ : ८0% 


॥८१४१०/८०११६ 
2685687829 


2:39. 


अनुक्रमणिका 


ग" शज ० 
"11५1,1'4॥ ७((35॥२ ७/0॥१॥१5 1.11), 
[ ४७(60278/66 7988 ] 

७१ «२ २ 11.५ (प '[1ारार्‍ाार& (07० ]ऊार&॥' ९21. 7.1 [७7 
६७" ३१1५1० &[] (५ र & 1२.५ ३५ &॥) (>. एर 
"पा५1) 01][१(€र 
396, बळवाटुषी2 98८2०६, 

$क्षाटयाय 3िक्यपार डिप, ब्रीप ळय. 
(0 : 15९861ए6 1381] 0 ए1ता8, फ'००७ 8011097 

स्विट 1019 
$&वयातिाचा"७/१01- 1)8., 8च्चचचा*्यि 
310 १ ॥ (111५ ७ १ (1111013 
॥॥5 1॥,0,॥1.॥1., १0०1१६ & ॥॥(१॥1॥.॥७॥, 1.10., 

296, 15291'2७8 87606, 807211 1391) उपाव, 
(0]]) : 18९8861४€ 73] ०0 पाताळ, 1०1८ 3001089. 1, 


॥९7९॥१॥७ 
१ शिक $0तक ” ७०००४ 


५८२७ ५८>५७२०५७% »७२५५९%२%%२-५८२ शात. 


८५८२४९५८२४ ५६२८ ५८२८ ५५२८५६२५८२ ५७२- ५८२४९५५२६५ ५८२५५८२ 
२९ 


"करखगघरचज-चन, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


प्रा. गोवधेन पारीख 


भारतीय बुडिमेतांचे अपनयन 


भारतीय बुद्धिमंतांच्या अपनयनाविषयी [ 31110 
107810 ] अलीकडे आम्हास थोडीफार जाणीव होऊ 
लागल्याचे दिसत आहे. तथाथि यावावतच्या प्रतिक्रिया 
अजून तरी बर्‍याचशा मामुली ब वरवरच्याच अस- 
ल्याचे दिसून येते. उल्ट हा प्रश्न मात्र दिवसेदिवस 
अधिकाधिक उग्र स्वरूप धारण करीत आहे. उच्च 
शिक्षण किंवा औद्योगिक, व्यावसायिक वा तत्सम अनु- 
भव घेण्याच्या निमित्ताने परदेशात जाणाऱ्या भारती- 
यांची संख्या वाढत आहे; आणि तशीच गेल्यानंतर 
तेथेच स्थायिक होणारांचीही, इंग्लंड-अमेरिकेच्या 
बाबतीत हे हृद्य चटकन नजरेत भरते; इतरत्रही 
अशी उदाहरणे आढळतात. थोडासा बारकाईने विचार 
केल्यास ही आमची आजची एक महत्वाची समस्या 
आहे असे म्हणण्याठ प्रत्यवाय नसावा. 

या प्रश्नाथषयी जाणीव होण्याचे कारण काही अंशी 
बदढळेल्या सामाजिक परिस्थितीत आहे असे म्हणता 
येईल, परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीय वुद्दे- 
मंतांची, ज्ञानाविज्ञानाच्या वा विविध सामाभिक क्षेत्रात 
कर्तृत्व गाजावेणाऱ्या व्यक्तींची, उदाहरणे आजवर 
दिसत नव्हती असे नाही. पण एकतर ती अगदी 
थोडी असत, आणि दुसरे म्हणज आमचे क्ष राष्ट्रीय 
स्वातंत्र्यप्रात्तीवर केंद्रेत झालेळे होते. यामुळे राजकीय 
छ््याला धार याबी या हेतूने परदेद्यात कार्य करणा- 
रांना एक प्रकारचे आगळेच महत्त्व येइ. अन्य क्षेत्रा- 
तील कर्तृत्वाकडे दुलंक्ष होत होते असे नाही. परंतु 
त्याचाही उपयोग सामान्यतः राजकीय भूमिकेला पुष्टी 
यावी यासाठीच होत असे, संधी मिळाल्यास इतरां- 
पेक्षा आम्ही कमी नव्हत; पण संधीच नाही तिथे काय 
करणार, असा निप्कपे त्यावरून निघे. यामुळे अशा 
व्यक्तींचे परदेश्यातील वास्तव्य सहसा खटकले नाही. 
आता ही परिस्थिती बदळली आहे. स्वातंत्र्य- 
प्रातीनंतर विकासकार्याला आरंभ झा 


ला, व या कार्यांचा 
न्याप प्रत्यही वाटत आहे. यामुळे निरनिराळ्या क्षेत्रा- 


अनुक्रमणिका 


तील ब विद्येषतः विज्ञान, तंत्रविद्या, स्थापत्य, वैद्यक, 
व्यवस्थापनशास्त्र इत्यादि क्षेत्रातील कुशळ व जाणकार 
व्यक्तींची गरजही वाढते आहे. वाढत्या विकासकार्या- 
साठी आवड्यक मनुष्यबळ लाभावे याकरिता शैक्षणिक 
संस्था ब सवलतींची वाढही होत आहे. वाढती गरजे 
व वाढता पुरवठा यामध्ये पुरेसा मेळ घातला गेलेला 
नाही हे खरे. परंतु गरजेची जाणीव निर्माण झाल्यामुळे 
मनुप्यवळ कमी होणे ही कल्पना चिंतादायक वाटणे 
स्वाभाविक आहे. आणि नेमकी हीच गोष्ट आता 
वाढत्या प्रमाणात घट्ट लागली आहे. 

वुद्धिमंतांचे अपनयन हे दृष्ट, अनिष्ट की दुलंक्षिता 
येण्यासारखे मानावयाचे यासंबंधी निरनिराळे दृशकोण 
आढळतात. सामान्यतः ते सर्वस्वी दृष्ट होय असे 
म्हणताना कोणीही आढळत नाही. परंतु परदेशात 
कायमचे वास्तव्य करणारे सारेच मोठे कर्तृत्ववान 
आहेत असे नाही; अगदी प्रथम श्रेणीच्या प्रभावी व 
कर्तृत्ववान व्यक्तीव्यतिरिक्त त्यात करिेक द्वितीय वा 
तृतीय श्रेणीच्या व्यक्तींचाही भरणा आढळतो. ही 
माणस तेथेच कायमची राहिळी तरी फारसे काही 
विघडत नाही, येथे येऊनही ती विशेष काही करू 
शकतीळ असे नाही, असे मात्र काहीना बा, 
व “ परदेशात राहिली तर उत्तम, तेथेच राहू देत 
असे म्हणण्यापर्यंतही जाण्याची त्यांची तयारी असते. 
अर्थात्‌, या दोन्ही गटात अगदी अपूर्व कार्य करणाऱ्या 
वा शोध लावणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश नसतो परर 
अशा शोधात बा कार्यात एक प्रकारचा आकस्मिक” 
पणाही असतोच. म्हणून त्यांच्याविषयी प्रस्तुत संदर्भात 
विशेष चिकित्सा करण्याचे कारण नाही. 

हा दृट्ट्कोण निर्विवादपणे स्वीकारणे कटीण आहे. 
उच्च शिक्षणापुरतेच बोलायच झाल्यास प्रथम श्रेणीतीळ 
व्यक्ती परदेशात राहण्याऐवजी परत आल्यास येथीळ 
शिक्षणाचा व्‌ संशोधनाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल 
व भाबी पिढ्यांची गुणवत्ता सुधारू ळांगेळ हे उघड 


२२ आह. क 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संरथेद्वारे 
संगणकीकृत 


*"झारतीय बुद्धिमंतांचे अपनयन 


आहे. परंतु व्यापक राष्ट्रीय विकासाच्या दृष्टीने आप- 
णास सर्वच श्रेणीतील व्यक्तींची गरज आहे. प्रथम 
श्रेणीची माणसे हवीत, इतर हबी तितकी मिळू राक- 
तात अक्षी आजची अवस्था नाही. यामुळे ती पर- 
देशात राहिळी तरी चाळेळ असे निश्चितयणे म्हणता 
येत नाही. उळट अपूव संद्ोधनसामर्थ्य वा कर्तृत्व 
असलेली व्यक्ति, आपल्या कार्याळा भरपूर वाव मिळेळ 
अक्शा ठिकाणी वास्तव्य करून राहिल्यास बिघडत नाही; 
इतरानी मात्र परत येणेच इष्ट होय अशी भूमिकाही 
घेता येणे शक्य आहे. आजचे विज्ञान हे काही 
संरक्षण वा तत्सम राष्ट्रीय हिताच्या बाबी ब त्यातून 
उद्भवणाऱ्या मयादा सोडल्यास, जागतिक स्वरूपांचच 
आहे. त्यामुळे अद्या कतृंत्ववान व्यक्तींच्या कार्याला 
देशात पुरेशी संधी मिळत नसल्यास त्यानी अन्यत्र 
कार्य करीत राहिल्याने विशेष नुकसान होईल असे 
नाही. त्यानी अन्यत्र राहावे की नाही, याऐवजी 
त्यांच्या पातळीवरील कामाला पुरेसा वाव आहे की 
नाही, नसल्यास तो कसा देता येईल हेच प्रश्न अधिक 
महत्वाचे ठरतात. 

येथे एक मुद्दा ध्यानात घेणे जरूर आहे. बुद्धिमंतांच 
भपनयन इष्ट नव्हे असे म्हणताच ते अनिष्ट होय 
असा 'चटकन निर्णय नित्रेळच असे नाही. याबाबतःची 
खरी अडचण काहीशी निराळी आहे. निरनिराळ्या 
राष्ट्रात बुद्धिमंतांची येजा कायम राहाणे, किंबहुना 
आजच्या परिस्थितीत ती वाढत जाणे, बोद्विक जीवन 
उंचावण्यासाठी आवद््यक व इष्टच होय. तथापि ही 
येजा दुतर्फी असली पाहिजे. तशी ती असल्यास एकूण 
परिस्थितीचा साकल्याने दीघ्वकालीन आढावा घेता अधिक 
व्यक्ती देशात येतात की देशाबाहेर जातात हाच प्रश्न 
शिल्लक राहतो; व त्यावर मर्यादेत उपाययोजना करणे 
आवश्यक ठरते. आमची परिस्थिती तशी नाही. देशात 
येणारांची संख्या अत्यंत थोडी. व तीही बहुधा या ना 
त्या विशिष्ट बिकासकार्यांच्या “ तांत्रिक गरजा पुर्‍या 
करण्यासाठी येणाऱ्या तज्ञांची, शिक्षणक्षेत्रातीळ साव- 
राष्ट्रीय संघटना, फोन्डेशन्स, सरकार वा विद्यापीठ 
अनुदान मंडळाने स्वीकारलेल्या शैक्षणिक बिनिमयाच्या 
योजना यांच्या अनुसार जी काही मूठभर तज्ञ मंडळी 
येत असतील ती. तात्पर्य, आमच्या बाबतीत, या 
देबघेबीचे स्वरूप दुतर्फी नाहीच, येथे प्रश्न वव्हंशयाने 


एकतर्फी वाहेर जागारांचाच आहे. आणि यामुळेच 
त्याचे स्वरूप किंती तरी अधिक गंभीर आहे व प्रत्यही 
ते अधिकाधिक कठिण होत आहे. त्याकडे दुलंक्ष करणे 
आत्मघातकीपणाचे ठरेळ असे वाटते. 

तर मग परदेशात जाऊन स्थायिक होऊ पहाणारांना 
सक्तीने परत का बोलावू नये असा यावर सहजच प्रश्न 
निर्माण होतो. व्यापक राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने अशी 
सक्ती करण्यास काय हरकत आहे? ही कल्पना सकृ- 
हनी योग्य व सहजच पटण्यासारखी वाटते. ती व्यव- 
हार्यही आहे, अर्थात्‌ तांत्रिक अथोने, भारतीय पास- 
पोटवर ही मंडळी बाहेर जातात व त्याना परत बोला- 
वण्याचा अधिकार सरकारने राखून ठेवलेला असतो. 
त्या अधिकाराचा वापर करण्यास काय हरकत आहे १ 
तथापि ही गोष्ट वाटते तितकी सोपी नाही. एकतर त्या 
साठी परंदेज्यात जाणाराची केवळ यादीच नव्हे तर ज्या 
हेतूने ते जातात त्या हेतूच्या पू्वतेच्या दृष्टीने त्यांच्या 
कायाच्या प्रगतीचा आढावा धेणारी यंत्रणा निर्माण 
करावी लागेल व ही यंत्रणा परदेशात उभारायची अस- 
ल्याने तिचा खर्च परकीय 'चल्नातच करावा लागेल. 
शिवाय, काही वेळा या हेतूचे स्वरूपच असे असते की 
त्याची परतेता झाली किंवा नाही हे ठरवणेही सोपे नाही. 
पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी जाणारा संशोधनासाठी 
राहतो वा संशोधनासाठी जाणारा अनुभवाच्य। निमित्ताने 
सुक्काम लांबवतो. अनुभव केव्हा पुरेसा झाला हे ठर- 
वणे मुळीच सोपे नाही. काही विशिष्ट अटी पुऱ्या 
झाल्या की त्या देशात नोकरी मिळणेही कठिण जात 
नाही; व त्यामुळे येथून खर्चासाठी पैसे मागवण्याचाही 
प्रश्न शिक राहात नाही. तात्पयं सक्तीचा मार्ग 
वाटतो तितका सोपा नाही. उलट दुसऱ्या दृष्टीने विचार 
केल्यास तो धोक्याचां व आक्षेपारहही आहे असे 
म्हणावे लागते. परदेद्यात वास्तव्य करू पाहणाऱ्या या 
व्यक्तींच्या कार्याचे स्वरूप्च असे असते की सक्तीचा 
त्यांच्या क्षमतेवर परिणाम होणे अपरिहार्य व्हावे. 
विशेषतः मौलिक संशोधनकार्याविष्रयी तर हे निश्चित- 
पणानेंच म्हणता येईल. हीच गोष्ट अन्य संशोधनाबाब- 
तही बव्हंशी खरी आहे. हा झाला सक्तीच्या मार्गातला 
घोका. आणि लोकशाहीच्या भूमिकेवरून या प्रश्नाकडे 
पाहिल्यास तो मार्ग अक्षियाहईही आहे. जेथे वास्तव्य 
करावयाचे त्या राष्ट्रांचा आक्षेप नसल्यास सक्तीचा 


२३ 


अनुक्रमणिका 


उदक, 
वो 2) गा 


-करखगघर चिज” 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


तवभारत 


प्रश्न उद्‌भवत नाही; आक्षेप असल्यास परत बोलावणे 
हा सक्तीचा विपय राहत नाही, उल्ट राष्ट्राने आपल्या 
नागरिकांना द्यावयाच्या संरक्षणाचा तो एक भाग बनतो. 
सक्तीने परत बोलावण्याची कल्पना एकदा मान्य केळी 
की ब्राहेर जाण्यावर वंधने छादण्याची कल्पना आपो- 
आप येतेच. हुंडणावळीच्या तात्कालिक अडचणीतून 
निर्माण होणारी बंधने वेगळी आणि राष्ट्रीय धोरणाचा 
एक भाग म्हणून वंधने लादण्याची कल्पना वेगळी, या 
दुसर्‍या प्रकारच्या बंधनांचा स्वीकार करावयाचा म्हट- 
ल्यास त्यातून परिणामी सर्व श्रमशक्तीच्या नियंत्रणाची व 
राजकीय निर्णयाच्या योगाने तिचा विविध कामात 
उपयोग करण्याची कल्पना (1)17९06101 ०1 [501 
ए'ळा&७ ) व्यवहारात येणे अपरिहार्य होईल. ही 
कल्पना हे हुकूमशाही राजवटीचे एक महत्वाचे लक्षण 
होय हे प्रसिद्धच आहे. तात्पर्य सक्तीचा मार्ग हा 
सर्वथेव अनिष्ट होय हे मान्य कणे प्रात आहे. 

सक्ती करावयाची नाही म्हट्छे डौ पुरवठावादीचा 
प्रश्न पुढे यतो. निरनिराळ्या क्षेत्रातील तरुण, हुशार, 


कर्तबगार व्याक्ति परदेज्ात राहतात, गेल्यानंतर परत 
शेक्षणिक व अन्य 


येत नाहीत व यामुळे देशातील 

विकासका्योत अडचणी निर्माण होतात, असे असेल 

तर देद्यातील अश्या व्यक्तींचा पुरवठा वाढविणे हा 

त्यावर योग्य उपाय नव्हे काय, असा हा प्रश्न आहे. 
होय * असेच द्यावे लागेल, 


याचे उत्तर निरपवादपणे * हे 

तथापि तात्विक दृष्ट्या योग्य असळे तरी ते आजच्या 
परिस्थितीत व्यवहार्य नाही, देशात उच्च रिक्षणासकट 
स्वच शिक्षणक्षत्राची झपाट्याने वाढ होत आहे खरी 
तथापि त्यावरोवरच निरनिराळ्या ज्ञान-विज्ञान ्ाखातून 
शिक्षण घेऊन तयार होणाऱया व्यक्तींसाठी मागणीही 
झपाट्याने वाढत आहे. बया दोहोमध्ये मेळ घाटणे 
अत्यंत कठिण व जिकिरीचे काम झाले आहे. प्रत्यक्षात 
असलेली व विकासाच्या दृष्टीने अपेक्षित मागणी 
ध्यानात घेता पुरेसा पुरवठा ही एक अत्यंत कठिण वाब 


होऊन वसळी आहे. अन्य साधनांच्या मामाने बिकास 
कायासाठी आवचयक 


| यक तयारी व क्षमता असलेली; माणसे 
निर्माण रर हे आवक कष्टाचे, जिकिरीचे व कालावधीत 
पुरे होणारे काम असते हे प्रसिद्ध आहे. ते-योग्य प्रकारे 
व्हावयाचे झाल्यास केवळ शिक्षणप्रसार होऊन मागत 
नाही. शिक्षणप्रसार योग्य, आव्यक ब इष्ट होय 


२४ 


अनुक्रमणिका 


यावद्दळ दुमत होण्याचे कारण नाही. परंतु केवळ 
प्रसारावर भर देणे परिणामी आत्मघातकीपणाचेही 
ठरण्याचा संभव आहे प्रसाराच्या योगाने शिक्षणाच्या 
दर्जाला धका पोहोचणार नाही; त्रा येणार नाही 
याचीही सवं दखळ घेतली पाहिज. आमच्या आजच्या 
परिस्थितीत तरी हे काम अत्यंत कठीण होऊन वसले 
आहे असाच या क्षेत्रात कार्य करणारांचा अनुभव 
आहे. यामुळे देश्याब्राहेर वास्तव्य करण्याची, तेथच 
कायमचे राहण्याची प्रवृत्ति वुद्धिमंतांच्या ठिकाणी वाढत 
असली तर वाहू देत; अक्रा व्यक्तींचा देशातीळ पुरवठा 
वाढवून ह| प्रश्न सोडवता येईल ही भूमिका ग्राह्य 
असली तरी व्यवहार्य वाटत नाही. हा प्रश्न जाणीव- 
पूचक दुलक्ष करण्यासारखा नाही. शिक्षणाच्या दर्जीत 
आजच्यापेक्षा कितीतरी सुधारणा झाल्यावाचून तसे 
करता येणार नाही. 


बरीळ विवेचनावरून या प्रश्नाचे स्वरूप अधिकाधिक 
उग्र होत असून तो सोडवणे कसे आव्यक आहे है 
सहज ध्यानात येईल, तर मग त्यावर उपाय काय ! 
असा पश्न साहजिकच उद्भवतो. ही उपाययोजना 
सुचवणे सोपे नाही, त्यासाठी प्रथम या समस्येचा 
योग्य उकळ झाला पाहिजे, या दृष्टीने आज उपलब्ध 
असली माहिती अत्यंत अपुरी, वरवरची, विद्ििष्ट 
सेमयुती बा ग्रह यावर आधारळेळी अद्यीच आहेव 
तिच्या आधाराने अप्रनयनाची कारणे शोध पाहाणे 
म्हणजे काही कयास बांधणे होय. यापेक्षा गा 
अधिक महत्त्व देता येणार नाही. अशा कयासांची 
यथाथंता ते वांधणारांच्या आाकलनावर अवलंबून 
राहणार हे उघड आहे. जाणत्या व्यक्तींचे कयास- 
देखील काहीवेळा चुक्रीचे ठरण्याचा संभव असतो 
हे निर्विवाद होय. परदेशात गेळेल्या व तेथेच दीधे” 
काळपयंत किंवा कायमचे वास्तव्य करून राहिलेल्या 
भारतीयांची आम्हास फारच थोडी माहिती आहे. 
अशी माणसे कती आहेत, कोठे आहेत, कोणकोणत्या 
क्षेत्रात आहेत, ती परत येण्याऐवजी तेथेच का राहा 
तात यासंब्रेधी माझ्या माहितीप्रमाणे आजतरी आम्हार 
फारसे काहीच माहीत नाही. यासंबंधी निदान इंग्ढड 
व अमेरिक्ेपुरती का होईना पण भारतीय वकिलातींच्या 
साहाय्याने एकाद्या विद्यापीठाने विस्तृत स्वरूपा 
पाहणी केल्यास अत्यंत मोळाचे कार्य होईले वाटते. 


क "करखगघर चिघजसञा' 


"करंखर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


*« भारतीय बुद्धिमंतांचे अपनयन 


या कार्याचे महत्त्व स्पष्ट व्हावे यासाठी एक अत्यंत 
ढोबळ, सहज नजरेत भरण्यासारखे उदाहरण देता 
येइल. देशात डॉक्टरांची संख्या कमी आहे, आजच्या 
मानाने कितीतरी अधिक डॉक्टर निर्माण होणे जरूर 
आहे, ग्रामीण भागातील वैद्यकीय साहाय्याचा प्रश्न तर 
अत्यंत जिकिरीचा झाला आहे इत्यादि गवगवा आपण 
सतत ऐकत असतो. मध्यंतरी राष्ट्रीय आणीब्राणीच्या 
काळात तर या प्रश्नाला संरक्षणदृष्ट्याही महत्त्व यऊ 
लागळे होते; कारण संरक्षणकार्यासाठी पुरेसे डॉक्टर 
मिळणे कठिण होइंलशी भीती व्यक्त केली जात होती. 
वेद्यकीय शिक्षणाच्या दर्जाची किमान पातळी कायम 
राखण्याची जबाबदारी “' इंडियन मेडिकळ कोंसिळ ” 
या संघटनेवर आहे. तथापि निरानेराळ्या महा- 
विद्यालयातील जागा, साधनसामुग्री, शिक्षकसंख्या 
इत्यादीचा -कसळाही विशेष विचार न करता प्रत्येक 
महाविद्यालयात दोनशे विद्याथ्योना प्रवेदा दिला जावा 
अशी कोंसिलने शिफारस केली; व त्यामुळे साह- 
जिकच कित्येक ठिकाणी संख्यावाढ करण्यात आली. 
नवी महाविद्यालये काढणे खर्चाचे. अनेक ठिकाणी 
त्यासाठी आवड्यक तरतूद करण्याची अडचण ध्यानात 
घऊन हा खर्चे विद्याथ्यांनीच अंशतः सोसावा असे 
धोरण स्वीकारण्यात यऊन खाजगी प्रयत्नांनी अशी 
महाविद्यालये काढण्यात यावीत व त्यांनी फी व्यतिरिक्त 
प्रवेश देताना विद्याथ्योकडटून प्रत्येकी सात आठ हजार 
र० देणगीच्या रूपाने घ्यावेत ही कल्पना मान्य केली 
गेली. वैद्यकीय पदवीच्या श्रिक्षणासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्या- 
मागे.सुमारे पंचवीस ते तीस हजार रु० खर्च होतो हे 
प्रसिद्ध आहे. हा झाडा सर्व एक वाजूचा खटाटोप ! 
आता दुसऱ्या बाजूने बिचार केल्यास हे शिक्षण घेणारांचे 
काय होते ? असा प्रश्न येतो. ब्रिटनमधील राष्ट्रीय 
आरोग्ययोजनेत काम करीत असलेल्या भारतीय 
डॉक्टरांचे प्रमाण सुमारे तीस ते पस्तीस टक्के इ० 
असल्याचे अनेक जाणकार व्यक्ती सांगतात. भारतीय 
डॉक्टरांनी परत जावयाचे ठरविल्यास ही योजना'च 
बारगळेळ अश्शी साधार भीती व्यक्त केली जाते. या 
वस्तुस्थितीचा अर्थ काय ? तिच्यासंबंधी आम्ही कितीसा 
विचार करतो १ आमची झोपाळु वृत्ति कौतुकास्पदच (!) 
म्हटली पाहिजे. 


न, भा, शू 


अनुक्रमणिका 


२५ 


अपनयनाच्या कारणांचा विचार करताना एक 
कल्पना पुढे मांडली जाते ती अ्ी : देशात ज्याप्रमाणे 
ग्रामीण भागांकडून शहरांकडे जाण्या'ची प्रवृत्ति बुद्धि- 
मतांच्या ठिकाणी सातत्याने आढळते तश्याच स्वरूपाची 
होही प्रवृत्ति आहे. दोहोंची कारणे वव्हंशी सारखीच 
आहेत. शहरात चरितार्थाची साधने प्राप्त होण्याचा 
संभव अधिक, आणि वाढत्या राहाणीच्या खचांच्या 
मानाने ती अधिक विपुलही असतात. कित्येक 
वेळा संपादित ज्ञान वा कोशल्य खेड्यात उपयोगात 
आणणे अशक्य म्हणून शहरात राहणे अपरिहायंही 
ठरते. शहरी वातावरणात एक प्रकारचा मोकळे- 
पणा असतो; कर्तृत्वाला अधिक बाब मिळतो; 
मनात आणल्यास आपल्याच कामात दंग होता येते. 
बोद्दिक, शेक्षणिक वा व्यावसायिक कामे सभोवताली 
सतत सुरू असतात आणि स्वतःच्या बा अन्य कोण- 
त्याही क्षेत्रातील कार्यात भाग घेण्यास भरपूर वाव 
असतो. तात्पर्य, ज्या निरनिराळ्या कारणामुळे माणूस 
ग्रामीण भागाकडून शहरांकडे आकर्षिला जातो तीच 
कारणे तो देह्याबाहेर वास्तव्य करू लागण्यासही 
जबाबदार आहेत. असे म्हणता येईल, 


हे निदान सर्वस्वी खरे नाही. देशातल्या देद्यात वा 
त्यातील एकाद्या प्रदेशात खेड्यातून राहरात जाऊन 
राहाणे आणि देश सोड्टून दुसऱ्या देशात कायमचे 
वास्तव्य करण यात मोल्िक भेद आहे. अशा प्रकारे 
वास्तव्य करण्यात व्यक्तीस कितीतरी अधिक प्रमाणात 
मानसिक ताण सहन करावा लागतो हे उघड आहे. 
जुने संबंध तोडणे व नवे जोडणे या दोन्ही गोष्टी मान- 
सिक दृष्ट्या त्रासाच्याच. विशिष्ट मुदतीनंतर राहावयाचे 
म्हणजे नागरीकत्वाचाही प्रश्न निर्माण होतो. मन 
घराभोवती, गावाभोवती, देद्याभोबतीच घोटाळत 
असते. नागरीकत्व स्वीकारल्याने परकीय जीवनाशी 
एकल्प होता येतेच असे नाही. परदेद्यात आपल्या 
कतृत्वानुसार योग्य व न्याय्य स्थान नेहमी मिळेलच 
असेही नाही. शिवाय, उत्पन्न अधिक असले तरी खर्चही 
वाढतो च. परकीय वातावरणात जीवन फारसे लवकर 
स्थिरावत नाही; त्यामुळे काही काल तरी त्याला भ्रमणाचे 
स्वरूपच आलेळे असते. तात्पर्य परंदेशात कायमचे 
वास्तव्य करावयाचे म्हणजे त्यासाठी बरेच मोठे 


: 'यिळछनसुञा 


"कखग' 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


“भावनिक मोळ द्यात्रे लागते हे उघड आहे. इतर 
अडचणीही त्यात आहेतच. 

.. अपनयनाच्या कारणांचा आता काहीशा विस्ताराने 
विचार करणे आवश्यक आहे. काही ठोकळेवाज पद्धतीने 
विचार करणारी मंडळी ““ आमच्या तरुणांच्या ठिकाणी 
राष्ट्रेमाचाच अभाव आहे. देज्यात या अभावामुळे 
निरनिराळे प्रश्न निमाण होत असलेळे आम्ही पाहातो. 
हा प्रश्न म्हणजे ज्यांना परदेद्यात जाण्याची संधी मिळाली 
त्यांच्या वर्तमात आढळणारा तसळाच एक प्रकार 
भांहे; ” असे म्हणतांना आढळतात. परंतु या निदाना- 
मुळे या प्रश्नाबाबत कोणताही मार्ग दिसत नाही. केवळ 
एका संबंध पिढीची अवहेलना होते इतकेच. क्षणभर 
वादकरिता ही अबहेळना समर्थनीय म्हटली तरी त्या- 
'बद्दळची जवावदारी, मला वाटते, वडीलधाऱ्या मंड- 
ळींच्या शिरावरच टाकावी लांगेळ, आणि राष्ट्रप्रेम नस- 
ल्यास ते निर्माण कसे करता येईल याचा बिचार करो 
क्मप्रात होइल. थोरामोल्यांकडून याबाबत घाढून 
दिळी जाणारी उदाहरणे कितपत योग्य व उत्तेजनार्ह 
भाहेत याचे प्रामाणिक उत्तर ्ोधावे लागेळ, केवळ 
भाबवश होऊन वक्तव्य केल्याने हा प्रश्न सुटण्याचा 
सुतराम्‌ संभव नाही. नेहमीच्या परिस्थितीत अपनय- 
'नाची समस्या सोडविण्यासाठी रा््रूप्रेम पुरेशे पडेळ की 
नाही हाही एक प्रश्नच आहे. यामुळे या सुलभ स्पष्टी- 
करणाच्या द्शिने न वळणे हेच उचित म्हटळे पाहिजे, 

परदेशात वास्तव्य करून राहिळेले भारतीय तिकडे 
प्रथम गेले ते बहुधा उच्च शिक्षणाच्या निमित्तानेच, 
देशातल्या देशात निरनिराळ्या क्षेत्रात हे शिक्षण घेणे 
आता शक्‍य होत आहे. तथाधि कित्येक क्षेत्रात 
अजूनही या सवलती मर्यादित पमाणातच आढळतात. 
म्हणून काहीना परदे्यात जाव लागते. जेथे देशात 
सवलती आहेत तेथे ही जाणारी मंडळी थोडीशी अत्यंत 
बुडिमान व बरीचशी मध्यम श्रेणीतली पण वहधा 

ह श्रीमंत *, निदान परदेशातील शिक्षणाचा काही काळ, 
तरी खच ज्ञेपू शकेळ इतपत सधन, असतात. आणि 
पयच वास्तव्य करून राहाण्याची या देरे 
मिंञ्न असल्याचे दिसून येते. बुद्धिमान 


गरजञञा 


र त्याच्या क्षत्रातीळ बा 
च्या पातळीवरील व्यक्तीला येथ परत यावयाचे 


"२६ 


अनुक्रमणिका 


म्हटल्यास कार्यक्षेत्र दिसत नाही. त्यांने परत येऊन र! 
निर्माण का करू नये असा प्रश्न काही वेळा वि'ारला 
जातो. पण एकतर तसे करणे सोपे नाही. त्यासाठी 
पुरेशी साधनसामुग्री व लवचिक कार्यपद्धती असलेल्या 
शिक्षणसंस्था नाहीत. सर एरिक अंशावी यानी एकदा 
असे म्हटल्याचे सांगतात की “ भारतीय विद्यापीठ 
एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्याला स्थापन झाळी आण 
आप्लिकेतीळ विद्यायीठे बिसाव्या दातकाच्या जी 
दोहोंचा आदर्श ब्रिटिश विद्यापीठे हा खरा, प 

आधुनिक दृष्टिकोणातून व का्यपद्धतीच्या द्टीने भारतीय 
विद्यापीठे निदान शेभर वर्षे तरी मागे आहेत. चां 

आणि या विधानात बरेच तथ्यही आहे. केवळ पर्स 


घेऊन पदवी देणारी संस्था हीच अजून विद्यापीठांविषयी 


आमची बव्हंशी समजूत आहे. मेब्यापननीसाच 
कार्यास महत्व प्राप्त होऊ लागळे असले तरी की” 
अद्यावतपणा ब आधुनिकता यांचा विद्वेष 
पडेल नाही असेच म्हणावे लागते. येथ परत क 
प्रथम श्रेणीच्या या वुद्धिमंतांनी आयापळे ण 
निर्माण करावयाचे म्हटल्यास आणखीही एक अडंच" 
येते. ज्ञानाच्या क्षेत्रात कार्य करणारांची चर्चा; 
विचारविनिमय, सहकार्य, साहाय्य इत्यादि कारणांसा( 
सभोवताली आपल्याच योग्यतेचे सहकारी भवे 
एक महत्वाची गरज असते; व ती पुरी होऊ र | 
नाही अद्ली किलेक क्षेत्रे आहेत. यामुळे क्यो 
विकास मंदावेळ कामाची गति कमी होईल अशी सांधा 
भीती अनेकांना बाटत असते. तग 
मध्यम दर्जाच्या व्यक्ती परत न येण्याची का ह 
यापेक्षा काहीशी भिन्न असावीत असे बाटते. ह बक. 
क्षेत्रात अगदी प्रथम दर्जाचे नसले तरी महत्वपूण ळी 
ही माणसे करीत असतात. यथे आल्यानंतर ते बार्क 
राहील की नाही यावदळ त्याना शंका असते. प 
नोकरी कोठे व कशी मिळणार हा प्रश्न, परदेशात डो 
काळ घालवल्याकारणाने नोकरीविषयक त्यांच्या अ न 
क्षाही काहीशा उंचावलेल्या असतात. जथे काम की 
वयाचे तेथीळ एकंदर वातावरणाविषयीही काही च 
असतातच. नोकरी म्हणज काम करण्याची संधी 9 
समीकरण मांडण्यास मन धजावत नाही. ढवळाढवळ 
होई, कार्यक्षमतेऐवजी अन्य कारणास्तव इतरांच 
वचस्थ स्वीकारावे छांगेळ, कार्यक्षमंतेमुळेचव वरि रांची 


आ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


“भारतीय बुद्धिमंतांचे अपनयन 


गरेरम्जी, अगदी अनुकूल वातावरण मिळाले तरी 
देखील तांत्रिक अडचणी व दिरंगाई यामुळे अडचणी 
येतील इ. इ. अनेक शंकाकुदांका त्याना भेडसावत 
असतात आणि त्याची यथाथता सिद्ध करण्याच्या 
दृष्टीने आपले वाहेर जाण्यापूर्वीचे ब आपल्या स्नेह्यांचे 
अनुभव ही मंडळी सांगत असतात. ही परिस्थिती 
सुधारली पाहिज असे त्याना मनापासून वाटते. “ तुम्ही 
इथे राहिल्याने ती कशी सुधारेळ? ” असे विचारळे की 
निरुत्तरही होतात. पण परत येण्यास मात्र धजावत 
नाहीत. आपण परत येऊन ती सुधारण्यासाठी काही 
महत्वाचे काम करू शकू असे त्याना वाटत नाही. 
कर्तृत्ववान व्यक्तीला पुरेसा आत्मविश्वास वाटावा असे 
वातावरण आमच्या सामाजिक व संस्थात्मक जीवनात 
आहे काय, याचा विचार होणे जरूर आहे. 
अपनयनाची जबाबदारी सर्वस्वी आपल्यावरच आहे; 
परदेशात वास्तव्य करणाऱ्या व्यक्तींचे वर्णन समर्थनीय 
आहे असा या प्रतिपादनाऱचा हेतु नाही. काही वेळा 
देशात दुय्यम बा तृतीय श्रणीत असलेल्या परंतु केवळ 
आव्यक साधने हाती आल्याने वा असल्याने तेथे 
गेलेल्या व्यक्तीही आढळतात. काही आपल्या विषयात 
तर काही, त्यात विरोष गती नसल्या'चा प्रत्यय आल्याने, 
अन्य विषयात सामान्य स्थान मिळवतात, पदव्या 
संपादन करतात. मात्र काहीवेळा यांच्याही नोकरी- 
बिपयक अपेक्षा, केवळ परदेशात गेल्याने वा तेथीळ 
एखादी पदबी मिळवल्याने, वाटलेल्या असतात. परत 
येण्याची त्यांना निश्चितच भीती बाटते. उलट, तेथे 
काहीना काही काम मिळतच असते. ह्या व्यक्ती परत 
आल्याने काही विक्षेप लाभ होईल किंवा काय हा एक 
पक्षच आहे. निदान परत यावया'चे झाल्यास आपल्या 
पदवीचा अभिमान व अपेक्षांचे गाठोडे त्यांनी तेथव 
ठेवून यणे उचित होय, असे म्हणावयास हरकत नाही. 
केवळ द्रव्यब्ळ नसल्याने बुद्धिमान तरुणांनी देद्यातच 
राहून झध्ययन करावयाच व ते असल्याने बाहेर जाऊन 
एखादी सामान्य पदवी मिळवणारांने परत येताच 
त्याच्याहून पुढे जायची अपेक्षा बाळगायची हे निःसंशय 
गेर होय. ह्या व्यक्ती तेथ देखील अगदी साधी, प्रसंगी 
अंगमेहनतीची, कामे करताना द्रिसतात. येथे परत 
येऊन यथीळ जीवनाशी एकरूप होऊन मिळेळ ते काम 
पत्करण्याची तयारी त्यांनी का दाखवू नये £ या गटात 


काही जण मात्र पुरेसे द्रव्यवळ नसताना देखील, शिक्षण, 
साहस, नवे अनुभव इत्यादि हेतूंनी प्रेरित होऊन गेलेल 
आढळतात; व तेथेही सर्व प्रकारच्या झडचणींवर 
मात करून, संकटांना तोंड देऊन, पुढील मार्ग काढीत 
असताना आढळतात. अशा व्यक्तींचे शेक्षणिक कतृंत्व 
मर्याद्रित असले तरी मनोघेर्य मात्र वाखाणण्यासारखे 
आढळते. बहुधा परदेश्यात कायमचे राहाण्याची त्याना 
इच्छाही नसते. तथापि तशी इच्छा असल्यास त्याना 
परत येण्यासाठी अलुकूळ वातावरण निर्माण करणे 
आवद्यक व हिताचे ठेरेळ असे म्हणता येईल. अपे- 
क्षांची अडचण यांच्या बाबतीत निर्माण होण्यांचा 
संभव कमी आहे. या गटात आणखीही एक तिसराः 
प्रकार आढळतो. “' शिक्षणाच्या दृष्टीने विशेष काही- 
प्रात झाळे नसळे तरी परदेशात येण्यासाठी आपण 
काही खर्च केळा आहे. तेव्हा थोडीफार कमाई करून- 
परत जावे” ही या गटाची भूमिका. यांचा प्रश्न अधिक ' 
गुंतागुंतीचा आहे. त्याधिप्रयी येथे चर्चा करण्याची 
गरज नाही. 

अन्यत्र कायमचे राहाणाऱ्यांच्या बाबतीत आण- 
खीही काही मुद्यांचा उल्लेख करणे जरूर आहे. तेथे 
राहाण्याचा निर्णय घेताना द्याव्या लागणाऱ्या भाव- 
निक मोळाचा उललेख वर केलाच आहे. परंतु काही 
वेळा येथ कोटुंबरिक स्वरूपाची विदोप वंधने नसणारे 
किंवा ती जाचक असल्याकारणाने त्यायासून दूर जाऊ 
इच्छिणारे लोकही त्यात आढळतात. कुणाचे बडील 
कडक स्वभावाचे तर कुणाची आई सावत्र ! कुणाला 
माऊवंदकी भोवते तर कुणाचे नातेवाईक गेरफायदा 
घेणारे ! ! यामुळे नको असलेल्या जवात्रदारीयासूनह 
त्याना दर जायला हवे असते ! काही वेळा वेळी 
अवेळी निर्भत्सना करणाऱ्या नातेवाईकांना “ आपणह 
कर्तुः्ववान आहोत ” याचा प्रत्यय आणून द्यायचा - 
असतो. या समस्यांचे स्वरूप अनेकदा अत्यंत विचित्र, 
गुंतागुंतीचे व कठीण असते. त्यावर कसलाही उपाय 
सापडणे कठिण आहे. अमेरिका वा युरोपीय राष्ट्र 
सामाजिक जीवनाच्या दृष्टीने मित्न आहेत. स्त्री 
पुरुष संत्रंधात आमच्या मानाने तेथे कितीतरी अधिक. 
मोकळेपणा आहे. यामुळे तेथे जाणारी तरुण मंडळी 
अनेकवेळा प्रेमपाद्यात अडकतात; व परत येऊ इच्छित 
नाहीत. हा अनुभव ध्यानात घेऊन “ लम करून जा ” 


२७ 


अनुक्रमणिका 


उड 


-करखगघर चिज” 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास 
संगणकीकृत 


संस्थेद्वारे 


नवभारत 


असा आग्रह धरण्याकडे पाल्कांचा अलीकडे अधिका- 
अधिक कळ झुकू लागला आहे. परंतु अश्या पायात 
सापडणे बाटते तितके सुळम नाही. कित्येक उदाहरणा- 
वरून “ परत येण्याची इच्छा नसल्याने अश्शी बंधने 
निर्माण करण्याची प्रवृत्ति ” म्हणजे अगदी उल्टी परि- 
स्थिती. देखील प्रत्ययास येते. 

परदेशात जाऊन तेथेच कायमचे वास्तव्य करण ही 
प्रवृत्ति केवळ शिक्षणासाठी जाणारापुरतीच मर्यादित 
नाही. शिक्षण व आंद्योगिक बा व्यावसायिक अनुभव 
किंवा. केवळ व्यावसायिक अनुभव यासाठी देखील 
बाहेर ज्ञाणारे काही आढळतात. त्यांची उदाहरणे 
बुद्धिमतांच्या अपनयनाच्या समस्येत सर्वस्वी वसू 
शकतील्च असे नाही. शिक्षण देशात पुरे करायचे व 
अनुभव घेण्यासाठी वाहेर जायच या गटात मोडणाऱ्या 
व्यक्ती या बहुधा बयाने प्रौढ व येथील जीवनात काही 
विशिष्ट प्रकारचे कार्य करण्याची महत्वाकांक्षा वाळग- 


सजा 


णाऱ्या भसतात. त्यामुळे त्यांच्या बावतीत बाहेरच 
कायमचे वास्तव्य करण्याचा संभव काहीसा कमी होतो, 
शिक्षण ब व्यावसायिक अनुभव याची सांगड घालू 
इच्छिणारे वेद्यकीय व्यवसायातील लोक हे मात्र येथे 
एक महत्वाचा अपवाद होत. 

वुद्धिमंतांच्या अपनयनाचा प्रश्न केवळ प्रथम 
श्रेणीच्या अत्येत वुद्धिमान ब होतकरू तरुणांपुरता'च 
मर्यादित करणे कदाचित आजच्या परिस्थितीत अधिक 
योग्य ठरेल, या समस्येची ही वाजू अधिक धोक्याचीही 
आहे. यथील विद्यापीठांच्या व उच्च संद्ोधन संस्थांच्या 
योग्य विकासावरच तो उकलणे अवलंबून आहे. या 
विकासाचे स्वरूप ब त्यावद्दळच्या जबाबदाऱ्या व पथ्ये 
हा स्वतंत्र विषय असल्याने येथेच तूर्त थांबणे योग्य 
ठरेल, प्रस्तुत लेखनाचा हेतु या प्रश्नाला तोंड फोडणे 
इतका'च आहे. यावर अधिक चर्चा होणे आव्यक 
आहे असे वाट्ते. 


वाका ल्न्न्न्ल 


९. ४४०१५३७००५७० ३५७७०३५७७७ 5०३७८११००३ ०००५७५७८-०) ७३७५०७७३०५” 

१ चाकाक; इतिहास आणि तत्वजञात 
- लेखक - 

, :__ या, सदाशिव आठवले 

मिळण्याचे ठिकाण _ रक र 

चिटणीत , प्राज्ञपाठ काळा मंडळ, वाई. : 

४९८५-०८-००.» -<५९२५०००९-०९०.७५० आळ्या । प 


अनुक्रमणिका 


९५४९०५९०७९ ०७९.>०५-०९-०-? 


उक 
व्क् 3. जाले 


ऱ्ठ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


७ रीड ०0$७०089 0908060800 0968 उड क$ 68% 60826 


ऱ्क्ऑ 


द्र 


(ह कीं 
२ 


2207९५७ ढेलेफोन नंबर २६९३३१ 


का 


्यण्य य्य सधया” ७०4००७5 ००००4७०००5००45०चयच्या 


नु 
२९ दळ ठर 


"कखगघरचछजचञ, 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाइं 


श्री. माधव देशपांडे 


' संस्कृत काव्याची प्रयोजने व हेतु  : २ | 


' काव्याचे हेतु ! 

काव्याच्या प्रयोजनांचा विमश केल्यानंतर, काव्य- 
शास्त्राच्या परंपरेला अनुसरून चर्चेचा दुसरा विषय 
येतो तो म्हणजे काव्याच्या हेतूंचा विचार. कारणा- 
शिवाय कोणतेही कार्य असत नाही आणि जिथे 
कार्य असते तिथे कारण हे असलेच पाहिजे. या 
दृष्टीनेच काव्य हे एक कार्य आहे असे म्हटल्यावर 
त्या काब्याला कारणे असलीच पाहिजेत. अशा गोष्टी 
की ज्या असल्याशिवाय काव्याचा उद्‌गम होत नाही 
त्या गोष्टी म्हणजे काव्याचे हेतु. काव्य करण्यासाठी 
कवीजवळ आवड्यक असलेली सारी सामग्री म्हणजे 
काव्याची कारणे. 


साहित्यशास्त्रात काव्यहेतूंची समीक्षा करताना 
तीन गोष्टींचा प्रामुख्याने विचार केला जा 
तीन गोष्टी म्हणजे प्रतिभा म्हणजे शक्ति, निपुणता 
म्हणजे व्युत्पत्ति किंवा वेदग्ध्य, आणि अम्यास 
म्हणजे सतत परिश्रम, या तीन गोष्टी समुच्चयाने 
काव्याच्या निर्मितीस कारणीभूत आहेत असे काव्य- 
प्रकाशकाराने सांगितले आहे. या व्यतिरिक्त इतरही 
काही कारणे इतर काठी आलंकारिकांनी सांगितली 
आहेत, या साऱ्या कारणांचे सल्प ब त्यांचे परस्पर 
सापेक्ष महत्त्व याविषयी अनेक मतभेद 
साहित्यशास्त्रात दिसून येतात, त्यांचे अवल 
ताना प्रथम कारणांच्या स्वरूपाचा विचार 
त्यांचे सापेक्ष महत्त्व विचारात घेणे 
काव्यकारणांचा विचार 

प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, खारुर 
विद्वत्कथा, स्मरणशक्ति, प्रसन्नता, अबधा 
अनेक कारणे सांगितली जातात त्या 


तो. त्या 


केन कर- 
करून नंतर 
णे उचित होईल. 


य, भक्ति, 
न अशी जी 
चे वर्गीकरण 


२० 


अनुक्रमणिका 


करता येईळ काय़ असा प्रश्न निर्माण होतो. है वर्गी- 
करण करण्यासाठी काव्याच्या घटनेचा विचार कर्णे 
आवश्यक आहे. सामान्यतः शब्द, अर्थ, त्यांची 
विशिष्ट रचना, आणि रस हे काव्याचे घटक आहित 
असे मानले तर महत्त्वाच्या क्रमानुसार दाब्द व 
अर्थ हे गौण आहेत. विशिष्ट शब्दार्थर्चनेचे महत्त्व 
त्यांच्यापेक्षा अधिक आहे व ध्वनि आणि रस यांना 
सर्वात महत्त्वाचें र्‍थान आहे. याच अनुरोधाने, साऱ्या 
कारणांचा प्रतिभा, व्युत्पत्ति व अभ्यास या तीनही 
कारणांत समावेश करून असे म्हणता येईल की 
प्रतिभा हे त्या ध्वनि आणि रसाचे कारण आहे. 
व्युत्पत्ति हे शब्द ब अर्थ यांच्या उपगमाचे कारण 
आहे तर त्या शब्दाथच्या विशिष्ट रचनेमागे अभ्यास 
हे कारण आहे, काव्याच्या घटकांचा विचार करून, 
त्यांचे सापेक्ष महत्त्व ध्यानात घेऊन जर मोत्यांची 
* रमणीयतामिव्यज्ञका शव्दार्थयोविशिष्टा रचना 
अशी व्याख्या केली तर त्या काव्याला प्रतिभा, 
व्युत्पत्ति आणि अभ्यास या तीन गोष्टी कल्या कारणी” 
भूत होतात हे सहज समजून येऊ शकेल, 
प्रतिभेचें स्वरूप व माहात्म्य व 
भावनात्मक तछीनतेची सषम तरळ अवस्था अ 
ज्या प्रतिभेचे बणन केले "जाते त्या प्रतिमेच्या 
सर्पाचा विचार संस्कृत साहिल्यक्षास्रात फार 
विस्तृत खरूपात ब विविध दृष्टींनी झाळा आहे, 
* रहिता सत्कवित्वेन कीदहशी वाग्बिदग्धता । काल 
तु जायते जातु कस्थचित्‌ प्रतिभावतः असे 
भामहू त्या प्रतिमेचे महत्व वर्णन करतो. तर 
का्यालेकारसूजात आचार्य वामनाने प्रतिमेला कॉ” 
त्वाचे बीज म्हटले आहे, ' प्रतिभा कारणं तस 


राज्य मराठी विकास संर 
संगणकीकृत 


“संस्कृत काव्याची प्रयोजने व हेतु' 


असे म्हणून वाग्मटाने कवित्वासाठी प्रतिमेची 
आवदयकता सांगितली आहे, प्रतिभा म्हणजे कवि- 
त्याला वीजभूत असा एक संस्कारविरोष आहे की 
ज्याच्या अभावी काव्य निर्माणच होत नाही व जरी 
झाले तरी ते उपहासास्पद्‌ होते असे प्रकाशकाराने 
सांगितले आहे. 


“ वन्देम देवतां वाचममृतामात्मनः कलाम? 
असे जिचे भवभूतीने वंदन केले ती प्रतिमा केवळ 
मानसिक शाक्ति नव्हे. पूर्वजन्मातील संस्कारामुळे 
प्रात होणाऱ्या या प्रतिमेत देवी अंश आहे, ' कवित्बं 
दुलंभ लोके शक्तिस्तत्र सुदुळंभा ? या आझयाप्रमाणे 
प्रतिभा ही दुलेम आहे व म्हणूनच तिच्यात अलो- 
किकत्वाची प्रतीति येते. या प्रतिमेशळेच कवीच्या 
ठिकाणी ' लोकोत्तरवर्णनानिपुण्यत्व ? येते. प्रतिमेला 
। ७००७ 01 वश 01९७४॥? असे म्हणणारा 
अँरिस्टेंट्ळ व“ 0०6४. 185. ह0पा 19२809 
काशा 11 1४, ? असे म्हणणारा मिल्टन्‌ हे सारे 
प्रतिमेच्या दिव्यत्बाला मान देतात. 

या प्रतिभेचे रुद्टाने दोन भेद मानले आहेत : 
सहजा व उत्पाद्या. या दोन प्रकारांपेका सहजा ही 
जन्मसिद्ध आहे तर उत्पाद्या ही शास्त्राभ्यास वगेरे 
जन्मोत्तर संस्कारांनी प्राढुर्भत होते. खभावतः प्रास 
झाल्यामुळे यातील सहजा ही अधिक श्रें्ठ आहे, 
राजशेखराने प्रतिमा ही सहजा, आहार्या आणि 
औपदेशिकी अशी त्रिविध मानून कवीदेखील तदनु- 
सार तीन प्रकारचे मानले आहेत- सारस्वत, 
आभ्यासिक ब॒ओपदेशिक, जगन्नाथ प्रतिभेला 
सहेतुक मानतो. * देवतामहापुरुषप्रसादादिजन्य 
अद्दष्ट' हा प्रतिभेचा अदृष्ट हेतु आहे तर 
अभ्यास आणि वैदग्ध्य हे त्या प्रतिमेचे दृष्ट हेतु 
आहेत. त्याच्या मताने ' अभ्यास आणि वैदगध्य ? 
हे प्रतिमेचे देतु होत, संस्कारक नव्हेत. 

मन स्वस्थ असताना जिच्यामध्ये काब्यविषय 
सारखा रेंगाळत असतो व तदनुकूळल सुसंगत अया 


शब्दार्थांचे स्फुरण होत असते ती मानसिक शक्ति 
म्हणजे प्रतिभा, वाग्मटाने “ स्फुरन्ती सत्कवेबंद्धिः 
प्रतिभा सर्वतोमुखी ' असे प्रतिभेचे वर्णन केले 
आहे. ' लोकोत्तरवर्णनानिपुणळक्षण? अक्षा काव्याच्या 
उद्धवाला कारणीभूत ( उपादानत्व ) अशी एक 
: वासनारूप ' शक्ति असेही प्रतिभेचे खरूप सांगि- 
तले जाते. 

६६ या शब्दग्राममर्थसार्थमलंकारतन्त्रमुक्तिमार्गमन्य- 
दपि तथाविधम्‌ अधिहृदयं प्रतिभासयति सा प्रतिभा 
असे प्रतिभेविषयी म्हणणारा राजशेवर, प्रतिभा ही 
कवीची अंतर्दष्टि आहे असे म्हणतो, * सांध्योही 
विषयात आशय कधी मोठा किती आढळे ? अज्ञा 
प्रकारची साथ्या गोष्टीत विश्व पाहण्याची शक्ति 
कवीला प्रतिभेमुळे प्राप्त होते. दिशा ब काल यांच्या 
पलीकडे जाऊन दिव्यत्वाची अनुभूति प्रतिभेशिवार्य 
येऊ दकत नाही. व्यवहाराच्या बंधनांना तोडून 
चेतनाच्या ठिकाणी अचेंतनत्व व अचेतनांच्या 
ठिकाणी चेतनत्व पाहाणे केवळ त्या “ पद्दयन्त्याख्या ? 
प्रतिमेमुळेच दाक्य आहे. याच अमिप्रायाने काव्य- 
मीमांसाकार म्हणतो- ' अप्रतिभस्थ पदार्थसार्थः 
परोक्ष इव, प्रतिभावतः पुनरपड्यतो5पि प्रत्यक्ष इव । 
राजऱेखराची- बुद्धि याही पलीकडे जाते. त्याने 
प्रतिभेचे “ कारयित्री व भावयित्री ! असे दोन मेद 
केले आहेत. त्याच्या मताने प्रतिभा ही केवळ कवी- 
ळाच नव्हे तर रसिकालाही उपपन्न असली पाहिजे. 
कारयित्री ही कविगत प्रतिभा तर भावयित्री ही 
रसिकाच्या ठिकाणची ' सुसं*कृत? रसिकता. 

“६ सा हि चक्षुभगवतः तृतीयमिति गीयते । 

येन साक्षात्करोत्येष भावान त्रिकाल्यवतिन; ॥ 
विचारांच्या वावटळीत गुरफटलेल्या कवीला 
स्फूर्ति देणारा प्रकाश म्हणजे प्रतिभा. या प्रतिमेला 
कविरूपी परमेश्वराचे तृतीय नेत्र अशी उपमा 
भामहाने दिली आहे. प्रत्येक कवीच्या ठिकाणी 
क्रृघ्रित्व हे असतेच असे हेमचंद्राने म्हटले आहे, 


२१ 


नवभारंत 


क्षि शब्दाची व्युत्पत्ति ज्याप्रमाणे दर्शनात क्षि: 
अशी सांगितली जाते त्याप्रमाणेच दर्शनात्‌ कविः ? 
असे तो म्हणतो. अलौकिक अशा प्रतिभेच्या बळावर 
प्रात होणारे हे दर्शन म्हणजे काय याविषयी त्याने 
सांगिटले आहे- विचित्रमावधमीश-तत्वप्रज्या च 
दर्शनम्‌ । 
अभिनवगुत्ताने या प्रतिमेला एक उदात्त खरूप 
दिळे आहे. त्याला ब्रह्मतत्वाचे अलौकिक गुण- 
देखील प्रतिमेत दिसतात, प्रतिभादेवतेळा वंदन 
करताना त्याने * परा, अनुत्तरा व निजभासा ? अशी 
अर्थगर्भ विशेषणे वापरली आहेत, अपूर्ववस्तु- 
निर्माणक्षम अशी प्रज्ञा म्हणजे प्रतिभा. त्या प्रतिभेचे 
वेशिष्ट्य तो सांगतो 'तस्था; विशेषो रसावेशवेबा यय - 
सोंदर्यकाव्यनिर्माणक्षमत्वम्‌ । ' प्रकाशकाराने दिलेल्या 
लोकोत्तर,.. ! या काव्याच्या विशेषणातूनही प्रति. 
मेचे अठोकिकवस्तुजनकत्व दिसून येते, जीवनाच्या 
निरीक्षणातून कवि स्वत:चे असे स्वतंत्र विश्व निर्माण 
करतो, या नावीन्यनिमिति करू दाकणाऱ्या प्रति- 
भेस संस्कृत साहित्यिक “ नवनवोन्मेष्नालिनी । 
वाय चेल लक 
डु ध्याच्या रमणीय- 
तेचे बीज या 'नवतेतच' दडलेले असावे, म्हटलेच 
आहे- 
“क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेवस्पंर 
काव्यप्रकाशकार प्रतिभेच्या खव 
खोल शिरत नाही, कवित्वाला बीज 


विशेष असे प्रतिभेचे सखरूप सांगून प्रतिभेवाचून 


काब्यनिर्माण होणार नाही व झाळे तरी उपहासात 
पात्र ठरेळ असे तो म्हणतो, पर 


मणीवताया; | ?! 
रूपात अधिक 
भूत असासं स्कार- 


नियतिकृतनिवमरहितां हादेकमयीमन 


कुली न्यपरतन्त्राम्‌ | 
नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भार 


ती कवेजञेयति 1। 
( का्यप्रकाश ) 


वेदरध्य : दुसरे काव्यकारण 


काव्याचे दुसरे । कारण म्हणजे वैदग्थ्य, 
* उचितानुचितविवेक ? अज्ञा या वैदरध्याळा दण्डी 
श्रुत असे म्हणतो तर मम्मटाने त्यास निपुणता असे 
म्हटले आहे, या वहुशतेचे स्वरूप सांगताना अभि- 
नवगुप्त याने लिहिले आहे- ' व्युत्पत्तिः काव्योप- 
योगिसमस्तवस्तुपोर्वापर्यपरामरदकी दाळम्‌ ॥?” चर वब 
अचर अशां लोकस्थितीचे सम्यक ज्ञान, छन्दःशास्त्र, 
व्याकरण, शब्दकोश, कळा, चतुर्विध पुरुषार्थासम्तर- 
धीची शास्र, युद्धविषयक शास्त्रांचा अभ्यास, प्रथित 
यशा कवींच्या कृतींचे अध्ययन या सर्वामुळे निर्माण 
झालेले वेद्रथ्य काव्याचे कारण आहे. इतर सार्‍या 
शास््रक्रारांनी कमी अधिक लांत्रीची तीच यादी सागि- 
तही आहे. सुपा तिझां च श्रवः सैपा व्युत्पत्तिः 
या राजशेखराच्या व्युत्पत्तीच्या कल्पनेपासून उपर्युक्त 
विस्तृत कल्पनेपर्यन्त वैद्ग्ध्याचा विस्तार आहे. परंठ 
रवयावतू जगताचे चित्र चित्रित करू पाहणाऱ्या 
केवीला साऱ्या जगताचे ज्ञान असगे अनिवार्य आहे. 
काव्य हे साऱ्या श्ञानवरठुलाचा परीध आहे व केळही 


आहे, 


“नस राब्दो न तद्राच्य न सन्यायो न सा कला | 
टि > 02) 
जायते यन्न काव्याज्ुमहो भारो महान्‌ कवेः ॥ 


€ एक; शब्द: 


आहे. या काव्यपाका ? साठी योग्य शब्दांचा योग्य 
ठिकाणी प्रयोग करण्यासाठी केवळ प्रतिभा. पुरी 
उडणार नाही. त्यासाठी वैदरध्याची आवद्यकता 
आहे. वाणीच्या अर्थेज्ञापनाच्या सामर्थ्याविषयी 
दुष्डीने काढलेले उद्गार फार मार्मिक आहेत. 


- ३२ 


अनुक्रमणिका 


की "करखगघरचिघजतज, रु 


"करर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


“संस्कृत काव्याची प्रयोजने व हेतु ! 


“ गौगा: कामढुधा सम्यक्‌ प्रयुक्ता स्मर्यते बुवैः । 
दुष्पयुक्ता पुनर्गोत्वं प्रयोक्तः सेव शेसति ॥ 
काव्यरचनेत उचित आणि अनुचित यातील 
तारतम्य करण्याची शक्ति केवळ विहृत्तेच्या जोरा- 
वरच कवीच्या ठिकाणी येऊ शकते. कवीचा एक 
शब्द जरी बदळला तरी त्या काब्याचे सौन्दर्य नष्ट 
होते, याच अभिप्रायाने डॉ, जॉन्सन यांनी मिल्ट- 
नच्या काव्याविषयी म्हटले आहे.- ' 20७९४ 
४९३ ॥]८8 ४ 1110919010, ? एखादा सामान्य 
शब्दही. प्रतिभावान्‌ कवीच्या काव्यात मोठा अर्थ 
धारण करतो तर नावालाच कवि असलेल्यांच्या काव्यात 
चांगळाही शब्द अस्थानी दिसतो. म्हणूनच शब्दांच्या 
गुंफणीला भामहाने मालेत पुष्पे गुंफण्याची दिलेली 
उपमा समपंक दिसते. या तारतम्याच्या शक्तीसाठी 
कवीचे ज्ञान विस्तृत व निश्चित हवे, याविषयी एका 
आंग्ल टीकाकाराने म्हटले आहे- 
6६ ०७७ 18 1'९तृपा1९त. (0 110४0 810) 


९५७०७७9 0! 50पवेश़ बण ण)! 
0०! 76९0त टे छठ 1191008 9 पि] 0, ? 


अभ्यासाचे काव्यकारणातीळ महत्त्व 


केवळ विद्ठत्ता आणि प्रतिभा यामुळे उत्कृष्ट 
काब्य निर्माण होऊ दशाकणार नाही तर त्यासाठी 
अविरत प्रयत्नांचीही आवइयकता आहे. अ्यांना 
भन्याचे मूल्यमापन करता येते व काव्यही करता 
येते अशा लोकांच्या मार्गदर्शनाने काव्यरचनेचा 
उुनः पुनः प्रयत्न म्हणजे अभ्यास, एका साहित्यि- 
काने म्हटले आहे-- ' अविच्छेदेन शीलनम« 
भ्यास; | स हि सर्वगामी निरतिशायं कौदालमाधत्ते । 
“योग? या शब्दाचा जर थोडा निराळा अर्थ 
तेला तर ' योगः कर्मसु कौशलम्‌ ? यातूनही 
अम्यासाचेच महत्त्व सांगितलेले दिसून येईल, या 
अभ्यासाचे महत्त्व देमचन्दर एका सुंदर दाखल्याच्या 
डारा आपल्या नजरेस आणतो - 


न.भा, प ३३ 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकत 


: अभ्यासो हि कर्मसु कोशलमावहति । नंहि 
सकृन्निपतितमात्रेण उदविन्दुरपि ग्रावणि निग्नतामांद- 
घाति |?” 

काव्याची इतरही काही प्रयोजने सांगितली गेली 
आहेत, स्वास्थ्य, प्रतिभा, अभ्यास, भक्ति, विद्व- 
त्कथा, बहुश्रुतपणा, तीन्न स्मरणशक्ति ब मनाची 
प्रसन्नता या आठ गोष्टींना राजरोखराने काव्याच्या 
माता म्हणून संत्रोधले आहे. परंतु प्रतिभा, बहु श्रुतता 
व अभ्यास या व्यतिरिक्त इतर कारणांचे गौणत्व 
नाकारता येणार नाही, किंबहुना या साऱ्या कारणांचा 
थोड्या फार फरकाने कारणत्रयात समावेश करता 
येतो. आचार्य वामनाने अवधान किंबा मनाची 
एकाग्रता हे एक कारण सांगितले आहे. काल व 
देश यांच्यावर अवलंबून असणारे हे अवधान 
निजैन प्रदेश व रात्रीचा सरता प्रहर यामुळे निर्माण 
होते. या कालनिर्देशाविषयी कालिदासानेही म्हटले 
आहे- 

: पश्चिमात्‌ यामिनीयामात्‌ प्रसादमिव चेतना | ? 
( रघुवंशम्‌ ) 
पंडितांची मते - 

प्रकादाकाराने प्रतिभा किंवा शक्ति या कारणाचा 
प्रथम उलेख केला आहे व प्रतिमेचे ते सर्वाधिक 
महत्त्व त्याच्या विवेचनावरून स्पष्ट होते. प्रतिभा, 
व्युत्पत्ति व अभ्यास या तिघांचा समुच्चय काव्याला 
कारणीभूत होतो एवढेच जर त्याने म्हटले असते 
तर काही संदाय निर्माण झाल! नसता, परंतु * निर्माणे 
समल्लासे च? या त्याने वापरलेल्या शब्दांवरून 
प्रतिमा दे काव्यनिर्मितीचे कारण आहे तर व्युत्पत्ति 
ब अभ्यास ही काव्य समुछासाची कारणे होत असा 
त्याचा अभिप्राय दिसून येतो. 

“: काव्यं तु जायते जातु कस्थचित्‌ प्रतिभावत; ? 
असे सांगणारा भामह आणि “ तस्थ च कारणं 
केवळा कविगता प्रतिभा ” असे म्हणणारे राजशेखर 
ब जगन्नाथ प्रतिभा हाच काव्याचा एकमेव हेतु 


१ 


ननभारत 


असे मानतात, प्रतिभा हेच काव्याचे कारण आहे व 
व्युत्पत्ति आणि अभ्यास हे तिचे संस्कारक आहेत. 
राजरेखराने उछेब्र केलेला आचार्य आनंद याच्या 
मताने प्रतिमा आणि व्युत्पत्ति यामध्ये प्रतिभाच 
भ्रे्ठ आहे. विद्वत्तेच्या कमतरतेमुळे झालेले दोष 
प्रतिमिमुळे भरून निघतात असे त्याने म्हटले आहे- 

“ अव्युत्पत्तिकृतो दोष: शकय्या संत्रियते कवे: । 

यस्त्वशक्तिकृतसस्य स झगिर्‍यवभासते ॥ 

- याउलट व्युत्पत्ति हीच प्रतिभेपेक्षा श्रे आहे 
असे म्हणणारा राजशेखराने सांगितलेला आचार्य 
मंगळ वगेरेही उदाहरणे कचित्‌ दिसून येतात, 
: त्रितयमिदं व्याप्रियते 'आक्तिब्युत्पत्तिरभ्यास: * या 
पंथाच्या मम्मट, रुद्ट बगेरेंच्या मताप्रमाणे प्रतिभा 
व्युत्पत्ति व अभ्यास यांचा समुचयच काव्याचे कारण 
आहे. 'हेंतु: न तु हेतव: या उद्गारात हाच अभि. 
प्राय आहे, याच पंथाचा 


पुरस्कर्ता काव्यादरदीकार 
म्हणतो- 


“-नैसर्गिकी च प्रतिभा अत च बहु निर्मलम्‌ | 
अमन्द श्रामियोगेडस्या: कारणं काव्यसम्पद: || १7 


तीन कारणांचा समवाय अपरिहार्य 

' या विचारप्रवाहात जरी विरोध दिसत असला 
तरी अमन्ततो गत्वा तो विरोध वरवरचा आहे 
मम्मटाच्य़ा मताप्रमाणेही काव्याचे कारण प्रतिभा 
हेच आहे. परंतु काव्याचा उद्‌भव म्हणून त्याला 
केवळ काव्यनिर्माण किंवा काव्यसमु्धास मान्य 
नाही तर या दोनही ए 


गोष्टी त्याला एकदम हव्या 
आहेत, त्याच्या काव्यशब्दाचा अर्थ केवळ काव्य 
असा नाही तर उत्कृ 


या अर्थाने त्याला तिन 
कारण म्हणून अभिप्रे 
थ्वनि यांना प्राधान्याने महत्त्व 


णे ध्वनि यांची अभिव्यक्ति ही 
होत नाही. 


३४ 


अनुक्रमणिका 


म्हणून शब्दार्थ व ती विशिष्ट रचना यांची कारणे 
असलेल्या व्युत्पत्ति आणि अभ्यास यांनाही महत्त्व 
आहे. उपर्युक्त साऱ्या घटकांनी युक्त असल्याशिवाय 
जर उत्तम काव्य निर्माण होत नाही तर त्या घट: 
कांची जी कारणे त्यांच्या अभावात निर्माण होणारच 
नाही, यामुळे प्रत्येक कारणाचे सापेक्ष महत्त्व निराळे 
असले तरी साऱ्यांच्या समुच्ययाखेरीज कार्याची प्रश्वतति 
होत नाही, हा समुच्चित हेतु जर काव्याला नसेल 
तर असंपूण असे ते काब्य उपहासास पात्र होईल 
हा अर्थ मम्मटाला अभिप्रेत आहे. जगन्नाथाच्या 
प्रतिभेत्रा निर्मिति हेतु म्हणजे व्युत्पत्ति व अभ्यास 
आहेत, तर प्रतिभा हेच काव्याचे कारण असे म्हण- 
णारा राजशेखरही शेवटी प्रतिभा व व्युत्पत्ति दोनही 
असणे श्रेयस्कर असे म्हणतो. * प्रति भाव्युत्पत्तिमांश्व 
कवि: कविरित्युच्यते ! असे म्हणणाऱ्या राजरेखरा- 
नेच खरोखर प्रतिभा व व्युत्पत्ति यांचा सुंदर संगम 
साधला आहे. तो म्हणतो - प्रति भाव्युत्पत्ती मिथः 
समवेते श्रेयस्यो । न खलु लावण्यळाभाडते खूप- 
संपदू महते रूपसंपदो वा लावण्यळव्धिः महते 

सोन्दुर्याय ।  ( काव्यमीभांसा 3 
या दृष्टिकोनास क्िंिटू अपबादभूत असा जर 
कोणी असेल तर तो दण्डी, जन्मजात प्रतिभा नसली 
तरी व्युत्पत्ति व दृढ परिश्रम यांच्यामुळे एखाद्याला 
कवि होणे अगदीच अडक्य नाही. * परिश्रमस्थं 
जनमन्तरेण मोनित्रतं बरिभ्रति वाग्मिनो5पि ? या 

भूमिकेतून पाहणारा दंडी म्हणतो-- 

“ न विद्यते यद्यापे पूर्ववासना- 
गुणानुचन्धि प्रतिभानमद्भुनुम्‌ , 
अरतेन यत्नेन च वागुपासिता 
सत्र करोत्येब कमप्यनुग्रहम । 

( काव्यादरी 3 
काही अपवाद वगळता संस्कृत साहित्यशास्त्रात 
समान विचारधारा दिसून येते, केवळ काब्यनिमि- 
तीच्या बाबतीत प्रतिभा हेच काव्यकारण आहे, 


-कखगंघर चघजचज? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


“खेस्कृत काव्याची प्ररोजने ब हेतु 


रसवत्व किंबा ध्वनिमत्व हा जरी व्यवच्छेदक धर्म 
मानळा तरी केवळ व्यवच्छेट्क धर्मांच्या निर्मितीने 
संपूर्ण काव्य निर्माण होणार नाही. किंबहुना शब्द 
व अर्थ यांच्या विशिष्ट स्वनेशिवाय रसाचे अस्ति- 
त्वच असू शकत नाही, म्हणून उपहसनीय नसणाऱ्या 
अश्या उत्कृष्ट काव्याचा हेतु म्हणून तीन हेतूंचा 
समुच्चयच स्वीकार्य आहे. ही सारी “ सामग्री ? 
नसेल तर वाइंट कवि होण्यापेक्षा कवि न होणेच 


बरे, म्हटलेच आहे. - “ वरमकविः न पुन! 
कुकविः । कुकविता हि सोच्छ्वासं मरणमू । ” 
अशा या विस्तृत हेतुसमीक्षेचा सारा अभिप्राय 
£ -छोकार्धेन प्रवक्ष्यामि युक्त ग्रन्थकोटिमिः ? या 
न्यायाने एका 'छोकातही सांगता येईल - 


: कवित्व जायते शक्तेः व्धते5भ्यासयोगत! | 
अरू चारुत्वनिष्पत्तो व्युत्पत्तिस्तु गरीयसी ।। ” 


शी 
भो 


१) 
र) 
() 
(0 
1) 
१] 
1) 
श्‌ 
९) 
0) 
९) 
रे 
१) 
)] 
र) 
) 
शै) 
] 
र) 
शो 
१ 
क्लि 


ग] 
णे “ नवभारत ” भासिक - 
0) ज़ "वातीचे र ै 
ह ॥हिरातांचे द ', 
ं अर्ध व॒ पान | 

न सबंध पान अर्धे पान पाव प /, 
रु. २० * 

0 रु, ६० रु. ३५ ९ 
(७8. १. कब्हर पेजताठीं २५ ट्क्के अधिक आकार कय 
() २, घावल्या मजकुरात्ररोबर द्यावयाच्या जाहिरातीस १० टक्‍के अधिक आकार, ", 
] ३, वर्षातील किमान उ॑ढा अंकात जाहिरात दिल्यास १० टक्के सवलत, ९ 
र संपूर्ण वर्षभर जाहिरात दिल्यास २९० टक्के सवलत, त ९ 
ऐ) ४. जाहिरातीच्या आकारावर ब्यावसायिक प्रथेनुसार कमिशन देण्यात येईल, "न 
ए) ८. जाहिरातीसंत्रंथीं अधिक चौकशी व पत्रव्यवहार : ") 
व्यवस्थापक “ नवभारत ” मासिक (९ 
१] प्राज्ञ प्रेस, बाई जि० सातारा ठी 
€3€3€8:€9 €3€9€9€98€9&9€3€3€9:€3€3€3 83 र्क €लि 


३५ 


अनुक्रमणिका 


उदक, 
जोक 2) पण 


-कखगघरचिघजसज) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


प्रा, स, रा. गाडगीळ 


प्राचीन भारतातील भोतिकवाद' : ६ : 


( गणजीवी बेदिक आर्यांचा अन्नत्रह्मवाद ) 


“समान ऊर्वे अधि संगतासः सं जानते न यतन्ते मिथस्ते। 
ते देवानां न मिनन्ति त्रता न्यमर्धन्तो वसुमिर्यादमानाः |? 
(क्र. ७. ७६. ५) 

“संमानी प्रपासहवो5न्नमाग: समाने योकत्रे सह्बो युनज्मि। 

सम्यञ्चो5यिं सपर्यंतारा नामिमिवामितः ॥| 

(अथव, ३.३२०.६) 
तंत्रोपासना ही मूलत, आर्यपूवे भारतातील कृषि- 
मधान मातृसत्ताक समाजाची यातुसाधना (॥॥॥४1७७] 
१६७) असावी हे यापूर्वी आपण पाहिले आर्यपूर्वांच्या 
या प्राथमिक इहळोकवादातूनच सांख्यांच्या प्रकृति 
पुर्षवादाचा विकास झाला, भारतीय जडवादी परपरे- 
तीळ हा आर्यपूर्व आणि वेदवाह्य प्रबाह उत्तर कालात 
वेदान्त ततत्वशानात विलीन झाला हे खरे; परंतु वेदिक 
आयंही प्रारंभी इहलोकवादीच होते - अगदी अन्न- 
ब्रह्मवादी होते, ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष या कल्पना वैदिक 
वाझ्ययाच्या उत्तरकालीन अवस्थेत उद्याला आल्या 
आणि उपनिषट्कालात त्यांचा पूण विकास झाला. हे 
वैचारिक परिवर्तन वेदिक आर्यांच्या सामाजिक-आर्थिक 
परिषतनाशी केवळ समांतर आहे असे नसून त्यांच्या- 
मध्ये आंतरिक संबंध असल्याचे दिसून येते. 
संहिताकालापासून उपनिषट्कालापर्येत वेदिक आयोच्या 
जीवनात फार मोठाले मंदळ घडून आले, गोपालन 
अवस्थेतील सामूहिक जीवनाचा अस्त होऊन वर्ग- 


सामूहिक यशबिधि लुप्त 
क्षत्रिय-तराह्मणप्रधान स्वर्गकामेष्टी यज्ञ 
हि 1.1 मा. * या पूर्वीचे ळेखांत ; : नव 
२. नवभारत : फेऊ, १ ९६९ 


२ अ. क्र्वेद ६५०. ११ 


३६ 


भारत * जाने, फेडरर, 


' त्रव्तःसिद्धांताची जागा ' कर्म सिद्धांताने घेतली; 
आणि शेवटी इहलोकपर कर्मांची आणि ही कर्म 
करणाऱ्या सवंसामान्य समाजाची अवहेलना सुरू होऊन 
शुद्ध शानप्रधान आत्मबादाचा उद्य झाला. या सर्व 
घटनांचे आणि त्यामागील आर्थिक-सामाजिक प 
यांचे अवलोकन या व पुढील लेखात करण्याचे यो 
आहे. 
गोपालन अवस्था ( १७७६०४] ९७०॥०५ 3 
वैदिक आर्य भारतात आले त्यावेळी ते गोपालन 
अवस्थेत होते. गाय आणि बैल हेच त्यांचे सवेस्व, 
जीवनातील सर्व व्यवहार “ गाय? याच विवन 
परिभाषेत ी होत. गो गाय, पृथ्वी; इळा >> ळ 
गो, वाकू, अन्न, अदिति या दाब्दाचे समानार्थक 
शब्द गो, पृथ्वी हेच आहेत. वैदिक देव गोजाताः क 
या शब्दाने उछ्लेखिळे ज्ञात. पृथ्वी आणि स्व 
यांमधील अंतर एक सहस्थ गाथी एकमेकीवर ड्या 
करून मोजता येईल असे पंचविंदा ब्राह्मणात सुचविळे 
आहे, प्रतिस्पर्धी टोळीच्या गोधनाचे अपहरण करण 
अगर तद्षी इच्छा करणे या अर्थाचा * गविष्टि ? हा 
अब्द युद्धवाचक आहे. टोळ्याटोळ्यांमधील युद्धाचे 
कारण “ गोधन ? हेच असे, गम > जागेया घातूच्या 
मागे गोप 2 ( गोसमृहात 3) हा शब्द जोडल्यात 
र युद्धावर निघणे ? असा अर्थ निष्पन्न होतो. : शोत्र 
हा शब्दही मुळात गोठा? ( गोष्ठ > 0०७४७४७] 3 
याच अर्थाचा होता, तत्कालीन आर्य आपले कुल 
(गोत्र) टोळीच्या गोसमूहावरून ओळल्लीत असावेत. 
“गो? शब्दाचे हे सर्वगामित्व चैदिक आयांच्या 
गोपालन अवस्थेचे निदर्शक आहे. आजही 
माचे, मे १९६४ 


1 
ष्ण 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर 
संगणकीकृत 


*आ्राचीन भारतातील भौतिकबाद 


जीवनाच्या याच पायरीवर असणार्‍या डिंका, तोडा, 
काफीर या लोकांच्या अनेक कल्पना वैदिक आयांच्या 
कल्पनांशी पूणपणे जळणाऱ्या आहेत. पशुधनाचे 
अपह्रण हेच डिंका टोळ्यांच्या युद्धाचे कारण होय. 
या जमातीतही “गोत्र? वाचक शब्द आणि 'गोष्ट ? 
वाचक राब्द एकच आहे. या टोळ्यातील “प "४०? 
१९७ हे गोत्रवाचक ( कुल-०1४० ) शब्दच 'गोष्ट ? 
( ०९०७-३४] ) या अर्थानेही रूढ आहेत. आर्याच्या 
इंद्र या युद्धदेवतेचा उद्‌य होण्यापूवी वरुण हा त्यांचा 
प्रमुख देव होता. डिंका जमातीचा “ डेंगडिट? हा 
वरुणाप्रमाणेच ५ जलदेव ( ७1७७५ 1७1) आहे 
स्वग आणि एथ्वी एकमेकांपासून विळग ठेवण्याचे 
काथ वरुणाप्रमाणेच डेंगडिटही करतो. ही कल्पना 
तर सरते प्राथमिक समाजात आढळते. 
आयांचे देव 
प्राचीन आयीच्या ' देव? विषयक कल्पना आणि 
तोडा, डिंका यांच्या कल्यना यामध्ये विलक्षण साम्य 
आहे. तोडा लोकांचे ' देव ? नीलगिरी पर्वतावर लोक- 
समृहातच राहात; यांच्या श्रमकार्यामध्ये ते सहभागी 
होत. डिंकांचे “ देव ? डिंका जमातीत मानवसूपाने 
राहूनच त्यांचे मागदर्शन करीत. त्यांच्या * प्रार्थना ? 
म्हणज मौतिक गरजांच्या परिपूर्तीसाठी केलेळे उत्कट 
आवाहनच होय: “ ४७9. 060९ ७७ 110 
१1६९४७७; १7 “6 एषा ७0९ ७फी७1०९७ 97 
(७8105 00४७४ 1 0९ फ७]] ” “6 १1७४ 0९ 1८९6 
ण्या 11००१४; १२६ [४ पघा 91172, ६८ [१ 
ट्रा"988 गीठप80, *2३ या प्रकारच्या ' प्राथनांचे वैदिक 
भाषेत भाषांतर केल्यास त्या वैदिक क्रचांमध्ये सहज 
सामावून जातील. आजच्या अर्थाचे ' देव? आणि 


वैदिक आर्यांचे देवही प्रारंभी मानंवसमूहातच 
राहात होते; ते मानवच होते. इंद्र, अभि; मरुतू , क्रु 
या देवांना अनेक त्रश्चांतून “ मानव ? “ मानवोत्तम ? 
या नावांनी क्रेषींनी आवाहन केळे आहे. 'अय्नी 
सभेमध्ये येऊन वसे ( रृवत्‌ सखा, सभावान्‌ ). कण्व, 
अत्री मनु हे प्राचीन क्षि देवांच्या . साऩनिध्यातच 
राहात होते. अन्ननिर्मितीच्या कार्यामध्ये देव माणसांशी 
सहभागी होत. मित्रा-वरुणांना मानवसमूहात येऊन 
सोमप्राशान करण्याची विनती केळी जाते; प्राचीन 
काळी इंद्र मानवामध्ये श्रेष्ठ होता. ( पुराचित्‌ सुरः 
नृणाम्‌ ) आपल्या रातूंच्या विनाशाचे कार्य इंद्राने 
अन्य मानवांच्या साहाय्यानेच पार पाडिले. इंद्र 
मानवावरोबरच आपला धनाचा वाटा घेतो. इंद्राला 
साहाय्य करणारे अन्य मानवसमूह म्हणजे मरुद्ण 
असले पाहिजेत. सायणांनी या घटनेचा खुलासा पुढील- 
प्रमागे केळ आहे: “ तमिः मनुष्येः एव सद्धिः पश्चात्‌ 
देवत्वम्‌ आपन्नेः मरुद्धिः ” प्रारंभी मानव असलेले 
मरुद्वण नंतर देवत्व पावळे हे यावरून स्पष्ट दिसते. 
मरुद्रणांच्या सामूहिके* जीवनाचे अनेक अवदयेष 
वैदिक क्रपींच्या स्मृतीत रेंगाळत राहिलेले दिसतात. या 
गणांतील मानव एकत्र राहात, एकत्र श्रम करीत, एकत्र 
भोजन करीत; समृहगीते गात ते एकत्र काम करीत. 
सामूहिकता आणि समता हे गणजीवी समाजाचे विशेष 
त्यांच्यामध्ये अद्यापीही आढळून येतात. त्यांना * भूमि- 
पुत्र ? ( पृष्णी मार्तरः ) हे बिरुद लावळेळे आढळते. 
रिभु हेही प्रारंभी मानवच होते; नंतर त्यांना देवत्व 
प्रास झाळे असे क्षि स्पष्ट म्हणतो. देवत्वप्राप्तीनंतरही 
रिभु सामूहिक जीवन जगतांना आढळतात.” अश्वि- 
नींच्याबद्दढ*आ. हीच माहिती मिळते, मानवाबरोबर 
त्यांचे बंधुत्वाचे आणि समानतेचे संत्रंध देवत्वप्राप्ती- 


३. रायव्हसच्या भाषांतरावरून ( ११७ 0078 ) 


४. क्र, ११३७३ 


"४ अ, क्र, १.१४.३, ११३८.१५, १'६४'७, 


१.६४'१२, २'२५'१, ५५२१३२ इ, 


५, क. ५.५६.५, ७.५८-१, ५५३.१, ११६५५१, ७५६ ६. 


६. क्र, १'८५,२ 


७, तड, १.११०.४, १.२०.१ ( मर्तासः सन्तो अमृतत्वमानथयः ) 


७अ, क्र, ११११.२ 
७ आ. क्र. ७'७२.२, २"५४'१७ 


३७ 


अनुक्रमणिका 


जळ 
स जा क का 


"करखगघनचि्जचज) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


नंतरही .राहिळे होते. अय्नीसंअंधींची पुढील कचा 
अत्यंत महत्वाची आहे: “ गोमॉ. अभे5वि्मो अश्री 
यशो. ।-नवत्सला सदमिदप्रमृष्यः | इळावॉ एघो असुर 
प्रज्ञावान्‌ दीघौ रविः प्रथ्रुध्नः सभावान्‌ 1” (४.२५) 
अबिमान्‌ (> मेंढी ) शब्दाचा क्रग्वेदातील हा एकमेव 
आढळ होय. ही क्रचा अतिप्राचीन इंडो-इराण- 
काळातील-असावी, असुर हा राब्द अद्यापि पवित्र 
मानला जात होता, (हे वर्णाचे बिरुद आहे. ) 
अग्नी मानवांच्या सभेमध्ये येऊन बसतो हा उछेव 
महत्वाचा आहे. ३, १.७५.४ मध्ये असील ' जमिः 
जनानाम्‌* या नावाने संत्रोधिळे आहे. (जमिः र्‌ मित्र, 
सल्ला ) यावरील सावणांचे भाष्य उट्घोधक आहे. 
*जमु अदने !, जमन्तिसह्‌ एकस्मिन्‌ पात्रे अद्न्त 
इति. जमय; बांधवा; ( जम खाणे ) अभनीचा हा 
उल्लेख. अर्थपूण आहे. अगीर्स आणि विश्वेदेव हे 
देवत्व प्राप्त करून घेणारे दोवटचे मानव होत. अंगीरस 
हे इंडो-राण काळातीळ आर्यांचे पुरोहित होते. 
कघिःत्यांचा अनेक त्चातून आगळे पूर्वज ? असा 
उछ्छेव. करतात, आथर्वण आणि झगु यांच्यासह त्यांचा 
पूबंज-असा उद्छेब्र येतो. क्रखेदाचे ९ वे मंडल अंगी- 
रसानी रचिल्याचे अनुक्रमणिका सांगते. अंगी- 
रसांच्या साहाय्याने इंद्राने वळ'नाश करून गायींची 
मुक्तता केळी. पुढे इंद्रालाच अंगोरस 
प्राप्त झाली, नंतरच्या काही क्रचातून इंद्राची जागा 
अगीरसांनीच घेतलेली दिसते; _ कारण या बेळपर्यंत 


त्यांचे मनुष्यत्व जाऊन त्यांना देवत्व प्रात झाले 
होते.. क. १:२१.१७ मधील अंगीरस शब्दाचा 
द्विविध उपय्रोग लक्ष्य आहे, “ जे 
क्लिरो ययातिवत्‌ सदने पूबंबच्छुचे ” 
९0०९ (0० प8 88 0 घा 


प8, ॥७ ७0 ॥टा- 
7५8, 0 47028 | 3) 


समाजाच्या प्राथमिक अवस्थेत 


, ७ आजच्या अर्थाची 
देव ! कल्पना अद्यापि उदयाठा अ 


12 आढे नतते, देव नसते, देव 
८, क्र. १०.१४.६ 

९, क्र, २.१ श्न्र्र 

१०, क्र, ११००४ 

१२१, क. १०.६२.२-३ जे 
९२, पद्ापाठता 


हे त्या त्या मानवसमूहातच राहणोरे त्यांचे अ 
नेते असत उत्तरकाळात त्यांना देवत्व प्रास्त होई. स 
शक्तिमान इंश्वर-विश्वाचा नि्माता-नि्यंता अद्यापि 
प्राथमिक मानवाच्या मनःसृष्टीत उदयाला आलेला 
नेसल्याने त्याला प्रसन्न करण्यासाठी प्रार्थना करण्यांची 
कल्पना अज्ञातच होती. सामूहिक नहा ण्या 
कामनापूर्तींची यात्वात्मक शक्ति ( ॥1ष्टां०] 1] व 
109 ) आहे अद्ी प्राथमिक मानवाची श्रद्धा अस न 
विशिष्ट मंत्रतंत्रात्मक कर्मकांडांच्या साहाय्याने निसर्गा 
वर सत्ता प्रस्थापित करून दाव्रूचा विनाश, बोडी 
संरक्षण, पजन्यवृष्टि, भूमीचे आणि स्त्रीचे सफलीकरण ग 
गोष्टी साध्य. करून घेण्याचा त्याचा प्रयत्न माज 
"1९ &णटुट हि ७ 0190007, त: 
खते रज देर द खण्व ६० वे० फर मोक 
७1058 ४0 0९ १००९, ॥७ १०९७8 10 01 कुन 
00 १० 1६ 1118011; 115९१ 01 0189)/९79 ठे 
प६६७5 8९]]8, [1 ॥ ४०” 18 फिग्य>४£ 
"४ष्टाट” ...... (धरम? कल्पना उदयाला न 
पूर्वीची ही अवस्था आहे. सामूहिकता आणि भावना 
त्मक आवेग यांना मंत्रपठनामध्ये अत्यंत महत्त्व आहे. 
यामुळेच शब्दांना मंत्रांचे सामथ्ये लाभते आणि साभ्या 
कर्माना ' विधी रचे महत्त्व प्रास्त होते. चता 

वैदिक आर्थ जरी या अवस्थेतून पुढे गेले होते भव 
त्याना त्यांच्या पूवेजाच्या मंत्रतंत्रात्मक पुवी 
सामथ्य परिचित असले पाहिजे, प्रारंभीच्या वैदिक कच 
तून याचे अवदोष विपुळ प्रमाणात आढळतार? 
अगदी उपनिषदूकाळापर्यंत त्याचे पडसाद फ्ांड 
येतात, यशकर्म हे यापैकीच एक यात्वात्मक कर्मर्क 
आहे, यशविधीचा विचार नंतर स्वतंत्रच करू. सध्य 
यशप्रसंगी * चिनियोंगात ? आणावयाच्या 
मंत्राचा थोडक्यात विचार करू, 

शुद्ध काव्य? अथवा प्राथना या का 
दिक मंत्र अवतरलेले नाहीत. विदिष्ट विधि यथात 


: 101211 १1 0 ३1७१७] 


ड्ट्‌ 


अनुक्रमणिका 


2 


"कखगघर चिन? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास 
संगणकीकृत 


भ्राचीन भारतातील भौतिकबाद 


पार पाडण्यासाठी उच्चारलेले ते ' मंत्र) आहेत. साम- 
वेदामध्ये आणि त्याचेच परिशिष्ट * म्हणून अवतर- 
ट्र्ल्या छांदोग्यउपनिपदामध्ये या ' मंत्रपठणा'चा विस्तृत 
नका केलेला आढळतो. सामवेदाच्या मंत्रपठणाळा 

उद्गीथ' ही संज्ञा आहे. उटद्‌-स-गी--थ या 
तीन वर्णांनी हा डाब्द बनला झि. यामध्ये अन्न 
सपादनाचा स्पष्ट उच आहे. उद्‌ > प्राण; गीऱ्वाणी, 
था> अन्न ( छां, १.३.६ ), 

[11८ 18 100१, ण ५७० 100१ (1118 
णार ४४०१] 18 ९७६४७151९0 ] अन्नप्रातीसाठी 
ळर: कामनापूर्तींसाठी केलेला मंत्रांचा सामूहिक उद्घोष 
हणजे ' उट्‌गीथ ? क्रग्बेदातील मंत्रांना .* कामवर्षी' 
दी संज्ञा दिलेली आहे ती यथार्थ आहे. छांदोग्या- 
मड “* उट्‌्गीथ ? दाव्दाचे .जे माहात्म्य सांगितठे 
आहे त्याचे रहस्य क्रचांच्या मंत्रसामर्थ्यांत आहे : 
ल 8९88९11086 01 ])81801 18 891९९०॥; 

गू 8९ 888९1108 0! 81९९0) 18 110 1811४; 
चा ९886106 ०1 ॥॥९ 581] 18 1९ 88190; 

९ ९58९110९01 8110119006 एवष्टांणाठ . 
(छां. उ. ११'२) 


जीवनाच्या अस्तित्वाचे सर्व रहस्य क्डचांच्या ताल- 
"ल्य-पद उद्घोषात आहे. हे सामगायन कामनापूर्ती- 
साठी विशिष्ट विधीबरोवर 5रावयाचे असते. क्रचांच्या 
उच्चाराला यात्वात्मक महत्त्व असल्याने त्यांचा उच्चार 
जा पद्धतीनेच व्हावा लागतो. येथे ' वेडेवाकुडे 

इन परि तुझाचि म्हणवीन ? या भक्तियोगाला स्थान 
नाही. मंत्रोच्चारामध्ये किंचित्‌ दोष निर्माण होताच 
ऐबष्ट्रोने स्वतःची हत्या करून घेतली याचे रहस्य त्या 
नोच्चारांच्या यात्वात्मक सामर्थ्यांत सापडू शकेल, 


वेदिकमेत्र 
१३. छांदोग्यउपनिषदामध्ये मंकगानाचा विस्तृत 

घदाचा विषय ए 

' हाच असला पाहिजे हे 


पारेद्िष्ट म्हणून यावे हे स्वाभाविक आहे. या उपनि 

आणलेले आहेत, परंतु याचा मुख्य विषय ' मैत्रगान 
१४, 
१५, यटाण(2: हे, 1, ८. 

१६. एल : ४, ए. छा, 110, 

१७, वु. आ. उ. १-२. १ 

१८. छां, उ. १४२ 


छां. उ. १.१.२ हवूमच्या भाषांतरावरून 


वयाचे असतात. हे आघात हाताने आणि मानेने दाखविले 
जातात. या स्वराघातामध्ये मंत्रसाम्थ्ये आहे अशीच 
कल्पना यामागे असली पाहिजे. सामवेदाच्या “ साम- 
विधांनव्राह्मण* या विभागात यातुविद्येळाच महत्त्व 
दिळे आहे. क्रसबरेद आणि यज्षुर्बेद यातील मंत्रपठण 
दुसऱ्याच्या कानी पडताच थांबविले पाहिजे हा स्मृति- 
कारांचा दंडक मंत्रमठणामधीळ यात्बात्मक सामर्थ्या- 
मधूनच उद्भवला आहे. छांदोग्य उपनिषदामध्ये 
वाणी, ळंदू, सामगान आणि त्यांचे कामना पूर्तिकमातील 
स्थान यांचे विस्तृत विविवन आले आहे. अध्यात्म- 
बाद हेच उपनिषदांचे एकमेव वैशिष्टय मानणाऱ्या 
पंडितांना छांदोग्याच्या या अंगाकडे दुलंक्ष करावे 
लागले आहे. “ छांदोग्य हे नावच त्यातील-विषयावर 
प्रकारा टाकणारे आहे. ८८ (119100६ 716918 
८ ८097095-972९॥ , 80१ ाक्षात8. 00पा- 
७9९8 0 शी. वि पाहणा ०0ट ८ ोतष्टांठ 
5०॥ष्ट १, ६ 58016९0 (९६२, छाा0 “0161९ शे 5 
मंत्रोच्चारामध्ये छंदांना फार महत्त्व आहे, 'त्रज्ञ्वांचें 
ताल-लय-वद्ध गान म्हणजे छंदोगान, - गायत्री 
उष्णिः, बरृहति, पंक्ति, जगती, विरज इ. वैकी कोणते 
छंद कोणत्या कामनापूर्तीसाठी वापरावयाचे वाची 
माहिती ऐतरेय ब्राह्मणामध्ये विस्ताराने दिली आहे. 
६६ _, ठ्य. ४९180९3 810010 ॥९ 5९ ७॥० 
6९817९8 0०9४)९ , . . षा ए९'8९8: 510पाठ 


11९ 0६९ 00 ठे९झाा९ 100] 1०09; "पिह 


१1191. 18 100१...” दवोंना जेव्हा -मृत्यूचे 
(मृत्युस भूक बृ. ऑ. उ. ) भय वाटले. तेव्हा त्यांनी 
छृंदांचा आश्रय केला असे छांदोग्य उपनिषद्‌ सांगते. “ 

छंदांतील तालळ-लय-बद्धतेत मंत्रसामध्ये आहे ञ्से 
यावरून दिसून येते. छुंद॒गानाचे कामनापूर्तीतील महत्त्व 
पुढील उद्‌गारावरून ध्यानात येऊ शकेल-$ 

विचार केटेला असल्याने हे उपनिषद्‌ सामवेदाचे 
कच नसून अनेक विषय वबिस्कंळीतपणे एकत्र 
याच्या नावावरूनही स्पष्ट होते, 


२९ 


कळ, 
सड 2) ग 


-करखगघनचिघजचन 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


6 पु '९(018 81) एवष्टांषा-5&52' ७० 
४१०७७ 18 "५७ 807: “ 11 १63168 
ग) 1. फाय 0 ए०प ०७7 3700/४%/ £ [0 
॥९18 ]0'१ ०! छाह १०४१८०६०८५ ० ०८87768 
७४. 8९700९0१९५. ष्ठ, ०१0१९ 0118, 
डि्ठछ ७७ ४७०४७७ ४8४, छझ2टुड ॥॥1९ 
9156%, १९१7 [6 गप९ 0७७ 1010101- 
1८1169 107 16 ७०१७ ७५ 8९00070 . . . 1.8६ 
प)९ 0७७ 001101) णि ७९ ४0 ला ण्श 
132700000) ए०ळ९ ४७1 प8॥, छटा'9885 ॥100 
७॥९॥ 101, ७७६७९ ... “> 100१ तः प1]78९]1 
९.11), ह तोह 80प1त ७०५१८ 00९ 
2101001, ०८०७11४, प९ता(802ट ७0९58 
१00 न णा10,2० (छां. 1. २२.२) क्रग्बेदा- 
तही “ सामगानास्चे महत्तव अनेक ञडचातून वर्णिळे 
आहे. ( सामगान > जिाष्ट ण 90128 ) कू, 
१0४००९ र. २१० २२१.५, २.४३.३१, 
२५.२, ३.२६.१, १.९ १७१ या व यासारख्या 
अनेक कचा दाखविता येतील, विशेषतः २.४३.१ 


मधील गायत्री आणि तरिष्ठुम यांचा उलेख अर्थपूर्ण 
आहे. “ प्रदक्षिणिदमि र्णन्ति कारबो । वयो वदन्त 
क्रतुथा शकुन्तयः । उभे वाचो वदति सामगा इव | 

नु राजति ॥ ” घोरपुत्र कण्व 


गायत च तष्टुभं चा 
मरुताना म्हणतो “ मिमीहि 'छोकमास्ये पज्ञन्य इव 


ततन:, गाय गायत्रमुक्‍थ्यम्‌ १ "डेट 
धा, 816 ४९8९8 
[१8 1; अष्ट ४02 


ए७॥७७४७ [्‌ 1०पवद० ४ एुर्‍प0] ६0७ 
1०९६८७,  ) 


या ठिकाणी क्रृघि मंत्रगायनाने कामनांचा वर्षाव 
अपेक्षितो आहे. अर्खेदातील हे सर्व यात्वात्मक मंत्र 
इंहलोकपरकामनापूर्तीसाठी च आहेत यात आश्चये वाट- 
ण्याचे कारणं नाही, पण्य रआलामोक्षयाक आता, मोक्ष या कल्पनांचा 
१९, छां, उ. १.७.८ -- 

२०, छां, उ. २.२२.२ 


इळा ५८, इष्रं २५ २३, रस ६५ 
उछेख आला आहे. 


हयूमच्या भाषांतरावरून 


अद्यापि उद्‌य व्हाववाचा होता. हे स्थ मंत्र म्हणजे 
: प्रार्थना ? नसून उद्‌गीथ ' स्वरू्पाचेच आहेत. 
वैदिक आर्यांचा अन्नत्रह्मवाद न 
वैदिक आर्य आणि त्यांचे पूवज हे विकी 
पहिल्या दुसर्‍या पायरीवरच असल्याने त्यांचे प्रारं प 
सर्व ' काव्य? (मंत्र) अन्नस्तवनपर स्वती, अभ 
घनप्रातीसाठी केळेळे उद॒गान असावे हे नो 
आहे. त्यांचे देवही अन्न स्त्ररूपच आहेत. त्रश्वेदा व 
१६८७ हे पूर्ण सूक्त अन्नदेवाच्या तहगामिा 
रचिले आहे. या पितुसक्तातील ( पिवुऱ्य्भन्न ) ी 
अत्यंत उत्कट आणि भावपूणे आहेत. स्वादो वऱ्ि 2 
मधो पितो. . .. . . २7 €: क्रम्भ ओषधे ...... ” ' त 
मानय > “ य॒ददो पितो अजगन्‌. ब म 
* उप नः पितवा चर... ” इ, मंत्रातील दाबा 
कामना इतकी उत्कट आहे की वेदातील आजंबॉया 
तस्वशान हे नाय द्यावयाचे ठरल्यास त्याला “ अन्न 
भह्षवाद * हेच नाव द्यावे लागेल, क्र, अन 
या क्रचेमधील ब्रह्मणस्पतीला केलेळे आवाहन कय 
“ ब्रह्मणस्पते सुयमस्य विश्वह्या | रायः स्याम्‌ प 
वेयस्वत: | बीरेघु बी उप पृड्ठि नस्त्व यदीशा - 
नेझ्मणा वेषि मे हवम्‌ ।| यातील ब्रह्मणस्यति गाब्दाच 
सायणाचायांनी निघंटूच्या आधारे दिलेली ग्र 
उद्बोधक आहे : “ ब्रह्मग: अन्नस्य परिवृधस्य कमणः 
ना. पति, पालविता  ( अज्ननिमितीच्या कर्मांचे पवग 
वायर) निघंडूमध्ये ' अहा ? हा शब्द * कि 
शब्दाचा समानार्थक शब्द्‌ म्हणून दिला आहे. 
र सझ>अन्न-पितु 9 तर्वेदातील असंख्य त्रड्चातून 
नन-अन्न-संपत्त यासाठी आवाहन केलेळे आहे 
नघेडुकारानी दिलेल्या अन्नवाचक डाब्दांची आणि 
यांच्या तद्धवांची नुसती सख्या पाहिली तरी क्रखेदा- 
तील इहलोकपरतेची काहीशी कल्पना येऊ शकेल, 
अर्थात्‌ एवढ्याने या अन्नत्रह्मवादाचे खरे स्वरूप 


नीट ध्यानात येणार नाही. जिज्ञासूनी सर्वच त्रडचांचा 


* काय २४, सुत १८१, अवः २२९, क्षु १४, 
रि ३००० कचांत अन्नवाचक शब्दांचा प्रत्यक्ष 


2: जा 


्ददििण 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


*ग्राचीन भारतांतील भोतिकवाद 


डा द तपासून पाहावा, कड्खेदामध्ये केवळ देवतांचे 
रका व आहेत एवढ्यावरून वैदिक क्षींना आत्मा, 
ह  एतद्विषयक स्पष्ट जाणीव झाली होती 
आोवुरवी 'यापण झारी वेदिक देवतांचे मानवी स्वरूप 
शेवटच्या शील”: “गं आहे. वैदिक वाड्याच्या 
अ्यामवादाचा भॉरेम. मही वित्त दोळात 
वेदिक वाळा 1 मारंभ ी झालेला दिसतो. तत्पूवींचे 
ने य पूणपणे भोतिक जीवनाशीच निगडित 
हते असे दिसून येईल, 
क काळ मस्त, सरस्वति इ. देवतांची ब्रिर्दे 
याज डी आहेत. रत्नधा, वघुवित्‌, वाजद, 
कह नल क न मी 
एके ठिकाणी वधू, अर्किच्‌ इ. अकिंन्‌ ही तसा 
वापरछी अ ली बेर"अन्यत सातबांता डददेद्यन 
सायणांनी न ( नकी ) ' वाजयन्‌ या संसंचा 
केळा कन  अन्ननिर्मिति करताना ' अलांच अर्थ 
ग शोक र इंद्र, सोम, अभि, रिभ यांच्या संदर्भात 
कं नेक वेळा आला आहे. 
त्य वाड्य़यात र तेच राहिळे पण त्यांचा 
आध्यारि दळळा, मूळ भौतिक आशयाच्या जागी 
3. तोती आयादाय प्रस्थापित झाला. एवढ्यावरून 
आ शी त्रग्वेदातून अध्यात्मवादी संदेदा शोधून 
तपंदी चा प्रयत्न करतात. भग-माग स सर्पात, 
दसा चा वाटा हा अर्थ जाऊन भगवान्‌ >. ईश्वर 
आर अथे आला, पण ईश्वर शब्दाचे मूळ अथे राष्ट्री, 
सवी 'थुत्वान्‌, ्नेन असे आहेत : निधड ), या 
क्रियेशी घात्वर्थ ' वृद्धि करणे, ससद्ध करणे? या 
यांचीच संबंधित आहेत. ही समृद्धि अन्न, घन, प्रजा 
असली पाहिजे हे आतापर्यंतच्या विवंचना" 
वरून थ्यानात येऊ दाकेल, 
व अगदी अलीकडेपर्यंत गोपाळन अवस्थेत असणाऱ्या 
वन्य मानवसमूहांच्या प्रार्थनांचे अवलोकन केल्यास 
साच्या आणि वैदिक आयांच्या जीवनपद्धतीतील 
साधर्म्य घ्यानात येऊ दाकेळ. वैदिक आये अथवा 
-- नवेळचें पूगब/ अया सामूहिक जीवन जगणाऱ्या 


२२, त, ९.६८.४, ८९८११२, १'३०११ नि 


माड २२ अ, सभा, समिति, विदथ हीं 
केत्न जमून निर्णय घेतळे जात, यांचा नंतर 


न, भा, द्‌ 


 समाजपद्धतीचा अंग 


नावे त्रब्खेदामध्य 
स्वतंत्र विचार केला आहे, 


गणसमाजात ( 100] 8००6५ ) राहात होते, 
किंवा नुकतेच त्या अवस्थेतून बाहेर पडले होते. 
गणजीवी समाजातील अनेक विशेष वैदिक वाडूमयात 


प्रत्ययाला येतात, 
या अवस्थेत आर्थिक अगर सामाजिक विषमतेचा 
अंशही आढळून येत नाही; कारण विषमता निर्माण 
होण्याजोगे अन्नाचे उत्पादनच होत नसते. अद्यापि 
समाजात वर्ग-वर्णभेद निर्माण झालेळे नसतात. ५100 
चे सर्व व्यवहार सर्वानुमते २२अ होतात. अद्यापि 
विवाहसंस्था उद्याला आलेली नसल्याने या समाजा- 
तीळ नीति-अनीति-कल्पना उत्तरकालीन कल्पनांहून 
सर्वस्वी भिन्न असतात. सामूहिकता हा या समाज- 
जीवनाचा सर्वांत महत्त्वाचा विशेष होय. सामूहिक 
जीवनात व्यक्तीला स्वतंत्र अस्तित्वच नसते. 
“मी७*माझे', तुझे ' या कल्पनांची जाणीव 
नसल्याने उपभोग्य वस्तूंची समानवाटणी हा या 
भूत विदोषच मानावा लागतो. 
उत्पादनपद्धतीमध्ये विकास होऊन संपत्तीचा (उपभोग्य 
संचय होऊ लागताच समाजात वग-वणभेद 


धन ) 
निर्माण होऊ लागतात. सर्वांनीच श्रम करावेत आणि 


सर्वांनीच अन्नप्रातीसाठी मंत्रपठण करावे ही वर्गविहीन 
समाजातील व्यवस्था छुत होऊन नव्या वर्गीय 
समाजात श्रम करणारे, मंत्रपठण करणारे असे वणे- 
गतात. या नव्या वर्गीय समाजाचे समर्थन 


वर्गभेद पडू ल 
परलोक इ. कल्पनांचा 


करण्यासाठी देव, धर्म, मोक्ष, 


उपयोग सुरू होतो. 

वैदिक आर्य जेव्हा भारतात आले तेव्हा' ते गोपा- 
न समाजाच्या बऱ्याच उत्तरकालीन अवस्थेत असा- 
वेत. पूर्वाच्या वर्गविहीन समाजाची विघटना सुरू 
झाली असावी. पूर्वीची सामूहिकता, संपूण समता 
गींय समाज उदयाला येऊ लागला 


याचा लोप होऊन व ऊ 
असावा. प्राचीन काळातील आदश सास'हैक जीवनाचे 


गोडवे गाणारे क्षी त्या जीवनाचा दोबट झाल्याबद्दल 


दुःखोद्रार काढतानाही आढळतात. "110९ शिंट्ट- 
१९0७ 88 8 फ़॥01९ फ़98 116 110618[(॥1€ 0० 


ये शासनभंडल, सभाग्ह या अर्थाने येतात, येथे 


४१९ 


स 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


नवभारत 


१1०2 ७०10010101] 0९१०१, "९01२१ 0 
0) ७९ ला€ 800, शा€ प९1017 -- 90 
४010111168 8९४९] 118 7९11९801 ---०! ४6 
71९-0]1988 8001९5 ४] छाटी 8 लाळाय- 
०९६७८ 0611218 ७० एप8०118, ७111९ 01) 
प्रा ०७ 0817१, 07९६)६१०७या ष्ट 0९ 
7109111९8 01 112 ९]६68 १४1१९१ 80061977१3 

कग्वेदातील गणांचे वैभव हे प्राचीन काळातील 
वर्गविहीन समाजातील ' क्रूत युक्त सामूहिक जीवनाचे 
बैमव होय, वैदिक कषींनी या गणवेभवाचे मुक्त- 
कंठाने गान ** केळे आहे, भात ? हा वैदिक 
वाडूमयातील शब्द गणवाचकच आहे. ' गणाःप्रमाणेच 
यातील आडायही प्रारंभी गोरवास्पदच 
कषींनी आरातांचे गौरवपूर्ण स्त 
अथववेदामध्ये तर मताला पुरुषसूक्तातील 
पुरुषास्ची प्रतिष्ठा लाभटेली* 


नाची निदर्शक आहे. त्रात 
बनेल, “ व्रात्य 
स्मृतिकार वात्य 


जीवी लोक 
म्हणज्ञे ब्रातात राह 


२३. देवीप्रसाद चटोपाध्याय : लोकायत ५.२ 


असा देतात, काही स्मृतिकार तर ' त्रात ! प. 
वर्णसंकरजप्रजा असा अर्थ देतात. परंतु एकवेळ 
आर्य लोक गणजीवी-त्रातजीवी असल्यामुळे शमीच्या 
न्रातांचे वेभव मुक्तकंठाने गाण्यात त्यांना संकोच 
वाटत नव्हता, पुढे गणांच्या विघटनेने वर्गीय समान 
उद्याला आला आणि त्यातूनच शासनसंस्थेचा 
जन्म झाला. गणांच्या बिनाशावरच | राज्यसंस्थेची 
(8६८६8 ) उभारणी होत असल्याने नव्या युगात 
राज्यसंस्थेचे समर्थन करण्याच्या उद्देश्याने ब्राह्मण 
स्मृतिकारांनी गण-त्रातीनदा सुरू करावी हे खाभाविक 
होते. र 
गणजीवी समाजाचे विघटन सुरू होण्यापूर्वीच्या 
सामूहिक जीवनाचे अनेक गोरवपूर्ण उछेल वेदिक 
वाड्यात आढळतात, क, ७.७६ या सूक्तांतील 
पुढील दोन कचा पाहाः “त इंदू देवानां सधमाद 
आसन्यृतावानः कवयः पृव्यांस; ? (1086 ०0 
९ 90068, 1७९ १...“ गजाली ठी हेढटळ फ९9 
प पळ] ००्पा०)] फा) ॥॥९ ७०१४ ). 
यातील कहत * म्हणजे प्राचीन सामूहिक जीवनातील 
आदर्श समता, निमंत्सरता, हे वर्गविहीन समाजा” 
तीळ विद्वेष असावेत काय १ यापुढील करचे 
वरून हे “ समान र्ते 


अनुमान संभाव्य वाटते, न्यु 
आध सं गतासः सं जानते न यततन्ते गडात विव 
ते देवानां न मिनन्ति जता न्यमर्धन्तो वसुमिद 


व शप € 
साना! || २०२ ( ठेहेग३2्टट पण फी 


२४. क्र. १०.११२.९ __ इंद्राळ 
कमु को. 7 र य आवाहून केळे आहे. 
'गणेम्य : स्वाहा ... » अथ, १९.२२.१६ 
नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो ब्रातेभ्यो 
र मातपतिभ्यश्च बो नमो नमो ( वा. सं. १६.२५ 
२५. “तस्यत्ना यदस्य दि 
दक्षिण: कर्णी य सो अपि हनी कळ टी 1 शी ना बित शला (ताळे 
संवत्सर; शिर: | अह्ाप्रत्यड््रात्यो रात्या क स पबमानः ॥ अहोरात्र नासिके दितिश्वादितिश्व द्रीर्ॅकपा€ 


करताना सायणाच 
होता, तेव्हा त्यांनी अथबैबेदांतील हा 
२६, याशवल्क्यस्मृतिः १.२ 
२७. क्रु, ७,७६ ४-५ 


>३; मनुस्मृति 


 अहापत् ' पाडूनमोजात्याय 
सुद्धा गोंधळून गेरे त्यां 

सुद्धा गोंधळून गेले क री त्यांना स्मृतिकारांनी निंद्य 
ब्रात अपवादात्मक 


* २-१६४; महाभा 


वैेद : १५.२३.१-५ या मंत्रावर भाष्य 


ठरविलेला त्रात तेवढाच माहीत 


स्त; ८,१५२) "र्‌ यांचे भाषांतर, 


४२ 


*आ्राचीन भारतातील भोतिकवाद 


0०॥॥॥॥०॥ (४४॥७ ७1९५ 0608118 01 07९ 
महा न शा गीतेत 00४७९11617 98 1 ए९1९, 
ए०्वह- €्ऱ व ला ७॥॥९ 11ए७]8 01 00९ 
क. पपु ९७००७७ 010९४ 
तीळ सामूहिक र, यांतील प्राचीन काळा- 
मजाच लीचा प्रात होणाऱ्या वैभवाचा उछेख 
ण कही न 
गोसमूहे ?, संज रहिय्रपाथ झाल. जना साधारणे 
काळात वेजळ न॒ते- * ते एकबुद्यः भवन्ति ' देव या 
म व कूळ आहुति घेण्यासाठी येत नसत, 
आणि देव या रीत. मानवामानबांमध्ये अथवा मानव 
भूमिकेवरून च ठा! मृत्सरभावना नव्हती, समानत्वाच्या 
निर्मिति त की षक बुद्धीने ते सवजण संपत्तीची 
समूहूजीवी अ. या क्रर्चेतील हे प्राचीन कबी म्हणजे 
> गीरस होत. 
कोणती पृवेवज्ञनयज्ञन्तवेधनें समानमज्मं पयैति 
फ्यमानम्‌ वि ३२.१२ ); “ ... समानंनाम घेन 
हवामहे । चा. वा समानमिन्द्रमवते 
क सवान वसुजुवमू्‌ । ०» (८.९९.८) 
( जी व | अनयन्त सस्त्रुतः ” ११४९" र 
कह्चातील शिक गच्छंत्यः - सायण) या स्व 
आहेत. या स. क चे आणि समानतेचे उल्लेख लन 
आढळतो त वकवा गोख इत्या मंडलामध्यह 
जानताम्‌ ३ पाच्छिने स बदोत [स वो मनांसि 
माने वकक. भाग यथापूर्वे संजानाना उपासत ॥ 
मेषाम्‌ त्त " समितिः समानी | सपन. भत! सहचित्त- 
ज्होमि नोड मंत्रममि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा 
मोल दि (१०.१९१.२-३ 3 

जाते. तेब्य १० चे मंडळ हे उत्तरकाळीन समजले 
हा सामूहिकतेचा गोरव प्राचीनकाळातील 


1 पाहिजे, 6 ज्याप्रमाणे मू- 
"ज्म पाहिजे, “ ज्याप्रमाणे प्राचीनकाळी देव सामू- 


द्ध - 
तीने वन ह पळ भा वेत या जवर भाग घेत...” या उद्‌्गारा- 


र्ट, ञ््‌. वे. २१.३०.,६-७ 
२९, क्र. ७.३२.१२ 
२०, ऐतरेय ब्राह्मण 


२१, “ क्क क्रतं पू््ये गतं कस्तद्‌ ब्रिभर्ति नूतनो . - . 


वरून प्राचीन काळाचा स्पष्ट बोध होतो. भाग कल्प- 
नेचा नंतर विचार करू. सर्व समाजाचे एकत्र अन्न- 
ग्रहण आणि अन्नाची समान विभागणी यांचा 
अ्थववेदातीळ पुढील उल्लेख महत्त्वाचा आहे: 
“< समानी प्रपा सह वो$न्नभागः समाने योकूत्रे सहवो 
युनज्मि |...” ( अथ, ३'३०.६) याच्या पुढच्याच 
मंत्राचे भाष्रांतर पाहा : “ छशाप९5१्ट ७पभां०४, 
ग 6णर्पिप], 0७ १७ 7006 0171080, 9000०- 
॥णा”ह२९0१्ट "१, पो०शय९5्ट 01 08109 
गण 1900पा ९०१९ आपि 9९9005 
क 18 ४४0९691018 (0. 018 9172010061; 
1. पघ& ४०१ पण8व, 11९-010१७१, 
समाजामध्ये सामूहिकता आणि एकता साधण्या- 
साठी जो विधि अथवैवेदात सांगितला आहे त्यापैकी 
हे मंत्र आहेत ( सांमनस्याने ३.३० ) विधियुक्त 
मंत्रपठणांने प्राचीन काळातील ती, आदर्श सामूहिकता 
आणि एकता नव्या वर्गीय समाजाल्य जाणवावी हा 
मंत्रकर्त्यांचा उदेश दिसतो. कोश्िक सूत्रामध्ये ही 


कल्पना स्पष्ट करून तत्मनीत्यर्थ करावयाचा विधि 


सांगितला आहे. 

नव्या समाजपद्धतीत पूर्वीची सामूहिकता आणि 
समता यांचा ढोप झाला. पूर्वीचे देव इतर मानवांच्या 
बरोबर समान भांग, घेत; पण क्रखेदाच्या ७ व्या 
मंडलामध्ये इंद्र संपत्तीचा अधिकाधिक वाटा मागताना 
दिसतो.** एके वेळचा क्ताचा पालक वरूण नव्या 
युगात शायलॉकच्या वृत्तीने नरबलीसाठी ह्ट्न 
बरसतो.” ते प्राचीन काळातीळ समानतेचे, निर्मत्सर 
जीवनाचे दिवस आता राहिले नव्हते. 'क्रता? चा लोप 
झाल्याबद्दल क्रि दुःखोद्वार काढताना आढळतात. डव 
या वर्गीय समाजाकडे वळप्यापूर्वी प्राचीन बैदिक 
आर्याच्या गणजीवी सामूहिक जोवनातील आणखी 
काही महत्त्वाच्या कल्पनांचा विचार करू, 


१ हु, त्र, १११२५४० १.१०५"५, 
१ ११०५५६ 


“ कृद्‌ व क्रतस्य धर्णसि कद्‌ वरुणस्य चक्षणस | 
गृ 1६ 0९ 0000 ४0९फ क्र. १. १०५.१५ ) 


* , , नव्यो जायताम्‌ करतं . . 


, 8 (1:९6 


४२ 


_ नवभारत 


सभा, समिति, बिदथ 

' जबवेदामध्ये सभा, समिति, विदथ हे शब्द अनेक 
अक्चचातून आलेले आढळतात, जवळ जवळ एकाच 
अर्थाचे (> गणसभा, सभागृह ) हे तीन शब्द वैदिक 
आयांच्या शासकीय व्यवस्थेवर प्रकाश टाकणारे, 
आहेत. त्याचे मर्म समजून घेण्यासाठी  ट्रायवळ? 
समाजाच्या शासनव्यवस्थेचा परिचय करून घेणे 
आवर्यक आहे, 

... प्रत्येक गण (१५106 ) अनेक कुलांचा (0३8 
०9१ ४९1 ) बनलेला असतो, या कुलांचा अंतर्गत 
व्यवहार कुलातील स्व समासद एकत्र जमून पाहतात 
ही झुढसभा (01६5 (00070)) होय, प्रत्येक कुला- 
तून नवडून आलेले कुलप्रमुख एकत येऊन गणाचा 


कारभार पाहतात. ही इुल्पमुखांची सभा म्हणजे 
गणसभा ( ॥॥10॥] 


असते. 
गणजीवी 
शासनपद्धतीचे स्वरूप 


ची संस्था असावी असा जो काही 
युरो ॥पयन पंडितांनी तक केळा आहे तो बरोवर नाही 
वेदांतील २.२४,१३ व ४२७५ या अब्चांमध्ये 
समेय विप्र ५ ' रवि: ? आणि £ सभावान्‌ ? असे 
उल्ले आलेले आहेत; यावरून वरील अपसमज 
निर्माण झाला ी विप > वी, बुद्धिमान असाच 
अथ सायणाचायांनीही घेतला आहे 


आलेला असल्यामुळे सभा ही केवळ 
यांचीच संस्था असावी हा तक चर्व 
काळात वर्णव्यवस्था सुरू झाल्या 
मुळीच उपल्ब्ध नाही, 
मंडल ) मात्र असा 
प्राचीन काळांतील . 


हा कु 
र 02 ताच गात आणि कतंतगार नेते 
१३१ अ, निघंडु : ग], १७; 


( संग्रामनामनि 3 


अ 


उल्षेव आढळतो , 


1 


2४ 


अनुक्रमणिका 


सभेत एकत्र जमून गणद्यासन पाहात असले पाहिजेत, 
क्र, १०.९७.६ न या क्रचेमध्ये "राजे ( नागाज ) 
ज्याप्रमाणे समितीमथ्ये उपस्थित राहतात? वे कुमक 
आहे. “ राजान: ! या अनेक वचनावरून ते कुल- 
प्रपुखच असावेत, राजा स हाट, शळ्यध्राथ हा 
अर्थ येथे अभिप्रेत असणे शक्‍य नाही. समिति हा 
अब्द युद्धवाचक अ आहे, (4858९11017 ण पागा 
९४७ ) तेव्हा समितीत येणारे * राजे ? धट 
गणांतील नेतेमंडळी, त्र. १०.३४.१२ मध्ये ' राज 
भातस्य- गणस्य सेनानी ? असा उछेख आहे. यावरू' 
नही बरील अर्थच निश्चित होतो. अथवंबेदात म 
राजांची निवड ( ९1७०६०1 ) होते असा स्पष्ट उछे ळ 
आहे. या सब पुराव्यांवरून ' सभा? म्हणजे * नृ 
अथबा ' कुल्सभाः'च असली पाहिजे हे स्पष्ट चीन 
(३४.२ ) विदथ हा शब्द सभा शाब्दाहून प्रा 
असला पाहिजे, येथ सभासदांची भाषणे होत. ( ग 
२.६२.१८, २.१.१६; कर्वेदाचे दसरे वली 
अतिप्राचीन आहे. ) अंतर्गत झगड्यांचा त्या, 
निवाडा होई, (१.३१.८६, ७९३.५) ' वि 
मध्ये धनाची, अन्नाची विभागणी केली क 
"शा अर्थाचे असंख्य उछेख आहेत. अन्नाचे 
विभागणी हा प्राचीन गणजीबी समाजाचा - 
महत्त्वाचा विशेष आहे, गणजीवी समाजाची विध 
टना होऊन हे अन्न-घधन विभाजनाचे कार्य ल 
झाले तेव्हा * विदथ ! ही सभाही छुत झाली. न 
परिस्थितीत समितीला महत्त्व यावे हे स्वाभावि 
होते. गु॥॥७४] 1000०४ जाऊन शा 
19९0100५५९ आली, वरुणाचे त्रह्ृतयुग संपून णो 
युडयुग सुरू झाले, म्हणूनच उत्तरकालीन व 
केचांमध्ये ' समा ? अगर £ विद्थ ' यांचे म 
कमी होऊन “ समिती*ला महत्त्व आले. हळद 
युडडनेते ( गणस्य सेनानी ) हे नव्या अर्थाने रा 
(7४) बने, 660615 01 ताक य 

१7९९७ यांच्यामध्ये उत्तरकालीन ब्राह्मण आ 
क्षत्रिय यांचे बीजरूपाने दर्शन होते. 


सरू 
सामूहिक गणजीवी समाजाची विघटना र 
झाल्याने घना 


र 1 
ची समान वाटणी संपली, इंद्र आर्त 


-कखगघल चिन, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर स्थद्वार 
संगणकीकृत 


ग्राचीन भारतातील भौतिकवाद 


मक इनातावी दात अतत वशी. पी 
ह्या जा. गणजीवी समाजातील लोकशाही शासन- 
“या युगात ठुत झाली. 

भाग आणि अंदा 

च 
बदामी व मा कडचातून संपत्तीचा-अन्नांचा 
बा हाळ दिवतात, इंद, अमी, सावित्री, उपा 
येतात,3२ ८ द नाचे विभाजन करण्यासाठी समेमध्ये 
डी. आ ता ताहगी कहे” लाता आशा 
भक्त?) » म्हटले व चा एका कचेमध्ये  भग- 
बोटात सांग ) किव भग > संपत्ति, संपत्तीचा 
युत पक बदर चे वब यो. दोन अर्थोनी येतो 
याल आक ध्ये जमवववळां 
ही घैयसिक र जाणारी उपभोग्य वस्तु. ? संपत्ति 
यंगमूत चैव संग्रहासाठी नसतेच. विभाजन हेच तिचे 
या माळ वये ऱ्र संपत्ति हा राब्द * वर्याणामू * 
ग शी मीह येतो. या स्वरूपात म की 
असा चया अथवा ' वृहि-यवादीनामू 

व झायी म करतात, गोधन अथवा धान्य 
जनासाठीच वी संपत्ति; आणि ही संपत्ति विभा” 
आल्य आरे असे. वय शब्द्‌ मळ * वुम्‌ * घातूपासून 
विनता ७ वृम र्‌ बाटगे, वैदिक आर्य समाजात 
आणि अंडर ठा अतिशय मह्त्व आलेले दिसते. भाग 
याचे हेच: या कल्पनांना देवत्व प्राप्त झाले आहे. 

रहस्य होय. 


पुळी गणजीवी समाजात उपभोग्य वस्तूची 
असणे अपरि विभाबत या दोनही क्न्या सामूहिकच 
समाविष्ट अ झन त असते. या'सामूहिकलेत न समानता 
केल्पना पराकोर्ट कित्येक वेळा समान विभागणीची 
च गेलेली आढळते. फ्यूजियन 
ण ० लिहिताना डाातित म्हणत १... म्हणतो की या टोळी- 


३२, क्र, १-२७.६, १'२२.७, १'१९२३ ६. 


२३२, क, १.२२७ 
३४, क्र, ८.७१.११ वरील सायणभाष्य 
५, क्र. १०.९.५ वरील सायणभाष्य 


२६, फावाहण : "8 80०0888 ०0 8879118 


२७, बत्रिफॉच्या ॥॥०८॥७॥58 वरून देवीप्रसादांनी घेतले 
अभवो विभक्तः ) 


३८, क्र, ३.४९.४, ६३६११ ( वाजानाम, 


तीळ लोकांना जरी एक कापडाचा तुकडा दिला तरी 
त्याच्या चिंध्या करून ते त्यांची समान वाटणी करतील, 
अन्ननिर्मितीच्या प्राथमिक अवस्थेमुळे ही सक्तीची 
समानता एक अनिवार्यंच घटना बनलेली असते. 
यातील सक्ती ही जाचक नसून तिळा एक प्रकारचे 
पाविश्य आलेळे असते. ऑस्ट्रेल्यिन ट्राइव्जचे वर्णन 
करताना रिडले म्हणतो: “ 2. १61९109016 150 
191000 0१0७ 170१1 108970१ ट्ुशणश'१018 
11)1]08९पे पि) काशांशा0७ प]00प ९0,०0८ 
लाहॉटनने या लोकांच्या * उदात्त जीवनाचा गौरव 
करताना पुढील उद्‌गार काढले आहेत! 


6 गृ])९७९ 89७४५४१७९७ 17000 0००१) २१09१ र्ण 
८ 1101९? छो]त. " विणं98 १. पिा७ा णी 
1६ 8009126 (08. 80106016 810ए1]0 18४९ 
10९ ४००१४ 99 ०९७, 800 गि 
0108९ ७१॥० 11४७ 11010 810010 068 70018 
191 011088९ छ्ा)0 1976९ 1689, 
हो 80 हो७0्टाठ; 91100४७ 


ह] 100१ 018 9101061, 
१५ ६७9 


९81९611680 
पृ॥७७ 18४९ पुपघयय 
४॥९॥१॥७९]४७8 107 508 
०" 80९७0 1]] 01 018 81001161'. 
वेदिक आर्त या अवस्थेतून पुढे गेळे होते हे खरे; 
परंतु पूर्वजांच्या जीवनातील या समान विभाजन 
तत्त्वाच्या स्मृति त्यांच्या मनात रेंगाळत असाव्यात, 
अन्नाचे-धनाचे सामूहिक विभाजन ही घटना इतकी 
पूज्य मानली गेली की उत्तरकाळात तिला देवत्व प्राप्त 
झाले. क्रखेदाच्या ७ या मंडळातील ४१ वे सूक्त 
८ भाग-अँश "या देवतेप्रीत्यथ रचिले गेळे. संपत्तीची 
रण्यासाठी समेमथ्ये उपस्थित झालेल्या देवांना 

धन) या 


वाटणी क ग 
८ ८ वाजसअन्न, 


: वाजानाम्‌ विभक्त 
नावाने संग्रोधिळे आहे. 


ळे अवतरण, 


४५ 


मराठीचा विकास महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


प्राचीन ग्रीक गणजीवी समाजातील 1४०६३ 
नावाची देवता या संदर्भात लक्षणीय आहे, ॥०॥॥- 
भाग; वाटा, वभाजनदेवता ( माग-मक्त ), ॥॥०1॥, 
या शब्दाशी निगडित 1.,०9०5 हा शब्दही याच 
अर्थाचा पण किंचित्‌ वेगळी छटा दाखविणारा आहे, 
7.७०७॥०8 > चिठ्ठी (1,0६ ) टाकून सभासदाच्या 
वाटणीला आलेळा भाग किंवा वाटा. यावरून 
1०७९)९४४ म्हणजे ' देव ' अथवा * अदृष्ट? यावर 
अधिष्ठित असलेली देवता असा अभ आला. प्राचीन 
गणसमाजात धनाचा वाटा ' लॉट ' टाकून उचलावयास 
सांगत असावेत, याकाळी ॥॥०॥॥॥. अथवा 1.॥016918 
या शब्दांचा अथ ७०११७७७ ०! ६]]001101 
असा होता. पुढे जेव्हा समान वाटणीचे तत्त्व मागे 
पडले ( वर्गीय समाजात ) तेव्हा या शब्दांना 900१- 
१७७७ ०! "(९ असा अथ आला. 
88, ए1७ा टा पणं७९8, 
बहा हेतेतापाकरा€ते ७ए 
श8 01 ७1९ ऐ"॥०ल]]९ ०! ध्पृ 
पाष्टे 88 वहढशा 1” ७110 | 


६] 800100 
1९1 11९818 
॥६ 0! [.0॥९- 
9110), ९ए७1'7- 
७९६]॥४ घाए'च- 


वर्य या शाब्दांचे मागे केलेळे 


वाटा; 
यातील मूळधातू भाज >वाटणी करणे हाच आहे 
र £ न 
वय < वृम्‌ > वाटणी केरणे, धन अगर संपत्ति 


छु हा अर्थ मागे 
व्हा ' मगा रचे ६ भाग ? 


तेच जाऊन “ देवाधीन ! 
२७ 
ग्रीक आणि वैदिक आ समाजातील प्राचीन कल्प. 
नाचा हा समान विकास केवळ योगायोग म्हणून 
दुलेक्षिता येणार नाही. 


ग्रीक समाजात प्राचीन काळी धनाची वाटणी 
लॉट्स टाकून करीत. प्राग्वेदिकांच्या जीवनातही मरत 
पद्धति असावी असे म्हणण्याला आधार आहे. कद्र 
तील “ अक्ष "सुक्ताचा या. संदर्भातच अर्थ लागू 
शकेल, सूक्तामध्ये अक्षर्‌जुवा असा स्पष्ट अर्थ आहे. 
पण एवढ्याने निर्वाह होत नाही. वेदिक ७! 
कल्सनेप्रमागे प्रत्येक सूक्ताला अधिष्ठात्री देवता असाव 
लागते, अक्षसूक्ताची देवता सांगताना सूक्तकाराने अक्ष- 
कृषि-प्रदांला आणि भक्ष-कितव-नेंदा असे दोन 
विभाग केले, यावरून ' अक्षा*्ची दोन मिन्न काप 
असावीत हे स्पष्ट दिसते : (२ 3 देतीविप्रयक पथक 
पर, आणि (२) निंद्य जुगार. अक्षकृषरिसूक्ता( भे 
शेतीचा उठेल लक्षणीय आहे. बहुतेक सर्व पंडितांन॑ 
या अक्ष-कृष्रि-परशेसेचा विचारही केळेळा नाही; कारण 
त्यांना फक्त अक्ष > जुवा एवढाच अर्थ ह 
' अक्षांश्चे दुसरे काये कोणीही विनारात घेतले 
नाहे, घनाची अगर उत्तकाळात शेतजमिनीची 
वाटणी * लोंट्स टाकून करीत असावेत अशी कल्पना 
येते. अगदी अलीकडेपर्यंत पेशावर . भागातील गण- 
जीवी समाजात शेतीची बाटणी लॉट्स ? ( अक्ष ) 
रकन करीत अशी माहिती बेडन पोमेळने दिली 
आहे." थोमसनने 530पत1९8 11 कैलाश (7९९0 
30016१ या ग्रंथात अक्षाःच्या या उपयोगाची 
अनेक उदाहरणे दिली आहेत. अक्ष-कृपि-प्रदसार्‍या 
सकरणाचा उल्गाडा याच पद्धतीने होऊ दाकेल. करवे” 
दातीळ (अक्षार्हा धार्मिक महत्व ( हपड पणभ” 
0६1100) जे आले आहे ते * जगार ? या अर्थी ससणे 
"वम मोही, राजसूय आणि अमेय विधीमध्ये हे 
धामिक महत्तव दिसून येते, वैदिक ञर्षींच्या पूवजांना 
ज्या संस्था अगर घटना जीवनोपयोगी ठरल्या त्यांनाच 
उत्तकाळात धार्मिक महत्व आल्याचे दिसून येते. 


उदा, यश, ), 
काही कघ्चांमधून देवांना अन्नाचा, धनाचा 
भाग दिल्याचे उल्लेख*१ आहेत, पण हा भाग 
८ जा'६९ 30ल९६५ 
टछळ्यायापा] पप 
ह: - 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


श्राचीन भारतातील भौतिकबाद 


क की हे ध्यानात घ्यावयास हवे. देव 
करीत तेव्हा कत्न .जमून धनाची, अन्नाची वाटणी 
द्व पां भाग न्न चाड हाच अथे होता. वैदिक 
र टम क ते सभेमध्ये बरसून आपला 
म्रह्मणस्पति मड यी क करतात. 
क तावा काह 
मिळतो (१.१ क ह "8१ जातत यांमधील त्याचा वाटा 
वाटे घेतात ळू कर शोधित मरि , अश्विनी आपापले 
असणे शक्‍य स मजी मॉ्ग' म्हणजे आहु-त 
गळून वज नाहा, ख्ाव्टात ञञव्हा त्यांचे मनुष्यत्व 
कर्मात ते जे पागनतमृहासध्ये येऊन सामाहक श्रम- 
जेवहा भाग घेईनासे झाले तेव्हाच त्यांच्या 
ळू दिली जाऊ लागली, “भाग? राब्द तसाच 
यस ? त्याचा आठाय मात्र बदलला. 
९ संस्था 
कलक मानवाच्या अत्तोतादनकर्मील मैतरतना, 
झी कैमकांडाची किती आवशयकता आहे. याचा 
बना आ आपण केला “' आहे. विशिष्ट मंत्रो- 
निसर्गावर अ कर्मकांडात्मक विथि यांच्या साहाय्या* 
भ्द्वेतू पले प्रभुत्व प्रस्थापित करता येते. अशा 
" पाचीन काळातीळ सरे कर्मकांडांची निर्मिति 
फक्षरचा विधि वैदिक आर्यांचा  यशविषि हा अशाच 
आर. डी प अतळा'याहन. हे डा. बेलवलकर आणि 
हि पीड यांसारख्या पंडितांनीही मान्य १७ 
विनिथे वेदांतील त्रचा हे शुद्ध काध्य नसूत त्याचा 
प विशिष्ट कमक्रांडांप्रीत्यर्थ आहे हे ब्राह्मण- 
संशेवरून म्हणणे खरे आहे. या मंत्रांच्या € कामबधा ग्या 
या ते यात्वात्मक सामथ्ये ( गाष्ट०१ व 
प्रधान स्पष्ट होते. * अन्नप्राप्ती' ही वैदिक र कक 
आणि कामना ध्यानात घेता ठूळचा यज्ञविधि 
' बेदिक मंत्र त मोदि ओल योती परर्पातेवधी 3... परस्परसंबंध स्पष्ट व्हावा. 


मंत्रोच्यास्युक्त यज्ञविधीने मानवाच्या इहलोकपर कामना 
पूर्ण होतात अश्या श्रद्धेनेच प्रथम हा विषि निर्माण 
झाला असला पाहिजे, अर्थात्‌ हे केवळ अनुमान 
नाही. ब्राह्मणग्नंथातील पुरावाच आपण यापुढे तपासून 
पाहू, उत्तरकाळात उत्पादन तंत्राचा जेव्हा विकास झाला, 
तेः्हा अन्नानेमितिक्रियेतील मंत्रतंत्रांचे महत्त्व कमी 

पँकांडात्मक विधि मात्र नव्या खल्पात 


झाले. परतु क 
च॒ राहिले. उत्पादनसाधनांच्या विकासाबरोबर 


चालूः 
पर्वांच सामूहिक जीवन संपुष्टात आढ आणि समाजात 
क निर्माण झाले. पूर्वीचे सामूहिक स्वरू- 


वर्ग-वर्ण संत्रंध नि 
पाचे ' कर्मकांड ) छत होऊन नव्या वर्गीय समाजात 
बनले." 


वरिष्ठ वर्गाच्या हातोतीळ ते एक साधन 
9 
विद्या आता संव समाजाच्या कामना- 


पूर्वीची मंत्र | 
पूरतींचे कार्य करीत नाही. “ . . . (९० णंपृष९ ०1 
ोग्रिषक्‍्टां७ 18 0९7७९०७७९१ 0५ 0 701172 01888 
१! हळडणांविषयष्टा पश? 
१४९७७ पित) 80५ 


116911 ४ 0 
१ ४२ दुस्रवादीत 


08 9 
ऐ0५॥९६९३ फ्ए 

र भ 
&प3९0॥ए१0ा1धी ७॥॥0७॥0॥६, 


यज्ञाला हेच स्वरस आले. 

प्रांखैदिकांच्या मूळ यज्ञविधीचे सखरूप कोणत्या 
प्रकास्वे असावे हे पूर्णपणे समजून घेगे आज अशक्य 
आहे. परंतु ब्राह्मण ग्रंथातील कांही उद्‌गारावरून थोडी 
फार कल्पना येऊ शकेल. वर उलछेखिळेल्या सामाजिक 


आर्थिक्र स्थियंतरात्रोबर प्राचीन यशविधींचे स्वरूप 
पणी पालटून गेले; परंतु उत्तरकालीन क्षींना या 
पूर्वींच्या यजविधीची आठवण येत होती. अन्ननिर्मिति- 
क्रियेमध्ये साहाय्यक असा यर छप्त झाटा याबद्दल 
या क्रष्रींना खेद वाटतो. ऐतरेय ब्राह्मयातील पुढील 
उद्गार पाहाः ६ पृ९ शण ९1७ 9७४8५ 
१ ७०७ 0०१७ (४१४०४) "1 69811 ००६ 
४९ ४० 100१ ' पळ? 7९016१ णा९ ७०१७, 


कन अन्ननिर्मितिप्रक्रिया 
सामूहि हा विधि आहे. प्रत्यक्ष प्रक्रिया नव्हे. 


> ४२, ' यज्ञ) म्हणजे वै आयांची 
दी ढ अशि. ७ टी त्वाची आहे. यर 
गीपसादांनी यांत जी सुधारणा सुचविली आहे ती महत्वाची माहे हह क मग मते. 
स्तव आणि विधि यात फार मोठे अंतर आहे. वि ही मानसिक 

४३, नवभारत ! फेब्रु, १७६४ तड 

४४. पाळण ०प्पिकेबप शाणे०९ण्ीर वगु 

४५. मनु. ११.३३ 

४६, 1011807 : 10९011४101 

४७. 
2: 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


* हष] धाण्य 8091६ 0९ ०0॥ 700१, मळ 
स्वरूपातील यज्ञाचा देवांना ध्यास का लागला होता 
हे या उद्‌गारावरून ध्यानात येऊ शकेल, विस्कळित 
स्वरूपातील “ यज्ञा'च्या दुखापती बर्‍या करण्याविषयी 
ते अश्विनीकुमारांना आवाहन करतात. “ गार 
॥७ए०2 ४०५७७९१ 1 0०१९९७) ॥॥७५ 881१ 
८० ॥0॥8 8071118, । ])0 ए]७ ७४० ॥8४] 
४...” दुसर्‍या एका ठिकाणी ऐतरेय ब्राह्मणात 
पुढील उद्‌गार आढळतात : 

“ ग) १७]॥७ 88 100१ वू ९ते ॥01] 
8 ०१७; ॥1७ ९०१७ 8810, । ७९ उषण ॥8 
1००१ ॥७॥॥ 1७७ "8; 015 १०६, 100१, 166 
प8 ६&6छाली 8, ? न 80१, । प०फ 
8]६8]] ए७ 865101) १२५ 5५ ७0८ 800181 
० 11९ 7॥८४7'५७, ५९४ 8घात? ५ पणा 
०७8९ हया (११०७), ९४. (४8 
४०१8 ) &वावे, ५ 88.४७ प8 10). 10००१,१ पष, 
९ 7९91९0, ' छ०त हक्का 8९४७ ]0ए १? 
ग)९1 1९ ००19 10०९९ ४६. गु छा२३ा १-१ 
डावे, ' छा) (18 उणा 9110१ ॥॥९ 
॥1९1'88 ए९९०णा ष्ट प11९त त० 0100 
887ए९ प8 ४७ 100१, १ € 88 1४ 80? (1९ 

"7९0116१ 3) ग॥& ९1012 ॥0७ ॥]80 16 
४9] 58७०१] १09् प॥1(९0 छ1] ५0९ छे]. 
॥॥1 810 ॥॥९ प1९(/68 6॥)-8 0016 ४101 
60 1९ ०१८४०४८ नध्या युगातील हा यज्ञ आता 


0 > ह. 
सव समाजाचा राहिला नसून केवळ ब्राह्मणांचा होता 


७10 &ावा8 11086 
००1७०18, 7५०१७ ८॥७॥७ ४१८६ 
१7८0, प्राह्मयांनी आणि ं 
ण प्या. शनी वय. ॥णि इतरां 

४७, एत, ब्राह्मण १ न्प्ट 
४८, ऐत. ब्राह्मण ३.४५ 


४०५१४०७ ५०९७८- 
नी यज्ञाला परत 


(कीथच्या भाषांतरावरून ) 


आणण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्राह्मणांनाच फक्त 
यद आले, क्षत्रियांनी आपली शास्त्राक्ने टाकून, ब्राह्मण 
स्वरूपात येण्याचे कवूळ केल्यास यज्ञ त्यांच्याकडे याव- 
यास तयार होता. ग 6610176, ॥0प 8180 प्विह 
1581 (1379, १8 हि. उुषयघछयाणयाळ, 090008 
द्यात ळात ॥18 तफ) ९911018, 1 
१९५]018 01 ७७ ज०] ]0०फ़श, फ्रा 106 
70'१॥ 0! ॥16 पल ७०७९ ...... | 
0116 041) आरती) व्राह्षण आणि क्षत्रिय यांच्या 
तडजोडीने यज्ञ या दोन वर्णोपुरताच कसा मर्यादित 
झाला याचेही ऐतरेय त्राह्मणामध्ये वणन आले आहे. ी 

सूळात यश हा सर्व समाजाच्या अन्ननिर्मितिप्रीत्यथं 
करावयाचा विधि होता हे ऐतरेय व्राह्मणातील. उताऱ्या- 
वरून स्पष्ट होते, “ ९ शके ४७ 1000 ४00 
186 ७७” हे उद्गार पुन्हा पुन्हा येतात. यज्ञाचा 
समाजाच्या अन्ननार्मेतीशी असलेला मैत्रतंत्रात्मक 
संबध यावरून स्पष्ट व्हावा. यजुवैदाच्या एका शाखेचे 
नाव “ वाजसनेयी संहिता ? असे आहे. * वाजसंनेय्री? 
हा सब्द वाज अन्न या शब्दापासून तयार झाला 
आहे. ' अन्नवृद्धि करणारा तो बाजसन. ? या संहिते- 
तील मंत्र अन्नवरद्धीप्रीत्यध रचिठे आहेत हे यावरून 
स्पष्ट होते. ' वाजपेय * यज्ञाचे विवेचन यजुवेंदातच 
आहे, वाज--पेय या दोन शब्दांनी बनलेला हा 
विधि अन्नप्राप्यर्थच होता हे सांख्यायनावरून* स्पष्ट 
होते, दातपथत्राह्मणातही ' वाजपेय ! दाव्दाचे स्पष्टीकरण 
* अन्न -- पेय ? असेच आले आहे. 

मूळ यशविधीचे आणखी एक वैशिष्ट्य ध्यानात बेणे 
वश्यक आहे, त्राह्मणग्रेथांमध्ये : यजमान ? शब्दाचा 
अर्थ पुढीलप्रमाणे दिला आहे : *“ स्वतःच्या 
अभ्युद्यासाठी यज्ञकर्म करविणारा दाता किंवा 
हाअयदाता, ” परंतु हा अर्थ उत्तरकालीन आहें. 
“ यजमान ! अब्दाच्या व्युत्पत्तीमध्ये याला आधार 
नाही, हा शब्द * यज? धातूपासून तयार झाला 


2०९४ (0 


( कीथच्या भाषांतरावरून ) 
( कीथच्या भाषांतरावरून 3 
( कीथच्या भाषांतरावरून ) 


४९, ऐत, ब्राह्मण ७.१९ 
५०, ऐत. ब्राह्मण ७.१९ 
५१, सांख्यायन १५, १.१ 


४्ट 


१-2 आ 


"करगघड वनिघयसज! 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास सेय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


प्राचीन भारतातील भौतिकवाद 


आहे. जेव्हा टू 
व्यक्ति र्यी यश्कर्ता आणि फळाचा उपभोक्ता ही 
असा या दमा तेव्हाच हा शब्द उपयोजावा 
नियम आहे पुरोहि शब्दर्चनेसंत्रंधी शि व्याकरणाचा 
पडलेटे ना स यजमान असे वग अद्यापि 
शिवाय ली जा (2 क य्ञकर्ता म्हणजेच यजमान. 
शब्द येतो वून यजमाना:? असा अनेकवचनी 
सायणाचार्या या अनेकवचनाचा खुलासा करताना 
गी र्यांनाही “ यजमानरूप प्रजा |” असाच 
आह व्या आहे. यजमान हा यज्ञातील 
उछेघ काही - भाग ? घेत आहे असाही 
म्हणजे पुरोहि पळ आहे. यावरून यजमान 
अर्थ कडलेदा ग्ॉज् यज्ञकर्माचे आश्रयदाता हा 
गम्य च्या उत्तरकालातही पूर्णपणे र्ढ झालेला 
मशागती सामूहिक अभ्युदयासाठी- अन्नसंपादनासाठी 

मोळ होत असला पाहिजे असे. म्हणावयास 
"च्या नाही. ब्राह्मणकालात यज्ञाचे हे स्वरूप उत 
होऊन ब्राह्मण क्षत्रियांचा ' स्वगकामेष्टी ? यज्ञ उद्याठा 
आला, पूर्वींच्या सामूहिक मंत्रांना बर्गांथ हितसंत्रंधांचे 
रक्षण करणाऱ्या जावू-टोण्याचे ( छावला-०१४्टा०) 


स्वरूप आले. अ्थवैवेदातील मंत्र म्हणजे आपल्या 
शात्रैविरुद्ध वापरावयाची ब्राह्मणांची शास््रात्रेच होत 
असे मनूने *_ सांगितळे आहे. अर्थात्‌ मनूने यात नवे 
काहीच-सांगितलेळे नाही. क्रखेदाच्या १०य़ा मंडंलॉ- 
मध्येच ** हा वर्गीय दृष्टीकोन उदयाला आलेला 
दिसतो. ब्राह्मणग्रंथांच्या काळात त्याला निश्चित स्वरूप 
प्राप्त होऊन मंत्रतंत्र, यसविधि यांना पूर्णपणे वर्गीय हित- 
संत्रंधांचे संरक्षण करणाऱ्या अस्त्नांचे स्वरूप प्रात्त झाले: 
६९ ॥ ४71101९ 01288 01 97७ 0 2101101"ए9 
१९0७ 18 0070९77100 0०1४ ४0: 
४0९ 1700९1९808 ल ७ छा90ण१ण576, 116 
[कष्ट ऐएं९8; ७९ 1९68 म ऐी)€ 
8०0प!ती ७९, 90१ उपए० 1150, 80 0९४ 97९, 
४४९ पर० ० ९४४, अशा- 
प्रकारे ब्राह्मणकालात प्राचीन भारतीय जीवनांतील 
: तुडत ? युगाचा शेवट झाला. वैदिक आयांच्या या 
प्राचीन क्रतयुक्त सामूहिक जडवादी जीवनाचा अस्त 
आणि अध्यात्मवादाचा उदय यांचा विचार पुढील 


01 00०प॥88९, 


लेखात करू, 


डळ >... 


, कृ. १-१२७.२ वरीळ सायणभाष्य 


डू प्रन ११,२३२ 
७४, तक्र. १०.१०९-४ 
७८५, ७1070611711-7 


ररक्त 


महाराष्ट्रांतील दुष्काळ व त्यावरा 


प्र. 1, 1. 7. 129- क 


-------2777700209228 


गळ उपाययोजना 


लखक-'चा, अ, दाभोलकर १ 
किं. २ रुपये धने 
प्राक्षपाठशाळामंडळ, बाहे ( सातारा ) | 
८-<६₹५८--”८₹ (८.:-”<६२"-"८२₹ << ८--<६₹8०८-<६२७०--<-₹8 
न, भा, ७ ४९ 


श्री. प्र. रा; देशमुख. 
क्रखेद व आर्यानायांचे संघर्ष 


(श्री. नी. र. बऱहाडपांडे यांच्या टीकात्मक पत्राची 
ळेखात केळी आहे ) , 


श्री. नी. र, बऱ्हाडपांडे यांचे एप्रीलच्या नवभारतातील 
पत्र वाचले. त्यावरून त्यांच्या डोक्यात वेदाबद्दह काही 
अत्यंत चुकीच्या वेडगळ, विकृत आणि संपूणतः अज्ञान- 
जन्य अशा कल्पना आहेत. त्या त्यांनी वेदाचे पुस्तक 
कधीही न:उघडताच बनविल्या आहेत. त्या इतरांनी 
खऱ्या: मानाव्या असा त्यांचा इुराग्रह आहे. तसे न 
केल्यास सभ्य माणसाला ने शोभेल अश्शी दिव्या 
देण्याची तयारी. अज्ञान मुजोरी दुराग्रह, बेडगळपणा, 
प्रतिपक्षाबद्दद अनादर व असभ्य भाषा याशिवाय या 
पत्रात काही . नाही. हे पत्र म्हणजे वेदाविषयी, कोण- 
त्याही प्रकारची माहिती नसताना आपणाला त्यात 
काही समजते असे दाखविण्यासाठी आणि त्यासाठी 


भाज आणि विकृत लिखाणाचा एक 
या पत्रात उत्तर देण्यासारखे 
काही नाही. परंतु वाचकांचा गेरसमज होऊ नये 
म्हणून मोठ्या नाखुश्शीने उत्तर द्याव लागत आहे, 
पाश्चात्यांच्या भाकडकथा १ 
कग्वेदाचे आधुनिक प्रथम संशोधन इंग्रज 
जमन विद्वानांनी केले, कखेदाची संशोधित प्रत तयार 
करणे, कग्वेदाचे इंग्रजीतून आणि जमनीतून भाषांतर 
तकरेणे, जरवेदांचा 'शब्दकोडा १ व्याकरण तयार करणे 
ग्रांसारली भरीव कामे करून पाश्चात्य विद्वानांनी 
भारताला कार्यमचे' करणी करून ठेवले 


ही आणि 


ठेवले आहे, * ्ि 
तील कोऱ्या जमिनीवर त्यानी भरघोस पौक काढले ! 
असे उद्गार चाळीस वर्षापूर्वी प्राच्य परिष्रेदच्या 
'अध्यक्षांनी काढले, भारतातील आधुनिक ) पहिले 
शञानदीप त्यानीच उजळठे, < 


'म्हणणे 


७] 


म्हणणे कृतभ़तेंचा आणि 
आहे; 


मुना 
कोणत्या पाश्चात्यांने को 


शत्या पुस्तकात भाकडक था 


: 


विस्तृत समालोचना श्री, प्र. रा, देशमुख्ल यानी या 


लिहिल्या हे वऱ्हाडपांडे यांनी सांगितळे असते तर 
बरे झाले असते. वारेमाप सामान्य स्वरूपाचे खोटे 
विधान करणे अगदी सोपे आहे. 
माझे लिखाण पाश्चात्यांच्या 
भाकडकथांचा नमुना ? 
माझ्या लिखाणाचे बऱ्हाडपांडे यांनी थोडे जरी 
अवलोकन केले असते तर ते केवळ क्रचांच्या आधाराने 
लिहिलेले मोलिक स्वरूपाचे लिखाण आहे त्यात 
इसऱ्या कोणत्याही पुस्तकाचा आधार घेतला नाही 
याची वऱ्हाडपांडेना खात्री पटली असती, परंतु काहीही 
" पाहता आपल्या मूर्ख, वेडगळ आणि हेकेखोर 
केल्पनांचा प्रतिपक्षावर वृथा आरोप करण्याचा खाक्या 
असलेल्या वऱ्हाडपांडेना इतकी सुवुद्धी कोठून सुचणार : 
सिंधुसंस्कृतीतील लोक आणि क्रग्वेदात वर्णन अस" 
लेळे आर्यांचे गावू एकच आहेत हे सिंधु उत्खननाच्या 
माहितीची त्रद्च्चातील माहितीशी तुलना करून मी 
दाखविले आहे. त्यासाठी "ह [वपछलण15॥0007 
पप ॥॥९ 2०९0७ या नावाचे पुस्तक इंग्रजीतून 
व १५० पांनांचे लिखाण नवभारतातून प्रसिद्ध केले 
आहे, आज पावेतो भारतात अथवा भारताबाहेर 
या विष्रयावर कोणीही लिहिळे नाही. हे या विषया- 
वरचे जगातील पहिळे लिल्याण आहे. ते पूर्णतः 
मोलिक स्वरूपाचे आहे. त्यासाठी क्रग्वेदाशिवाय 
अन्य कोणत्याही पुस्तकाचा आधार घेतला नाही. त्यात 
केलेल्या प्रत्येक विधानावर तञ्चांचा आधार आहे, 
त्यात आयांचे आयपूर्वांशी संघर्ष, वर्णविद्वेशा 


संभधी के 


दुसल्या तर तो त्याच्या 
आत्यांबद्दल वायफळ दुरा- 


क्ररग्वेद व आर्यानार्यांचे संघर्ष 


जगि होळ त्यानी असे खोटेनाटे, बेडेबाकडे, 
करणारे महे ल. भरलेले, लोकावर वृथा आरोप 
खऱ्या शञानाळा कथा वजा ज्यात तर्काला आणि 
मनन मुळीच जागा नाही असे बे-छूट आणि 
करण्या जे काही अकारण उद्घटपणाने भरकटले ते 
रे र माझ्या जुन्या लेखावर नजर फिरवून त्यात 
त्यांचे हाम मि आधार पाहून घेतले असते तर 
करणारे आर किती फोल आणि वस्तुस्थितीचा विपर्यास 
ल्याला मल यी त्यांना कळून चुकले असते. आप” 
कमरा तीव ग्र्यात कळत नाही त्यात बोळू नये हा 
जती सामान्य नियम बऱ्हाडपांड पाळत 
आहे. त्यांच्यावर यापूर्वीही असेच फजितीचे प्रसंग 


क ली. वऱ्हाडपांडे यांनी उपस्थित केलेल्या 
न्य विचार करून ते किती अज्ञानमूलक, चुकीचे 
वेडगळ स्वरूपाचे आहेत ते पाहू : 
झुद्दा न. १ 
श्री, वऱ्हाडपांडे यांचे म्हणणे असे आहे की 

(अ ) इतरांच्या ज्योतिषप्रमाणावरून वेदाचा 
काल खि. पू ०७००० ते४००० असल्याबद्दल त्यानी 
एक लेख लिहिला. 

(आ) मी ऐतिहासिक 
जो काळ ठरविला आहे तो 
कडचा आहे. म्हणून माझ्या 
ढासळतो. 

(इ) मी ज्योतिषविषयक पद्धति काळनिणर्यासाठी 
प्रमाण मानत नाही हा माझा ' दुराग्रह ” होय, 

( ई ) तो पाइच्यात्य पंडितांच्या आर्यांची स्वारी 
विषयक दुराग्रहातून निर्माण झाला आहे. 

त्यांच्या म्हणण्याचे थोडे वि-छेषण करून पाहिले 
म्हणजे मृच्छकटिकावरील टीकाकार जगद्वराने राका- 
राच्या भाषणांत दाखविलेल्या अर्थैशून्यतेचे, तर्क 
दृष्टतेचे व निष्कारण उद्धटपणाचे सम्यग्‌ देन होते. 

श्री. वऱ्हाडपांडेनी उपस्थित केलेला मुद्दा संपूर्णतः 
एडपांडे यांनी मला संमत नस- 
वेडेवाकडे 


पद्धतीने सिंधुसंस्कृतीचा 
त्यांच्या काळापेक्षा अली- 
म्हणण्याचा पायाच 


न्न 


अभैशून्य आहे. श्री. वऱ्ह 
छेल्या. ज्योतिप्रप्रमाणाव€ून जे काय 
लिहिळे ते त्यांचे त्यांना लखलाभ असो. ल्याने, मी 
ऐतिहासिक पद्धतीने ठरविलेल्या सिंधुसंस्कृतीच्या 


-सांचा संवाद चालला होता. 


काळाचा पाय कसा काय ढासळतो ते एकड्या 'वॅम्हांडर 
पांडेनाच कळण्यासारख आहे. विद्वान लोक हछीच्या 
काळी कालगणना ठरविण्यास ऐतिहासिक -'-साधंने 
उपलब्ध असताना ज्योतिषपडतीवर का.: विश्वास 
ठेवीत नाहीत, त्याची कारणे मी आपल्या लेखात 
दिली. आहेत व मला ज्योतिषविषयक परिमाण मान्य 
नाही असे स्पष्ट सांगितळे आहे. ज्या ज्योतिष पढ 
तीच्या आधारे इतरांनी काढलेल्या कालगणनेच्या- 
सारांद्यावरून वऱहाडपांड्यांनी एक ठेख लिहिला, तो. 
मान्य नसणे “ दुराग्रह? व हा इरायरह आयांच्या 
साऱ्यांच्या दुराग्रहातून निर्माण झाला. सगळाच शकारी. 
मूखपणा, जरा व्यवहारातळे उदाहरण घेऊ म्हणजे श्री 
वऱ्हाडपांडे यांच्या मुद्यातीळ अर्थश्यून्यता, तकंदुष्टता व. 
अकारण उद्धटपणा चटकन ध्यानात येईल, दोन माण-' 


माझे आजोबा फार ज्ञानी होते; 
त्यानी आपल्या ज्ञानदृष्टीने सांगितले की त्यांचे वडि* 
लांचे घरी एक १०० फूट उंच तट्टू होते; त'हछीचे 
तट्टू पाहून म्हणतोस की तसे असू राकत नाही. , तू 

१ आहेस हा डुराग्रह नास्तिकपणातून उत्पन्न 


फार दुराग्रह 
झाला. माझ्या आजोबांचे म्हणण्यावरून छता म्हण- 


ण्याचा पायाच नाहीसा होतो. च 
दुसरा म्हणाला- अरे वेड्या तुझ्या आजोब्रांच्या 
ज्ञानदृष्टीवर विश्वास ठेऊन त्याच्या वडिलांचे येथे 
१०० फूट उंचीचे तटूडु होते असे पाहिजे तर तू खुश्याळ 
समज, त्याला माझी काहीच हरकत नाही. तट्टू इतके 
उंच असू शकत नाही असे मी म्हणतो. तुझ्या म्हणंण्याने 
माजे म्हणणे कसे गैर शातित होते तेचं मला कळेत 
नाही. हे तुज्ञे म्हणणे मान्य न करणे दुराग्रह कसा आणि 
नाप्तिकपणाचा काय संब्रंध £ > 
बऱ्हाडपांडे यांच्या म्हणण्यात आणि पाहिल्याःमाण- 
साचे म्हणण्यात कांडी इतकाही फरक नाही. त्यात्वे' 
म्हणगे संपूर्णत: अर्थद्वन्य, तर्कदुष्ट व फार्जील उद्धटपणानेः 
आहे. कक 
श्री. बऱ्हाडपांडे यांच्या पहिल्या मुद्यास उत्तर 
मी नवभारताच्या फेब्रुवारीच्या अंकात ज्योतिष 
पद्धति मला का मान्य नाही याची थोडक्यात कारणे' 
दिली आहेत ती वाचकांच्या सोयीसाठी येथे उद्धृत 


करतो. 


पहिला म्हणाला- 


५९ 


उदक 
2) क 


"कखगघर चघजसञ? 


नवभारत - 


ज्योतिषपद्धति -- : 


">४6-या पद्धतिप्रमाणे अमुक एक नक्षत्र, क्हतु अथवा 
सूर्यग्रहणासारखी एखादी गोष्ट क्र्वेदकाली अमक्या 
वेळी' अस्तित्वात होती ती आता अमक्या वेळी 
अस्तित्वात आहे तो फरक काढून नक्षत्राच्या गति- 
वरून फरक पडण्यास जितकी वध लागतील तो तरन््चा 
निर्माण झाल्याचा आणि पर्यायाने आर्यांच्या भारता- 
तील प्रवेशाचा काळ ठरतो या काल॒गण 


पणोबद्दल खात्री देता येत नाही, 


*(१) कचा काही ज्योतिषविषयक ग्रंथ नाहीत, 
त्या देवांच्या स्तुति आहेत, त्यात अनुषेड्डाने आलेले 
एंववादे दुसर विधान कालगणना करण्याचे दृष्टीने घेणे 
कितपत श्रेयस्कर होईल हे सांगणे कठीण, 


निच्या ब्रिनचुक- 


(२ ) भाषेच्या दुबोधपणामुळे अशा विधानाचा 
अर्थ < करण्यात चूक होण्याचा संभव फार आणि 
थोडीशी जरी चक झाली त 
येणे शक्‍य आहे. 


(२) कचेतील विधान घेताना ती र्चणारास 
ज्योतिषविषयक पद्धतीने अर्थ लावणारे विद्वान जो 


अर्थ समजतात तो अथ अभिप्रेत होता किंवा नाही 
हे कळण्याची शक्‍यता नाही. 


-(४) ही कालगणना बरोबर 
आहे ते ताडून पाहण्यास कोणते 
नोही. 


आहे अथवा चुकीची 
ही. ऐतिहासिक साधन 


* (%) ह्या पद्धतीने आलेली कालगणना 


हे को त्यावरून क्र््चा 
तीचा जो.काळ येतो तितक्‍या 


र "च्या जुन्या नाहीत, तसे 
मानल्यास आर्थ सिंधुसंस्करतिपूर्वी अनेक 


। चोंबरून स्पष्ट दिसणारी 
गोष्ट अगदी असंभाव्य ठरते, ज्योतिष 


गणना ऐतिहासिक सत्याशी विसे विरो 
मुळे अस्वीकार्य आहे. ?! 


री गणिताचे उत्तर भलतेच . 


€२___ “२ क कं मला 
वरील कारणासाठी ज्योतिषविषयक कालगणना म 
संमत नसल्याचे मी स्पष्ट लिहिले आहे. 
श्री. नी. र, बऱ्हाडपांडे यांच्या री 
अज्ञानजन्य दुराग्रही कल्प 


७: 

बराल कारणात मी स्पष्ट केळे आहे की आये बो 
सिंधु संस्कृतातील लोक यांचे प्रदीध कालपर्यंत र्ड 
होऊन आर्यांनी त्यांच्या संस्कृतीचा विनाऱ केला ही 
गोष्ट त्रश््वातील वर्णनावरून स्पष्ट दिसते. श्री. वऱ्हाड 
डे यां हे की आ्याच् पूर्वावर 
पांडे यांचे म्हणणे असे आहे को आयांच्या आयंपू. दं 
स्वाऱ्या ही गोष्ट पाश्चात्य विद्वानांच्या क. 
निघालेली कल्पना आहे, संघर्षासंत्रधी त्र्न्चात त का ा 
नाही आणि पाश्चात्यांच्या “ भाकडकथा ? रि ं 
स्वीकारल्या, श्री, नी. र. वऱ्हाडपांडे यांना क्हखेदाचे 
थोडेदेलीळ शान नाही, त्यानी नहग्वेद आपल्या या 
"गत कधीही उघडून पाहिला नाही, कदाचित्‌ करवे 
वाचण्याइतके त्यांना संस्कृतचे ज्ञान नसेल, तसे नसेल 
तर कर्ग्वेदासंत्रंधी त्यानी बोळू नये हा शहाणपणाचा 
मार्ग, बऱ्हाडपांडे यांनी क्गखेद वाचला . नसला तरी 
निदान त्यांनी माझ लेखतरी वाचावयास पाहिजे होते. 
मी ञन्व्चांच्या आधाराने नवभारत ओगस्ट व सप्टेंबर 
१९५८ मध्ये ' आर्यांचे दासांवरोबर ! संघर्ष असे दोन 
ठे लिहिळे आहेत त्यात केवळ त्रश्नांच्या वर्णनावरून 
हे संघष $ती भयानक स्वरूपाचे होते ते दाखविठे 
श्वात्य ळेखकाने ह्याविष्रयावर 


आहे. कोणत्याही पा 
विस्ताराने लिहिळेळे प्रस्तुत लेखकास माहीत नाही. 
परंतु त्यानी म्खेदात काय आहे हे समजून घेण्याचा 
पतन न करता ठोकून देतो ऐसाजे असे भरमसाट, 
वारेमाप, कोणताही शहाणा मनुष्य करणार नाही असे, 
वेडगळ विधान केठे आणि त्यात मुजोरी भेकर, कोण- 
त्याही प्रकारचे कारण नसता पाश्चात्य विद्वानांना 
' भाकडकथा ? रचणारे बे मला ' दुराग्रही ? म्हटले 
आहे, बास्तविक श्री. बऱ्हाडपांडे यांच्या पत्रात 
* भाकडकथा ? व फाजील दुराग्रह ब उद्धटपणा या- 
शिबाय दुसरे काहीच नाही. 
सुदा न. २ 

वंदाकल्पना आधुनिक जननशास्त्राच्या आधारे 
सिद्ध होत नाही. तेव्हा आर्य नावाचा एक वैश कधी 
काळी अस्तित्वात होता या समजुतीवर आधारलेली 


ष्र 


कास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


कग्वेद व आर्यानायांचे संघर्ष 


0५) 
तकेटे हवेतील किल्ल्यासारखी होत. हे वऱ्हाडपांडे यांचे 
विधान नुसतेच चुकीचे नाही तर शकारी मूर्खपणाचे 
एक मासलेदार विधान आहे. श्री. वऱ्हाडपांडे यांना वेद 
माहीत नाहीत हे क्षम्य आहे परंतु एथ्नालॉजीचे 
पी ज्ञान नसता त्यासंबधीही भलतेच चुकीचे 
धान करताना लोक आपणाला काय म्हणतील याचा 
थोडाही विचार त्यानी केला नाही. आधुनिक भारता- 
तील जे एश्नीक टाइप्स आहेत त्यात 101१10 म्हणजे 
हा हा एक आहे. ही सामान्य ज्ञानाची गोष्ट वऱ्हाड- 
यांना माहीत नाही. भलतेच चुकीचे आणि अज्ञान- 
कय क विधान करून वर लोकाचे म्हणण हवेतील किल्या- 
काक र आहे. असे म्हणण्याचा ब्रालिशपणा. श्री. 
न्होडपा ले यांनी माझा जानेवारी नवभारत १९५७ 
मधील लेण बाचावा म्हणजे त्याना भारतातील एश्नीक 
टाइंप्सचे ज्ञान होईल. 


मुद्दा न. ३ 

- तिसरा मुद्दा वेदवाडूमयात ' आर्य? हा राब्द 
वेश्वाचक म्हणून येत नाही. जणू काय श्री. वऱ्हाड- 
पांडे यांनी सम्यग्‌ वेदाचे अध्ययन केले आहे या तोऱ्यात 
हा चुकीचा मुद्दा निर्माण केला आहे. श्री. वऱ्हाड- 
पांडे यांचे म्हणणे खोटे आणि वेडगळपणाचे आहे. ज्या 
माणसाने वेद कधीच उघडून पाहिले नाही. त्याने त्यात 
अमुक आहे आणि अमुक नाहीत हे म्हणण्यासारखे 
अविचारी धाष्ट्य दुसरे नाही. माझ्या नवभारत एप्रिल 
१९६३ मधील लेखात मी या प्रश्नाचा विचार केला 
आहे तो वऱ्हाडपांडे यानी पाहावा म्हणजे त्यांचे विधान 
किती चुकीचे आहे ते त्याना कळेल. वाचकांच्या 
सोयीसाठी तो येथे दिला आहे. “ मानववंश याअर्थी 
जव्हा वर्ण शब्दाचा उपयोग केला तेव्हा तो दास निद- 
शैक दासवणम्‌ ब आर्य निदर्शक आर्यवणेम्‌ असा दास 
आणि आत्रे असे दोन मिन्न मानवसमाज दाख- 
विण्यांसाठीच केला आहे. * दासवणैम्‌? आणि * आर्य- 
वर्णमू? हे दाब्द ज्या दोन त्रश्च्चातून आले आहेत त्याच्या 
संबंधित भागाचा अथे असा (योदासवणैमधरं गुहाकः । 
२-१२-४) ज्याने दासाना गुत्तस्थानी जावयास 
लावले-त्रशचा २२४ मध्ये आयेवणेमू हा आये 


दडडीक मानवजाती वाचक शब्द आला आहे. ही 
तरचा काहीशी महत्वाची असल्यामुळे तरश्चेचा पूण 


५२ 


अथ दिला आहे “ ससानात्याँ उतसूर्य ससानेन्द्रः ससान 
पुरुभोजनं गाम्‌ । हिरण्यमुत भोगं ससान हत्वा दस्यू- 
न्यार्य वणमावत्‌ ॥| ३-२४-९ अथ- इन्दाने, दस्वूना 
मारून घोडे दिळ, सूय दिला, पुष्कळ दूध देणाऱ्या 
गायी दिल्या, सोने आणि इतर उपभोग्य वस्तू दिल्या 
आणि आर्यवंद्याचे रक्षण केले, ” वरील क्रचावरून 
एक गोष्ट स्पष्ट दिसते तीही की सुरवातीला आर्य 
वणम्‌ ब दासवणैम्‌ असे दोन भिन्न मानववंश होते. 
आत्रे आणि दास यातील भिन्नत्वद्दाक त्रश्न्चात 
काही नाही हेही श्री. बऱहाडपांडे यांचे म्हणणे तितकेच 
खोटे आणि चुकीचे आहे. मी 1008 ७118590101 
11 ७७ हेष्टश९१७ आणि नवभारतातील १०५० 
पानात त्याच्यातील मेद व दासांचे आणि सिंधुसंस्कु- 
तीतील लोकाचे ऐक्य दाखविले आहे. ते श्री, वऱ्हाड- 
पांडे यांनी पाहिल्यास त्यांच्या सर्व वेडगळ 'कल्*ना 
हवेतील किल्यासारख्या नाहीशा होतील त्यांच्या रंग- 
ख्याबद्दलह नवभारत १९५९ मध्ये लिहिले ते वांचावे. 
मुदा नं. ४ 
हाही मुद्दा वेडगळ तदीटाचा अजब नमुना आहे. 
म. म. पां. वा. काणे यानी सिंधुसंस्कृति आयांची 
आहे असे विधान केले त्याना उत्तर दिले आहे. 
त्यावेळी आये भारतात नव्हते असे माज्ञे 
बिलकूल म्हणगे नाही ही श्री. वऱ्हाडपांडे यांच्या 
डोक्यातील वेडगळ आणि चुकीची कल्पना आहे. आर्य 
त्याकाळी भारतात नव्हते असे माझे बिलकुल म्हणणे 
नाही. काहीतरी वेडगळ आणि मृखपणाची विधाने दुस- 
ऱ्याच्या माथी मारण्याची वऱ्हाडपांडे याची शक्कल 
अजत्र आहे. माझ्या लेखाचा संबंधित उतारा खाली दिला 
आहे त्यावरून वऱहाडपांडे यांचे म्हणणे संपूर्णतः खोटे 
ओह हे वाचक्रांच्या ध्यानात येईल. ““ वरील मृतरारी- 
रांच्या वगींकरणावरून काही अत्यंत महत्त्वाची अनु- 
माने निघतात त्यांचा विचार करणे प्रस्तुत आहे, हरप्पा 
आणि मोहेंजोदारोतील लोक आर्य असावे असे मत म. 
म. पां. वा. काणे यानी आपल्या वाल्टेअर इतिहास कंग्रे- 
सच्या अध्यक्षीय भाषणातून व्यक्त केळे आहे. हराप्पा 
आणि मोहेंजोदारो जर आर्याच्या वसाहती असतील आणि 
तेथील बहुसंख्य लोक जर आये असते तर तेथे आढ- 
ळलेल्या मृत शरीरांपैकी बहुसंख्य म्रृतदारीरे आर्यांची 


आ वड 


-करखगघड चिठञसुज? 


नवभारत 


सापडली असती. आर्याच्या शीषकांच्या संपूर्ण 
अभावावरून हरप्पा आणि मोहेंजोदारो येथील लोक 
आर्य नव्हते हीच गोष्ट प्रामुख्याने सिद्ध होते. ” मुद्दा 
दिसून 


नं ४ ही वऱ्हाडपांडे यांची कपोलकल्पना आहे 
येईल, 


मुद्दा नं. ५ 

नेड्चातील शहरे रूपकवजा आहेत ती खरीखुरी 
शहरे नव्हती हे वऱहाडपांडे यांचे म्हणणे चुकीचे आहे ते 
क्वेदातील कांच्या माहितीच्या संपूर्ण विरुद्ध आहे, 
ह्रियुपिया ( ह्रप्पा ), अंध्युमति, दुर्योण इत्यादि दाह- 
रांचा उल्लेव क्ज्चातून आहे. सहाव्या मंडळातील २७वे 
सूक्त “ हरियूपिया ' शहरांच्या विनाशावद्दढ आहे. 
त्यात अभ्यवर्ती चायमानाने वेढा घाढून त्या शहरांचा 
विनाश केला हे आहे. नवभारत १९५६ सप्टेंबर 
मधील ' सिंधु उत्खननातील शाह्रे व क्रग्वेदातील पुरे! 
हा लेख वाचावा म्हणचे बऱ्हाडपांडे यांच्या चुकीच्या 
केल्पना नाहीश्या होतील, इंद्र हा मनुष्य होता व त्याने 
शहरे फोडली असे मूर्खपणाचे विधान मी कोठेही केळे 
नाही. 
मुद्दा न. ६ 

श्री. वऱ्हाडपांडे यांच्या ६ व्या मुद्यातळे म्हणणे अगदी 
चुकीचे आहे. आर्यांचे व 


आर्यपूर्वांचे संघर्ष झाले 
एवढ्यावरूनच ते भिन्न मानवसमाजाचे होते असे 


भिन्न मानववंशाचे होते हे 
रग, रूप, स्वभाव, रचना 
पजापद्धति, समाज- 
एकमेकांपासून पूर्णपणे भिन्न 
आवेपूर्वांचा समाज 
त्यांची शहरे जाळणे, 
बनी 

गभेवती स्त्रियांच्या 
कत्तली करणे, 'चातून ते वेगळ्या मानववंद्यांचे होते 
असा उल्लेल न्काचेः देव इंद्र, अभी, मरत अश्विनो, 
उषसू ? पेरुण इत्यादि यज्ञ पएजापद्धति सोमाने | 
हविद्रब्याने देवाची पूजा करणे, दुसरे लिंग व मर्तिपुजक 
ज्याना यश्ञाचे अगदीच वावडे र 


" "वेऱ्यांच्या पूजापद्धति 
अगदीच निराळ्या, आर्य आपल्या इाजूंना काळ्या 
रंगाचे, दास, दस्यू, पागे, वश न करणारे इत्यादि 


५४ 


नाबाने संबोधीत, पणींच्या चालीरीती आयांपेक्षा 
अगदीच भिन्न ते डोक्यावर शिंगे धारण करीत, 
हषभाची पूजा करून जिभेला चिरा देत, झस्तुत ठेखकाने 
कचांच्या साह्याने आर्य आणि आरयपूर्वीचे भद दाख- 
वून दिळे आहेत, समग्र ठिखाणाची पुनरावृत्ति करणे 
रकय नाही, श्री बऱ्हाडपांडे यांनी माझ्या लिखाणाचे 
पानही न उघडता ही भरमसाट टीका केली आहे, 
सुद्दा. न, ७ 

षा माझ्या लिखाणाशी बिलकूल संत्रंध नाही. 
आयीच्या भाषेतून युरोपीय भाषा निघाल्या हे मी 
कोठेही म्हटळे नाही. माझ्यामते त्या प्राकृत भाषेतून 
निघाल्या व प्राकृत ही आरयंपूर्वांची भाषा होती. 
मुद्दा नं. ८ 

वऱ्हाडपांडे यांचे सामान्य भाषेचे अगाध अज्ञान या 
उचयातून दृष्टीस पडते, त्यानी जे अवतरण दिले आहे 
ते सुंधांदयु रे यांचे असूच शकत नाही, ते एखाद्या सामान्य 


“> अक र 0 >>. 
विद्वानाचेही असू गकत नाही, ते अत्यंत ककी 
आहे, संस्कृत आणि ' पाली ? भाष्रेतून बंगाल 


तामीळ, हिन्दी, गुजराती या भाषा निघाल्या अताव्या. 
“ संस्कृतंपासून अथवा पाढीपासून तामीळ भाषा 
निघाली असे वऱ्हाडपांडे सोडून दुसरा कोणीही मनुष्य 
"हणू शकणार नाही, चुकीचे तर्कट सिद्ध करण्यासाठी 
एका थोर व्यक्तीच्या माथी भलतेच विधान चिकटवणे 
यासारखे धाष्ट्ये दुसरा कोणीही करू शकणार नाही. 
मुद्दा न. ९ ी 
आये भारतात आल्यानंतर अनेक शातकांनी त्रब्खे- 
दात संकलित केलेल्या अड्चांची रचना झाली हे प्रस्तुत 
लेखकाने आपल्या ठेखातून दाखवून दिळे त्यापूर्वी 
पूवी आयांनी आर्थ पूवांशी युद्ध करुन त्यांच्या कत्तली 
उडविल्या; त्यांच्या शहरांच्या संस्कृतीचा विनाश केला, 
या संघपीची बगने क्रचातील पहिल्या मंडळापासून 
म मेडळापावेतो आहेत. कचा निशितीच्या वेळी 
आर्य भारतासच आपला देश मानीत होते त्यामुळे 
आय जेथून आले तेथील वर्णने कञचातून येणे शक्‍य 
नाही परंतु दुसऱ्या इतक्या गोष्टी आहेत की आर्य 
आणि दास हे उरस्परापासून मिन्न होते हे स्पष्ट दिसते. 
आर्य भारतास आपला देश मानीत असले तरी 
प्राचीन वाडूमयातीळ ' क्रि ? सारखे देशवाचक 


हर £-- मेडी भि 


"करगंधर चिघव्यसजा) 


क्रग्वेद व आयोनार्यांचे संघषे 


शब्द तड्चातून आढळतात हे प्रस्तुत लेखकाने मे 

१९६्रेच्या नवभारताच्या * सिंधु संस्कृतीतील लोकच 

("यू आर्यांचे शत्ळू : ९ : या लेखात दाखविले 
हि. 


भारतीय ज्ञानाचे शाररू 

भारतीय शानाचे खरे खरे शत्रू ज्याना शास्त्रीय 
शान नाही परंतु त्या संत्रंधी चुकीच्या भरमसाट 
दुराग्रही कल्पना, भाकडकथा व उद्धटपणा, लोक 
आपणास काय म्हणतील याची ब्रिलकुळ खंत नसलेले 
दुराग्रही लोक, त्याना वेदाब्रद्दळ अधिकाखाणीने 
बोलण्यासाठी वेद॒ उघडून पाहण्याची जरूरी नाही. 
पेद बाचणे, त्यातील सर्वे शब्दांचा अर्थ समजून घेगे, 
वेदाचे व्याकरण समजून घेणे इत्यादि कश्याचीही जल्री 
नसते, ते त्यांच्या दुराग्रहाने ठरविलेल्या वाटेल त्या 
द्ञकीच्या गोष्टी ठोकून देतात. त्याना काहीच अर्थ 
नसतो. त्यांचे भांडवल म्हणजे पाश्चात्स विद्वानांना 
अकारण दोष देऊन सवंग देशभक्तीचे प्रदर्हान करून 
भारतीय वाचकाची सहानुभूती आपल्याकडे ओढून 
घेण्याचा प्रयत्न करणे, प्रतिस्पर्धी पाश्चात्यांच्या लिखा- 
णाच्या आधागने लिहितो असे खोटेच भासविणगे, 
प्रत्येक मूखेपणाच्या विधानाला नैत्रर देऊन आपण 
काही नवा मुद्दा उत्पन्न केला असे दाखविणे व प्रत्येक 
वेळी प्रतिस्पर्ध्यांच्या तकैटाचा पायाच नाहीसा होतो, 
त्याची तर्कटे हवेतील किछ॒यासारखी आहेत वगेरे 
एखाद्या वात्रट मुलासारखे वारंवार म्हणणे हे होय, 
यामुळे खऱ्या ज्ञानाच्या प्रसारास अडथळा येऊन 
वेडावाकडा मूर्खपणा मात्र पसरतो. हे लोक भारतीय 
ज्ञानाचे खरे शत्रू होत हे वाचकांनी जाणून घेगे 
अत्यंत आवदयक आहि. 
विद्वानांची प्रतिक्रिया 

प्रस्तुत लेखकाच्या लिखाणाबद्दळ प्रथमश्रेणीच्या 
भारतीय व पाश्चात्य विद्वानांची काय प्रतिक्रिया 
आहे ते प्रस्तुत लेखकाने मार्च १९६४ मधील नव- 
भारतातील* आर्यांच्या भारतात प्रवेशाची कालगणना 
(उत्तरार्ध ) ' या लेलात दाखविले आहे. त्या संबंधी 
दिवंगत विद्वान ज्योतित्रविष्रारदु, करण ग्रंथाचे कते, 


ज्यांचे ज्योतिषविषयक ग्रंथ छापून व ज्यांना डि. 
लिट्ची उपधा देऊन नागपूर 'युनिव्हर्सिटीने ज्यांच्या 
ज्योतिषविषयक विद्वत्तेचा गौरव केला त्या श्री, ल. के. 
ऊर्फ भाऊजी दप्तरी यांचे प्रस्तुत लेखकाच्या लिखाणा- 
संत्रंधी काय मत आहे ते त्यांच्याच शब्दात देणे अवइय 
वाटल्यावरून येथे उद्धृत केळे आहे. 

६ ४817. शीट 700 शप ०००४५ 
€ पृ 100१08 शंएं]18800 1 ९ 1४2४९१६? 
अ०प ७७४७ 70 १००७७ 71806 ॥ पर्कर्शप) 
७०॥७प00 (0 006 ०600६1 1]85ाणांपष्ट, 
४०० ९००९प8008 ४१९१ 11000) 80170800 
1010९, 20007पेंप९52्ट 0० प)२९, ॥॥७ ४९0७8 
फ९'९ ९0101008९0 फ़ 81४918 ९४0- 
580 ७ ७६१६७7 ब्रह्मावत 1, ९. ५0७ 0०पर्पग र 
७९६७९९) सरस्वती ००१ हशद्वती. 111४ 9७४९ 
स88 ९७४७९0 उप 8102 5. ७, ॥॥6 
होटा 0९७७९९॥ ७७९ १४७8 8४10 08 
19०1९ ० ४०९110१810 110४५ 110४९ ]01९- 
6९१६6१ ५०७७ १७९, हि 

ए०प7 81९८९९ 
एर. 1., 1) 


गेल्या जानेवारीत नवी दिल्ली येथे झालेल्या २६ न्या 
विश्वप्राच्य परिषदेत प्रस्तुत लेखकाने '' 11098 
लए1189000 & ३१४2४४९०१७ १7.या विषयावर वेदिक 
सेक्शन नं. ६ मध्ये लेख लिहिला होता. त्या सेक्शनचे 
अध्यक्ष प्रो, थिमी नावाचे जर्मन गृहस्थ होते. एका 
निबंधाला साधारणतः १०५ ते २० मिनिटे वेळ मिळत 
होता. माझा निवैध १९ टाई"ड शीटस्‌ असल्यामुळे 
वाचावबयाला ४५ मिनिटे लागली, त्यानंतर त्यावर 
एक तासभर उद्बोधक चर्चा झाली. शोवटी अध्यक्षानी 
८ (९1108) पोटा) ए0पा' 0910९7 1170९0१ 8पटला] 
॥एशफ कोंडटप80 1. शप 8९७॥]]४ 
४0६0) ४०५ म्हणून स्पेशल आभार मानळे अशा 
प्रकास्चे स्पेशल आभार फक्त याच निबंधाचे मानले 


गेले. 


५५ 


-कखगघलचिघनसन, 
विर ब्य्द 


वाचकांचा पत्रव्यवहार -- 


संपादक, * नवभारत 
सप्रेम नमस्कार वि. वि. 
च नवभारत*च्या मे ६५४ च्या अंकातील श्री 
चांदोरकरांचा लेख आणि त्यावरचे जुळे ६४ च्या 
अंकात प्रसिद्ध झालेले डॉ, कर्णिकांचे पत्र वाचले, 
श्री, चांदोरकरांचा लेल वाचल्यानंतर त्यासंबंधी 
पत्न लिहिण्याचा मनांत विचार आला होता. पण 
चांदोरकरांनी केलेली उराणकथा आणि शास्त्रीय सत्य 
यांची भेसळ इतकी उघड होती की तिचे बनावट 
स्वरूप मुद्दाम उघड करून दाखविण्याची जरूरी आहे 
असे मला वाटले नाही, तथापि लिंगपरिवर्तनाच्या 
बाबतीत आधुनिक शास्त्रीय ज्ञानाची स्थिती काय 
आहे हे स्पष्ट करण्याची जल्री होतीच, हे काम 
डो, कर्णिकांनी केल्याबद्दल थन्यवाद | (मात्र त्यानी 
यापेक्षा अधिक तपशीलाने हा प्रश्न चर्चावयास 
पाहिजे होता. त्याऐवजी त्यानी ब्रह्मदेवाच्या अश्रतन 
जांबबान जन्मले - किंवा हनुमंताच्या घामातन 
मकरध्वज जन्मला यासारख्या उघड उघड दंतकथा 
खोडण्यामध्ये विनाकारण वेळ घाळविळा आहे, 
अशा विलक्षण प्रजोत्पादनावर वाचक विश्वास 
ठेवतील असे कर्णिकांना वाटते काय ? हीच 
ब्रह्मचाऱ्याच्या “ मकाशणाऱ्या ?? 
त्यांचे पत्र वाचल्यानंतर त्यातील एक ३ 
दृष्ट्या काटेकोरपणाने केलेले न 


आले. आणि म्हणून हे पत्र लिहीत अहे, ' त 


गोष्ट 


मंधारणा झाल्याचे 
खूण म्हणजे तिची 
ंदोरकरांचे विधान डॉ. 


स्रीला तत्काळ कळते आणि याची 
संभोगतृ्ति होय हे च 
कर्णिकांनी खोडून काढले ते योग्यच केले, संभोग- 
तृप्तीशिवायसुद्धा गर्भधारणा होऊ शकते हे सरे 


आहे. पण गर्भसंभवाचा आणि संभोगतृप्तीचा 
अन्योन्य संबंध नाही... या दोन्ही 


आहेत. ” हे डॉ. केणिकांचे विधान निखा 


गर्भधारणा होऊ शकते यावरून संभोगतृस्तरीचा आणि 
गर्भधारणेचा अन्योन्य संबंध नाही असा निष्कर्ष 
काढता येत नाही, याच्या विरुद्ध पुरावा नसता तरी 
असा निष्कर्ष काढता आला नसता. पण । बराच 
अप्रसक्ष पुरावा आहे, काही सस्तन प्राण्यांवरील 
प्रयोगावरून असे आढळून आले आहे की समागम- 
क्रियेमथ्ये मादीच्या जननेंद्रियामध्ये निर्माण होणारे 
जोराचे उद्दीपन - स्नायूंची हाळचाल- स्त्रीव्रीज- 
कोश!तील स्त्रीबीज (0एपप 3 मुक्त करण्यास 
समर्थ असते, हे सुटे झालेले ब्रीज संभोगक्रियेत 
योनीत पडलेल्या पुंबीजाशी थोड्याच अवधीत संयोग 
पावते व गमघारणा होते. केंब्रिजच्या प्रा. हॅमंड 
यांना सशाबरील प्रयोगामध्ये हे स्रीवीजाचे बीज- 
कोशातून होणारे विमोचन ( 07०1७07 ) 
संभोगक्रियेनंतर केवळ दहा तासात घडून येत अत 
त्याचे आढळून आले, मांजरासारख्या काही प्राण्यात 
अशाप्रकारची गर्भधारणा नेहमीच घडून येते. अमे- 
रिकेतील स्रीवंथ्यत्वतशांच्या मते लंगिक जीवनाशी 
पुरते जुळते न घेतलेल्या स्त्रियांच्या बाबतीत काही 
प्रसंगी असे घडून येण्याची शकयता असते. संभोगा- 
मध्ये स्त्रीने लंगिक उच्चांक ( 0180870 ) गाठला 
तर तिच्या अंतजंननेंद्रियाचे जे जोराचे उद्दीपन होते 
हाचा परिणाम कचित्‌ स्रीवीजविमोचनामध्ये 
होणे शक्‍य आहे, याचा एक पुरावा पुढील- 
प्रमाणे देता येई, बहुसंख्य स्त्रियांमध्ये त्यांच्या 
मासिक चक्राच्या विशिष्ट अवधीत संभोग केला 
असता गर्भधारणा होत नाही असे आढळून आलें 
आहे. ( संततिनियोजनासाठी याची * सुरक्षित? काल 
म्हणून शिफारस केली जाते. ) पण याला अपवाद 
असून मासिक पाळीच्या म्हणजे रक्त वाहत 
असताना- केलेल्या संभोगानेसुद्धा करचित्‌ गर्भधारणा 
साल्याची उदाहरणे आहेत, अशा अनियमित काळी 
होणारी गर्भधारणा त्या काळच्या संभोगाने होणाऱ्या 
स्रीवीजविमोचनानेच शक्‍य आहे हे उघड आहे, 


पत्रव्यवहार 


| न संभोग अत्यंत सुखकारक झाल्य, म्हण्जे 
ी बाह्य व अंतजञेननेंद्रियांचे अति उद्दीपन 
घडून आले, तर ए डी च 
तीन वळात नटी महिन्यात अद्षाप्रकारे दोन- 
वह क त जविमोचन होणे श्क्य्‌ आहे 
जुते आ आहे. अशा सत्रीबीजविमोचनाने 
व्माली च त॒ सुखकारक संभोगाने- मासिक 
समद मरे णत्याही काळाबधीत गर्भधारणा होईल है 
विण , अश्या रीतीने स्त्रियांच्या बाबतीतील हे 
लमी ( आणि हे निरीक्षण अलीकडचे नसून 
अधून कमान विख्यात डॉक्टरने बऱ्याच 
लिक न ठेवले आहे. ) आणि प्राण्यांवरील 
1 लक्षात घेता संभोगतुतीचा आणि गर्म- 
धारणेचा अन्योन्य संबंध नाही, या दोन्दी क्रिया 
वेगळ्या आहेत असे निश्चित विधान करता येत 
नाही- निदान अत्ते विधान करण्याइतके आपले 
शान परिपूर्ण नाही हे स्पष्ट होईल. मात “ समा- 
गमानंतर आपल्याला गर्भधारणा झाल्याचे स्त्रीस 
तत्काळ समजते | ?” ( मग त्याची खूण काहीही 
असो. ) हे चांदोरकरांचे विधान चुकीचे आहे हे 
डॉ. कर्णिकांचे म्हणणे बरोबर आहे. 
_अट्टूयानंद गळतगे 
व्यासोच्छिष्टम. 
त नाना- 


श्री. ना. गो. वापेकरांचे “ 
जून १९६४च्या नबमारताच्या अंका 
साहेज चापेकरांनी * व्यासोच्छिष्टं जगत्सर्वम्‌ ह्या 


शीषैकाखाळी एक लेख लिहिला आहे. त्यातील 
काही तर्कैदुष्ट विधाने आम्ही पुढील लेखात दाख; 


वितो : 


नानासाहेबांनी पक विचित्र प्रश्न विचारला आहे - 


तोअसाकी कुंतीने मंत्र जपताच पाच पुत्र एकदम 
तिच्यापुढे का उभे राहू नयेत ! या'चे उत्तर-मंत्राने 
पुत्रोत्यत्ति याचा अर्थ पतिपत्नीच्या ठिकाणी पुत्रो- 


त्पादनाची शक्ति नसते ती मंत्राने येते व नंतर 


पुत्रोत्सत्ति नेहमीच्या निसरीक्रमानेच होते. कर्णो- 


त्यसतीच्या वेळी सवे ' संअभूह तयार ह असे शब्द 


न.भा,८ 


आहेत, धर्मेजन्माच्या पूर्वी ' संयुक्ता साहि धर्मेण 
म्हणजे यमधर्माने तिच्याशी संभोग केला असे शब्द 
आहेत. भीम वायूपासून ६ जज्ञे? जन्मला असा 
शब्द आहे. अर्जुनाच्या अगोदर कुंती ब पांडु यानी 
ब्रत ब तप एक वर्षभर केळे असे वर्णेन केलेळे 
आहे. माद्रीने मनाने अश्विनीपुत्रांचे ध्यान केले व 
नंतर । तावगम्य स॒तौ तस्यां जनयामासतुर्यमौ, म्ह ० 
जुळे अश्विनीकुमार येऊन तिच्या ठिकाणी पुत्र उत्पन्न 
करते झाले. ( चित्रशाळा मरत आदिप० अ, १२३- 
१२४ ) - हा सगळा संदर्भ, लिहिण्याच्या अगोदर न 


च नानासाहेबांनी कुंतीला एकदम पाच उुन 


पहाता 
प्रे्ष विचारला आहे. 


का झाले नाहीत असा विचित्र 
मंत्राने किंवा वरदानाने पुत्रोत्पत्ति ताबडतोब 
झालीच पाहिजे असा सिद्धांत नाही. यांचे उदा- 


हरण राम व त्याचे बंधु यांच्या जन्माचे आहे. यज्ञात 


प्राजापत्य वराने दरारयाठा पायस दिले. त्यांचे भाग 


करून दशरथाने आपल्या तीन राण्यांना दिले. काही 
काळाने त्याना गर्भधारणा झाली. पायस भक्षणापासून 


बाराव्या महिन्यात पुत्र झाले. राम पुनर्वसु नक्षत्रावर 
जन्मला, भरत पुष्य नक्षत्रावर आणि लक्ष्मण दात्ुन्ञ, 
र॒ जन्मले. तात्पर्य मंत्र ब वरदान, 


आरळेषा नक्षत्राव 
मातापित्यांची अपत्य उत्पादनाची शक्ति पूर्ण 


करतात व अपत्ये सष्टिक्रमाने होतात, तेव्हा कुंतीला 
एकदम पुत्र का झाले नाहीत हा नानासाहेबांचा 
प्रश्न तर्कदृष्ट्या चूक आहे. 

कुंतीला पुत्र सामान्य पुरुषापासूनच झाले असे 
नानासाहेब ग्हणतात ते खरेच आहे. तरी वरचा 
प्रश्न ते विचारतात. वस्तुत: नियोगपद्धति त्या 
काळाच्या सुमारास हीन गणली जाऊ लागली होती. 
तेव्हा पांडवांचा हीनपणा झाकण्यासाठी मंत्रप्रमाबाने 
देवांपासून त्यांची उत्पत्ति झाली असा अदूभुताचा 
आश्रय घेतलेला आहे. कौरवांचा जन्मतः हीनपणा 
दाखविण्यासाठी, बसे वणन केले आहे ते पहा. 


गांधारीच्या पोटात गर्भाचे सळ बारा महिने 


ष्छ 


"“ नवभारत 


राहिळे, तिने कुंतीच्या ईष्येने दगडाने पोट बडविले 
तेव्हा ती एक मांसपेशी ( गोळा ) प्रसवली. तिच्या- 
वर पाणी शिंपताच ती पेशी फुटली. तिचे शंभर 
तुकडे व्यासानी तुपाने भरलेल्या शभर घटात ठेवले 
व कौरव जन्मले, कौरवांचा जन्मतः हीनपणा दाख- 
विण्यासाठी त्यांची उत्पत्ति अनैसर्गिक हीनपणाने 
झाल्याचे दाखविळे आहे, तासर्य पुराणग्रंथ अद्‌भु 
ताचा आश्रय करून चांगुलपणा व हीनपणा दाखव- 
तात. अदूभुताचा भाग काहून आपल्याला सरळ 
नैसर्गिक रीत पुष्कळदा दाखविता येते. 

तकंदोषाचे दुसरे उदाहरण, त्याच अंकाच्या 
३२ व्या एष्ठावर आहे, “ पांडव कौरव यांच्या 
नात्याचा विचार करता पांडव हे सोमवंशी म्हण्जे 
चांद्रमान मानणारे व कौरव हे सूर्यवंशी होते, पांडव 
अज्ञात वासातून प्रकट झाले तेव्हा योग्य कालाचा 


वाद ह्या उभय पक्षात उद्‌भवला होता हे सर्वश्रतःच 
आहे असे नानासाहेब म्हणतात. 


उत्तरगोग्रहणाचा बाद पांडव व कौरव यांच्यामध्ये 


त्यावेळी झालेला नाही, अडुंन दिसल्याबरोबर दुर्यो- 


धनाने भीष्माजवळ आक्षेप घेतला, पांडवांनी चांद्र- 
मानाने अज्ञातवास पुरा केला असे समाधान भीष्मानी 
केळे, वस्तुतः दोघांचे वर्षमान भिन्न असते तर 


ष्ट 


अनुक्रमणिका 


द्यूताच्या वेळेसच शककुनीने वनवास सौर मानाने 
करावयाचा अशी अट घातली असती. तेव्हा पांड- 
वांनी चांद्रमानाने अज्ञातवास पुरा केला, कारण 
त्यानी कमी अवधीचा फायदा घेतला यावरून ु्यो- 
धन सूर्यमान मानणारा म्हणून सूर्यवंशी हे अनुमान 
सिद्ध होत नाही. 

कुरु, कोरव, कोरूय ह्या संज्ञा कौरवांना व 
पांडवांना दोघांनाही लावल्या आहेत, 

विस्तरं कुरुवंशस्य, गांधार्या धर्मशीलताम्‌ 

क्षतुः प्रशा धृतिं कुन्याः ( आदि० अ० १ छो० 
२० ) येथे गांधारी व कुन्ती ह्या दोघी कुरु वंशा- 
तल्या असा उछेख आहे. | 

एतानू प्रमथ्य संग्रामे प्रियाथ तव कौरव 

(द्रो७अ० ८७ छो० २६ व्हलगेटप्रत ) 

येथे सात्यकि धर्मराजाळा कोरव ? म्हणतो, 
अशी आणखी पुष्कळ उदाहरणे आहेत. तेव्हा 
कौरव व पांडव एकाच कुरुवंशातले होते. म्हणून 
दुर्योधन सूर्यवंश्यातळा होता हे नानासाहेबांचे अनुमान 
चुकीचे आहे. 

नानासाहेबांच्या ह्या लेखात असेच आणखी 
काही अपसिद्धांत मांडले आहेत, पण विसतार- 
भयासव ते आम्ही खोडीत नाही. 


- वि. ह. निजसुरे 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


पुस्तक परिचय -- 
“ जा माझ्या माहेरा ? संपादिका डॉ. सरो- 


जिनी बाबर, महाराष्ट राज्य लोकसाहित्य माला पुष्प 


टू वे, किं, २१-५० 
डा. सरोजिनी बाबर यांच्या संपादूनत्बाखाली 
महाराष्ट राज्य लोकसाहित्य सामिती'च्या वतीने 
जा माझ्या माहेरा * हे पुस्तक प्रसिद्ध झाळे आहे, 
गेल्या १९/२० वर्षात लोकसाहित्यातील स््री-गीतांचे 
प्रकाशन अनेक मान्यवर संपादकांच्या प्रयत्नांमुळे 
विपुळ प्रमाणात झाळे आहे व वाचकांकडून, टीका- 
कारांच्या कडून त्यांच्या प्रयत्नाचे व लोककाव्यातील 
साध्या, सुब्रोध काब्यरचनेचे बरेच कौठुकही झाले 
आहे. साधारणपणे अद्या पुस्तकातील लेखांचे सवरू- 
पही ठरून गेळेळे असते. काही ओव्यांच्या भावपूर्ण 
आशयाची. छेखक गद्यात गुंफणी . करतात आणि 
साध्या भोळ्या मनाच्या भावनेचे व कचित्‌ कल्प- 
कतेचे कौतुक करण्यातच ळेख संपुष्टात येतो, काही 
हेतूने संयोजन केल्य़ाचा किंवा सखोल संशोधन करून 
कव्यशासत्रीय वा समाजशास्त्रीय चिकित्सा केल्याचा 
अगदी एखादाच अपवाद या क्षेत्रात आढळेल, 
सासर-माहेर विषयक लोकसाहित्याचे एकत्री- 
करण करण्याच्या. हेतूने डॉ. बाबर प्रथमत: प्रेरित 
झाल्या आहेत आणि नंतर त्यात उखाणे, रांगोळ्या, 
म्हणी, वाक्‌प्रचार व इतर अनेक विषयावरील गाणी 
त्यानी एकत्रित केली आहेत. अर्थातच पुस्तकाची 
रचना बरीच अस्ताव्यस्त होऊन गेलेली आहे. त्याच- 
प्रमाणे पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत ५ आलेल्या साहित्या- 
तून आपण निवड केली ? असे जरी त्यांनी म्हट- 
लेले असले तरी ती निवड फारच सेलपणाने केळेली 
स्पष्ट जाणवते. लोकसाहित्याकडे पाहण्याची हळवी, 
विवशावृत्ति या सैळपणाच्या मुळाशी आहे. भल्या 


मोठ्या आकारातीळ ५५० एड्टांचा हा ग्रंथराज नुस- 


ताच अगडबंत्र झाला आहे असे त्यामुळेच वाटते. 
म छपाई व चित्रे 


उत्तम बांधणी, उत्तम कागद, उत्त 
असलेल्या या ग्रंथाची किंमत सरकारने बहुजनांसाठी 
फक्त. साडे तीन रुपये ठेवलेली आहे ही अमिनंद- 
नीय गोष्ट असली तरी ज्या पुस्तकावर कित्येक हजार 
रुपये सरकारने खचच केले असतील त्या पुस्तकाचे 
अंतरंग असे सामान्यच असावे याची हळहळ 
बाटल्याखेरीच राहात नाही. अश्या परिस्थितीत 
एखाद्या दुसर तो काहीसा अपवादात्मक 


ऱ्या लेखाचाच त 
असल्याने उल्ठेख करून परीक्षण करावे असे वाटते, 


तेवढेच हाती लागते. 

पुस्तकाच्या पहिल्या भागात * क्रणानुत्रंध या 
शीर्षकाखाली, स्वतः डॉ. बाबर यांनी सासर-माहर 
विषयक एक लेख लिहिलेला आहे. आजकाल बालपणी 
विवाह होत नसल्याने सासर-माहेरा विषर्यींच्या 
भावनात-अनेक बदल झालेळे आहेत याची पुसटती 
जाणीव त्यात. व्यक्‍त झालेली आहे तरीही सासर 
-माहेर बद्दलच्या जुन्याच भावना आता स्थायिभावा- 
सारख्या होऊन बसल्या आहेत असेच त्याना वाटते, 
म्हणून सासरचा जाच, लय समारंभातील रूढी व 
सोहळ्याचा आनंद याची चित्रे त्यांनी सविस्तर 
काढलेली आहेत, “' बहिणीला भाऊ म्हणजे विसा- 
व्याचे झाड, लेकीला आईवडील म्हणजे तीर्थाचे 
सागर, नणंदेळा भावजय म्हणजे दैवाची लक्ष्मी... ” 
अशी विधाने भारावून टाकणारी असली तरी थोड्या 
अवधीतच त्यातील ढोबळपणा ध्यानात येतो. विविध- 
वेळी घेतल्या जाणाऱ्या उखाण्यातून लोकपरि स्थि- 
तीचे ज्ञान होते अशा अर्थाची विधानेही समाज- 
शास्त्रीय वा सोंदर्यदृष्टी खोलवर न नेल्याने निरुप- 
योगी ठरतात. ह्याचप्रेमाणे या पहिल्या भागा- 
तील सर्वच, म्हणजे पंधरा लेखांचे पुष्कळसे स्वरूप 
आहे. वास्तविक पाहता या विभागात लिहिंणाऱ्या 
लेखकांनी विदुर्भ-मराठवाडा अश्या वेगवेगळ्या 
विभागातील लोकगीते उदाहरणादाखल घेतलेली 
आहेत. तेव्हा संपादकांना तौलनिक भूमिकेवरून 
ह्वास्त्रीय दृष्टिकोन बाळगून विचार करता आला असता, 
पण ती भूमिकाच नसल्याने प्रत्येकाने आपापल्या 
विभागातील लोकगीतांची भरपूर उदाहरणे देऊन लेख 
फक्त सजवला आहे असे वाटते. श्री. पोहनेरकर, 
श्री. गोहल, व सौ. जोजोदिया यांच्या लिखाणामागे 
भावविवशतेहून थोडीशी मिन्न अशी काही दृष्टी 
असल्याने त्यांचे लेख वाचनीय झालेले आहेत. 

पुस्तकाच्या दुसऱ्या भागात महाराष्ट्राच्या वेंग- 
वेगळ्या भागात राहणाऱ्या जबळ जवळ सत्तर 
व्यक्तींनी गोळा केळेल्या ओव्या आणि गाणी एकत्र 
छापण्यात आलेली आहेत. त्यातील काही सुट्या 
सुट्या र्चना काव्यदृष्ट्या फॉर चांगल्या असूनही 
बऱ्या-बाईंटाची फारच भेसळ झाल्याने परिणामाला 
बाध येतो. तरीही यातींल काही काव्ये जाणत्या रसि- 
काला खलवतीळ अशी आहेत, एवढ्यासाठी है मोठे 

ऊं य चड 

पुरक अवद्य चाळाबयास हवे, - सरोजिनी वेद्य 


ष्‌ 


ऱ्र ल उ ऊएऊ” डर 

कढ > ::0020::5 

य डा 
उठ ल : ल 


सार-संकलन 


अमेरिकेच्या सुव्यवस्थेत अडथळे 
जर निमाण करणारा प्रश्न 

निग्नो प्रश्षावर समग्र माहिती गोळा करण्याकरता 
खुइ हॅरिस यानी एक राष्ट्रीय पोल घेतला होता. त्याचा 
निष्कषे खालील चोकटीत दिला आहे. यावरून ते 
लिहितात : “ अत्यंत महत्त्वाचे दशकात निग्रोक्रांति 
प्रवेश करीत असून काळ्य़ा व गोऱ्या अमेरिक्रेचा भमूड' 
कांय आहे ते पहाणे जरूर आहे. नागरी हक्क विधे- 
यकाचा कायदा झाला असून त्यावर सही होत अस- 
ताच मिसिसिपी राज्यात भयग्रस्त परिस्थिती निर्माण 
झाली, फ़ोरिडात भांडणे सुरू झाली तर उत्तरेकडील 
राज्यांत निग्नोविषयी असंतोष पसरू लागला. गेले 
कित्येक महिने अभरिकेत वर्तमानपत्रे या चालत्या 
गांड्यात खीळ घालणाऱ्या प्रश्नासंजंधी, संदेह, मीति व 
गोंधळ निर्माण करीत आहेत. 

अमारकेच्या यंत्रणेत या प्रश्नामुळे कितपत अडथळे 
निर्माण होऊ शकतील त्याचा अध्यक्षीय निवडणु- 
कीवेर काय परिणाम होईल ? टदाक्षेगेतील अतिरेकी 
सनातनी गोरे हा कायदा कितपत डावलण्याचा प्रयत्न 


क  अनिधो का कान्ति व अमेरिकन लोकमत 


करतील ? त्यातून सर्वत्र काय प्रतिक्रिया निर्माण होईल ! 
अध्यक्षांना जर दक्षिणेत सैन्य पाठवावे लागळे तर 
त्याचा परिणाम काय होईल ? या सवे प्रश्नांची उत्तरे या 
पोलमध्ये सापडतील असे वाटते. यत्या निवडणुकीतील 
नागरिक हक्काचा प्रश्न जरी सर्वात मोठा राष्ट्र'य य 
असला व ल्यासंत्रंधी अनेक गोऱ्यांची प्रतिकूल प्रति- 
क्रिया असळी तरी त्याला उग्र स्वरूप प्राप्त होऊन 
निवडणुकीत त्याला महत्त्वाचे स्थान येण्याची शक्‍यता 
कमी आहे. 


परंतु ही परिस्थिती आमूलाग्र बदलण्याची शक्‍य- 
ताही पुष्कळ आहे. व त्याची जाणीव राजकारणी 
पुढाऱ्यांना आहे. मेरिठेण्डच्या अध्यक्षीय प्राथमिक 
निवडणुकीत अल्ब्रामाचे सनातनी गव्हनर वॅलेस यांना 
४३ टक्के मते मिळाली. तर उदारमतवादी उत्तर 
कॅरोलिनामध्ये गः्हर्नरपदासाठी डेमोक्रेटिक पक्षाचा 
उमेदवार म्हणून डॅन मूर या वंदाद्वेशी उमेदवाराची 
घवघवीत मतांनी निवड झाली. ही झुकत्या काट्याची 
दिद्वरोने होत. 


बोय क्काम 


निग्नोंना पहिजे असा विाल-  ___र्धिर्धर्शर्शिरशिर्शिशश असा विश्वास - 
(१) गोर्‍्यांच्या नोकऱ्या 
(२) गोऱ्या वस्तीत रहाणे 
(२३) राजकारणात शिरकाव 
(४ ) गोर्‍या शाळा काबीज करणे 
(५) गोर्‍्यांशी ल्य 
(६ ) ठेंगिक संबंध 

असे करणे चूक आहे -- 


(१) कामगार संघटणांचे 
(२) चचमध्ये प्रवेश 
(२) नोकरीवर न घेणे 
(४ ) हॉटेलमध्ये प्रवेश नाकारणे 
(५) घेरे भाड्याने देण्यास नाकारणे 
(६) सामाजिक छुत्रात न घेणे 


चि सभासदत्त्व नाकारणे 
नाकारणे 


द्द ठ 


राष्ट्रीय उत्तरेतील गारे| श्श्नो 
एकंदरीत गोरी दक्षिण अल्प सं. नि 


पळू | ५६% । इ३% । रषद 
व ड्रे ५० १९ 
म डड ३५ १३ 
ठरा ३४ रड र 
२२ २२ २५ डं 
4 २९ २३ २ 
कमे; दै. | ८६ ९९ 
७९ ४५ ष्ट दर 
७६ शट ८२ र्ट 
व २२ ष्र ड्द 
मेल तोल | अक. |. ळे १ १७ जष री” 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


सार-संकळन 


आलया जळ निवडणुकीत मात्र जॉन्सन श्रे 
मिळाडी बांना अचश्य, ७६ व २४ टकके मते 
(मन हक्‍क कायदा ही मते. थोडीफार 
देग्याधोप्या ल मजनू दका नाही. परंतु मिसिसिपीतील 

र द्ध प्रतिक्रिया निर्माण झाली असून 
उत्तरेस व दक्षिणत रक्त सांडणारी क्रान्ति टाळण्याचा 
आटोकाट प्रयत्न होत आहे व होत राहील हे निश्चित, 
वेहुतेक सवे अमेरिकन नागरिक, उत्तरेतील विद्या- 
थ्यांनी मिर्सिसिपीतील चळवळीत भाग घेण्यास 
जाण्याचे विरुद्ध असून स्थानिक अधिकाऱ्यांना शांतता 
व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यास पुरेसा अवकाश 
द्यावा या मताचे आहेत. परंतु घातपात व दंगेधोवे 
वाढण्याची शक्‍यता असल्यास केन्द्रीय सरकारने 
लष्कराचे साहाय्याने शांतता प्रस्थापित करावी या 
विषयी कुणाचेही दुमत नाही. मिसिसिपीतीलळ अधघि- 
कारीवर्गाने शाळांमधून निग्रो मुलाना वेगळे ठेवण्याचे 
धोरणास पाठिंब्रा दिला तर ते मोडून काढण्याकरता 
लष्कराचा सर्रास वापर करावा अद्गाही मताचे अनेक 
लोक दक्षिणेतसुद्धा सापडतात. 

या सर्व भांडणात अभेरिकन जनतेची चार गटात 
विभागणी करता येईल. 

( १) दक्षिणेतील गोरे 

दक्षिणतीळ बहुसंख्य गोरी जनता नागरिक हक 
विधेयकाचे विरोधी असून निग्नोंचे हक्कांची जलद 
प्रगति त्यांना योग्य वाटत नाही. निग्नोनी त्यासाठी 
निदडीने करणेही त्याना पसंत नाही. काळी जनता 
आपलेपेक्षा कनिष्ठप्रतीची असून त्यांनी हॉटेलातील 
वाढण्याची कामे करणे सुद्धा त्यांना पसंत नाही. दक्षि- 
गेत सनातनी गोर्‍्यांचा या विधेयकास प्रखर विरोध 
असून त्याला वाचाही फुटत आहे. तरीसुद्धा 
आपल्या स्वयंसेवकांना सदास्त्र करण्यात त्यांचेतील 
९८ टक्के लोकांचा विरोध आहे, 

(२ ) उत्तरेतील अल्पसंख्य गोरे 

उत्तरेतील पोल्स्‌ , हंगेरिअन, स्लोव्हेक्स्‌ व इटालि- 
यन नागखि निग्नोचे विरोधी आहेत. स्वयंचलित 
यन्त्रामुळे संकुचित झालेल्या नोकऱ्याचे बाजारात 
निग्रो त्यांचे प्रतिस्पर्धी ठरतील याची त्याना भीती 


वाटत. परेशातून निर्वासित म्हणून आहढल्या या 


६१ क 


अनुक्रमणिका 


ळोकांचे आज्या पणज्यास निग्रोना असलेल्या सवलती 
सुद्धा मिळाल्या नव्हत्या असे ही जनता बोळून. दाख- 
विते. या प्रतिक्रियेस निग्रो बऱ्याच अंशी कारणीभूत 
आहेत. कारण दक्षिणेतील कट्टर निग्रो विरोधकांशी 
भांडताना वापरण्यात येणारी हडेल्हप्पीच ते उत्तरेत 
वापरू पाहातात. या सर्व गोऱ्या जनतेस नागरिक हक्क 
विधेयक मान्य आहे. असे त्याचे म्हणणे आहे.. परंतु 
यांचे बोलण्यात व वागण्यात तफावत असून हे दुटप्पी 
घोरण त्यांचेवर केव्हाना केव्हातरी _शेकल्याखेरीज 
रहाणार नाही, 
(३ ) उपनगर रहिवासी 

अलीकडे दाहारातील जवळजवळ २४ टक्क जनता 
उपनगरात रहावयास गेली आहे. त्याचा आम जन- 
तेशी संत्रंध तुटला आहे व घर नोकर सोडले तर 
त्यांचा निग्नोजनतेशी ब्रिलकूलच संत्रंध येत नाही. 
नागरिक हक्क विधयक फास्च झपाट्याने प्रगति करीत 
आहे अद्या मताचे हे नागरिक असून गोऱ्यांच्या 
बऱ्याच नोकऱ्या निग्रो पटकावत आहेत असे 
त्याना वाटते. गोऱ्या वस्तीतील घर निग्नोला 
विकण्यास नाकारणे त्याना स्वाभाविक वाटते. तर 
सामाजिक छुच्रचे सभासदत्व निग्रोस नाकारण पण उचित 
वाटते. गोऱ्या अमेरिकन जनतेत वर्गवारी असून एका 
वर्गाचा माणूस दुसऱ्या वर्गात बळजबरीने जाण्याचा 
प्रयत्न करीत नाही. मग निग्नोनी आपल्या वर्गाप्रमाणे 
सोदाळ क्लब्रात गेल्यास वाईट ते काय आहे ! 
ही उपनगरी जनता निग्नोनी आपआपल्या पायरीने 
रहावे असे मानणारी असली तरी दक्षिणेतील 
निग्रो विरोधी चळवळीस त्यांचा विरोध आहे. वॅसेल 
व गोल्डवाटर हे नागरिक हक विरोधी. म्हणून त्यांचे 
बद्दल याना सहानुभूति नाही परंतु उघडपणे वावर- 
णाऱ्या निग्रो विरोधकांना त्यांचा मूक पाठिंबा आहे, 
येत्या निवडणुकीत हा पाठिंत्रा हृदय झाल्यात नवल 
नाही, 

(४) निग्रो 

अमेरिकेतील लोकसंख्येत निग्नो १० टक्के असून 
मतदारात ते ८ टक्के आहेत. नागरी हक्कांबद्दल 
त्यातीळ काहीना घाई गदी झालेली दिसून येते “तर 
काही आतताहैपणा करीत आहेत असेही दिसते, परंतु 


कपि 


-करखगघरचिघ्नसजञ, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


ते पराजयाचे भीतीमुळे किंवा नैराड्यामुळे नसून आपल्या 
चळवळीस नजीकचे भविष्यात यदा येण्याची चिन्हे त्याना 
दिसत आहेत म्हणून. मार्टेन ल्युथर किंग ( ज्युनिअर ) 
हाच या चळवळीचा पुढारी असून नॅशनल असोसि- 
एडन फार अडव्हान्समेंट ऑफ कलड पीपळ 
(1४५407) हीच निग्नो चळवळीची महत्त्वाची व 
लोकमान्य संस्था आहे. निग्नो जनतेला सामोपचाराने व 
समझोत्यानेच आपले प्रश्न सोडवण्याची इच्छा असल्या- 
मुळे तो शांततेने सुटण्यास मदत होणार आहे. 


या सर्वाचा अध्यक्षीय निवडणुकीवर काय परिणाम 
होईल मतांची जास्तीत जास्त घसरगुंडी जमेस घरली 
तरी जॉन्सन व गोल्डवाटर यांचे ७४ व २६ टक्कयात 
फारसा फरक होइल अते वाटत नाही. फार तर थोडीशी 
मते फुटतील इतकेच. गोल्डवाटरला पाठिंबा देणाऱ्या 
२६ टक्के अमेरिकन नागरिकात बहुसंख्य लोक नागरिक 
हक बिलाचे कट्टर विरोधक असून गोऱ्या वस्तीत 
निग्नोंनी रहाणे धोक्याचे आहे असे मानणारे आहेत. 
निग्नोंना गोऱ्या जमातीत ल्य करावयाची असून राज्य- 
कारभारही हातात घ्यावयाचा आहे असा त्यांचा 
दावा आहे. या कनिष्ठ जातीचे, नागरिक हक बिल 
हे एक हत्यार आहे असेही ते मानतात, 
या पोलने काही गोष्टी स्पष्ट केल्या असून त्यातील 
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे निग्रोक्रांति ही अमेरिकेतील 
ही होऊन बसणार ही 
वेळ हळूहळू का होईना पण 
र्‍यांनी त्यात अडथळे उत्पन्न 
टिकणारे असून ते उग्र स्वरूप 
याचा अर्थ ते संपुशत आले 
आहेत ब ते तसेच रहातील 


यशस्वी होत जाणार, गो 
केळे तरी ते अल्पकाळ 
घेतीळ असे वाटत नाही. 
असा नसून ते सुप्तावस्थेत 
अशी चिन्हे आहेत. 


7 न्हूजबीक १३ जुळे १९६७ 
कांगोचे स्वातंञ्य 
जाळावा खळाळ क 

संयुक्त राष्ट्रसंघाचो 
रिअन सैनिक) या 
पडणार, एकवीस राष्ट्रा 
प्रस्थापित करण्याचे 
शेबट्ची सलामी देण्य 
समारंभ होणार नाही 


शेवटची सैनिक तुकडी ( नायजे- 
आठवड्यात कांगोतून बाहेर 
चे २३६ सेनिक कांगोत शांतता 
प्रयत्नात कामी आले, 
[खरीज कोठचाही निः 


र रोपाचा 
व तेच उचित आहे असे वाटते, 


र 


अनुक्रमणिका 


> 


३० जून १९६० रोजी बेल्जिअम सत्तेलाडून 
स्वतंत्र झालेले हे राष्ट्र संयुक्तराषट्राने चार वष केढेल्या 
अपरिमित ब अविश्रान्त प्रयत्नांना न जुमानता जयल्या 
तेथच आहे, हे कवूल करणे सुद्धा लज्जास्पद आहे, 
एका नायजेरिअन लष्करी अधिकाऱ्याचे म्हणण्याप्रमाणे 
अज्धन दहा वष्रे तरी ही जनता स्वातंत्र्य मिळण्यास 
लायक होणार नाही, परंतु गेल्या आठवड्यात घड- 
टेल्या घटनांनी या विधानास सुद्धा खोटे आद्याबादी 
ठरविले आहे. पूर्वेकडील करिवू व नैत्रव्येकडीळ कक 
हे प्रदेश पेकिंगचा पाठिंबा असलेल्या बंडखोरां 
पादाक्रान्त केळ आहेत. ही बंडे स्टान्ले व्हिळे व 
अल्बटंव्हिळे या शहरात पसरली असून बाळुआ जमा- 
तीने आहेरे ताब्यात घेतली आहेत. त्यांनी अनेक 
युरोपिअन बायकांना सतावले असून, ७० युरोपिअन 
नागरिकांना गिरफदार केळे आहे. उत्तर कटांगाचं 
अध्यक्ष जसन सॅन्डवे यांचा खन करण्यात आला. 
येथे टाल चीनने आपले पाय चांगळेच रोवले असून 
दक्षिण व्हिएटनाम मधीळ ब्हिएटकॉँग सारखी गनिमी 
चळवळ येथेही. तुरू करता येई अते मोठ्या 
आनंदान पेकिंग येथील जेनमिन-जि-पाओने घोषित 

अमेरिकेपुढे उभ्या असलेल्या तीन आंतरराष्ट्रीय कूट 
प्रश्नांपैकी कांगोचा नंतर आझय आशिया व सायप्रस 
यांचेनंतर म्हणजे तिसरा लागतो, न्वृजवीकचा युरोपि- 
अन वार्ताहर कांगोची सफर केल्यानंतर लिहितो की, 
“ कांगो म्हणजे एक छाती दडपणारे सुररिअँलिस्ट 

'सवप्न आहे, कोठल्याही पाश्चिमात्य किंवा पौर्वात्य 
फार काय आफ्रिकन राष्ट्राची सुद्धा त्यास तोड नाही. 
डोळ्यानी बघितलेल्या वस्तुस्थितीवर सुद्धा विश्वास 
भतणे कठीण जाते, परंतु हेच ते कांगो हे विसरून 
चाढत नाही, ” 


या देशातील संरक्षणमः 


2९ 


याला लष्करातील दुय्यम 
आधकाऱ्याची सुद्धा भी 


ती वाटते व आपल्या पाव 
झाच्या आवाजाची कुणास चाहूल लागू नये .म्हणून 
नुसते मोजे घाढूनच पलायन करावे लागते. युद्धामध्ये 
मोटारी व बहाने उलटी चालतात. कारण 
छेहाट करणे त्याना जास्त महत्त्वाच 
पारख्या उच्च दर्ज्याचे अधिकाऱ्यास बंड- 
1 विमानातूनसुद्धा पहाणी करण्याची 


येथील लकरी 
हतगतीने पी 
बाटते, कमल 
खोर वस्त्या 


राज्य मराठी 
संगणव 


सार-संकलन 


भीती वाटते. तर नखशिखन्त सदोस््रे असेलल्या 'सैनि- 
कांना धनुर्धारी जंगळी बंडलोरावर बंदुका चालवण्यात 
आत्मविश्वास वाटत नाही. कारण हे जंगली बंडखोर 
चेटकी डॉक्टरने तयार केलेल्या गाळ्य़ा खाल्ल्या मुळे 
अमर झाळे आहेत असा त्यांचा समज असतो. येथे 
मंशिनगन, हँडग्रेनेड व बॉम्बरस्‌ यांच्या आवाजाच्या 
ध्वनिमुद्रिका लावून संयुक्तराष्ट्रांचे मुलकी अधिकाऱ्यात 
गोंधळ व धावपळ निर्माण करता येते, तर २००० डॉल्स 
महिन्याचे उत्पन्न असलेला बेल्ञिअन वक्रील आपला 
युरोपातील धंदा सोडून अनेक औद्योगिक केपन्या व 
सरकारसुद्धा त्याचे दुप्पट पैश्यात विकत घेण्याचे इरा- 
द्याने कांगोत स्थायिक होण्यासाठी येतो. 

कांगो या अवाढव्य भूभागावर केंद्रीय सत्ता अभा- 
वानेच असित्वात आहे. १९५६ साल्पासून आपफ्रिके- 
तील ३१ राष्ट्रे स्वतंत्र झाली. परंतु कांगो इतका 
गोंधळ कोठेही अस्तित्वात नाही. या देशात गेल्या 


चार वर्षांत भूकमारीने व लढाईत दहा लाख लोक 


मृत्युसुखी पडले. कांगोतील २००.जमातींना एकत्रित 
राखणारे बेल्जिअन लष्कर निघून गेल्यावरोत्रर येथे 
अराजक माजले. 

या अवघी दौडकोट असून देनिक 
वर्तमानपत्राचा खप फक्त तीस हजार आहे. परंतु येथे 
मंत्र्यांना मात्र तोटा नाही. येथीळ निरनिराळ्या एक- 
वीस प्रांतामिळून साधारणतः ३०० मंत्री अधिकारावर 


आहेत. नुकत्याच बोळावलेल्या एकवीस प्रांतांचे शिक्षण- 
जर झाले. कारण 


मंत्र्याचे परिषदेस २८ शिक्षणमंत्री ह 
पदच्युत केलेल्या मंत्र्यांनी अधिकार सोडण्याचे सपदोल 
नाकारले, स्टान्लेव्हिळे येथे बडतर्फ केलेल्या दोन 
मंत्र्यांनी अधिकार सूत्रे खाली ठेवण्यापूर्वी स्वतःचे 
नांवाने तीस हजार डॉलसंचे चेक लिहून घेतले, 

परंतु या असंख्य मंत्र्यांचे गोंधळात कांगोला 
पुढारीच नाही. येथील सर्वैजीवन दुष्टचक्रात सापडले 
असून त्यातून माग काढणे कठीण झाळे आहे. येथे 
राज्यकारभार चालवू दाकतील असे विश्वासू मुलकी 
अधिकारी नाहीत. लष्कर म्हणजे गेरशिस्त, ठग, चोर 
खुनी, दरवडेखोर व गुन्हेगार लोकांचा बाजार असून 
राष्ट्रप्रेम किंवा राष्ट्रीयत्व यांची रि जाणीवही कोठे 
दिसत नादी. संदुत्तराष्ट्रॉनी आपडे का काढून 


कांगोची लोकसंखू 


अनुक्रमणिका 


घतले असले तरी ४८ राष्ट्रांतून मिळवलेले ६३१ 
कारागीर व ८०० द्िक्षक कांगोत त्यांचे वतीने काम 
करीत आहेत. परंतु त्यांचेसुद्धा जीवास धोका असून 
किळु व किवु या प्रातात रहाणे त्यांना अराक्य आहे. 


लिओपोल्डव्हिळे येथील कांगोचे पंतप्रधान अडुला 
हे कमकुवत, सोडघाळ करणारे व कांगोत पाळेमुळे 
नसलेले गृहस्थ आहेत. त्यांची सत्ता ५०० पॅराट्रपस- 
वर अवलंत्रून असून हे सैनिक सेनापती जोसेफ मोबुतो 
यांचेशीच फक्त स्वामिनिष्ठ आहेत असा समज आहे. 
किळु बंडाचे वेळी सेनापती मोबुतो युरोपि अन राष्ट्रांचा 
पाहुणचार धेत युरोपात फिरत होते. या सेनिकांची 
स्थामीनिष्ठा फक्त जेत्यांचे बाजूस आहे हे मात्र खरे, 

सार्वत्रिक निवडणुका होईपर्यंत अध्यक्ष कासावुबु 
यांचेकडे सर्वाधिकार आहेत. सव जमातींची गोलमेज 
परिषद बोळावण्यात येणार असून सर्व भूमिंगतांना पण 
त्याचे आमंत्रण आहे. शोंध्रे हे लिओपोल्डव्हिळेत 
दाखळ झाले असून त्यांचेकडे पंतप्रधानकीची सूत्रे येतील 
अशी चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. संयुक्त राष्ट्रास पुरेपूर 
नापसंत असलेला विरोधी नेता कांगोची राज्यसूत्र हाती 
घेणार हा दैवदुर्विलासच म्हटला पाहिजे. कासावुवु 
यांचे हे धोरण अमेरिकेत विपरीत प्रतिक्रिया निर्माण 
केल्याखेरोज राहाणार नाही. कारण शोंब्रे यांचा 
जास्तीतजास्त राग अमेरिकेवर आहे. नॅशनल कमिटी 
ऑफ लिबरेश्षन या कम्युनिस्ट पाठिंबा असलेल्या 
संघटणेस गोलमेज मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात येणार 
आहे. ही संस्था चीनी कम्युनिस्ट व युरोपमधील 
रश्ियाविरोधी कम्युनिस्ट यांचे नेतृत्वाखाली काम 
करीत असून कांगोतून युरोपिअन संस्कृतीची पाळेमुळे 
झटत आहे. आफ्रिकॅनिझम, निग्नी- 


खणून काढण्यासाठी ! 
वर्चस्व व जमातवाद (॥ए0पी1७७) ) यांचा प्रसार 
करून देशाची पुनरेचना करणे हा या संस्थेचा कार्य- 
क्रम आहे. 

कम्युनिस्ट प्रोत्साहनामुळे अनेक कांगोलळीज लोक 
पाश्चात्य पोषाख टाकून देऊन कातड्यांचे कपडे घालू 
लागळे आहेत. शरीरे भडक रंगानी रंगविणे, धनुष्य- 
ब्राण व भालेब्ररच्यासारखी पुरातन शास्त्र वापरणे ही 
देशभक्तीची लक्षणे समजली जाऊ लागली आहेत. यात 
ढाळ चीन हा हात प्रासुख्यांने दिसून येतो, त्यांनी 


६३ 


"करखगघन चिच्या” 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


सस्थेदार 


1” 


राज्य मराठी विकास 
संगणकीकृत 


नवभारत 


कांगोलीजकरता एक पुस्तिका प्रसिद्ध केली असून 
त्यातील पहिली बाबीस पाने वडाचे शिक्षण देण्यात 


खर्चंली आहेत. पुढील बारा पानात घातपाती कृत्ये, 


भूमिगत चळवळीसंवंधी धडे, शत्रूवर खुनी हले 
करण्याचे तंत्र याची चर्चा केली आहे. कांगोली 
लोकांनी ही सर्व विद्या आत्मसात करून देशाचा 
महत्त्वाचा भाग पादाक्रान्त केल्याखेरीज आंतरराष्ट्रीय 
मदत मिळू शकणार नाही असेही त्यात स्पष्ट बजावले 
आहे. परंतु येथील बेल्जिअन लोकांना कम्युनिस्टांची 
भीती वाटत नसून, कोठलाही कांगोली प्रदेश कम्युनि- 
स्टांचा विश्वासू मित्र बनेल असे त्याना वाटत नाही, 
कारण येथील जमातींचे ध्येय मार्किसस्ट स्वग निर्माण 
करावयाचे नसून भ्रामक समजुतीवर आधारलेले जंगली 
जमातींचे राज्य स्थापन करणे हे आहे. येथे चेटकी 
वैद्यकाचा सुकाळ झाला असून सरकार व बंडखोर 
एकमेकास शाह देण्यासाठी त्याचा सर्रास उपयोग 
करीत आहेत. 


बंडाचा तडाखा पहिल्याप्रथम पोतुगीज मळेबाल्यास 
'असळा. सरकारी यंत्रणा हालचाल करीपयर्त कित्येक 
आठवडे निघून गेले, त्यानंतर सरकारी लष्कर धनुर्धारी 
बंडखोरास पाहून पळत सुटले, अमेरिकेने पाठवलेल्या 
सहा क्‍्युभन लष्करी श्रिक्षकांनी पुढाकार घेऊन बंड- 
खोरावर रॉकेटस सोडले, त्यात शेकडो बंडखोर मृत्यु- 
मुखी पडल्याचे प्रत्यक्ष पाहिल्यावर सरकारी लष्कर 
परत फिरे व त्यानी बंडाचा बीमोड केळा, परंतु या 
सरकारी लष्कराची सुद्धा शिक्षा करण्याची पद्धत अंगावर 
शहारे आणणारी आहे. अजाण निःशस्त्र नागरिकावर 
बेंदुका चालवणे, त्यांना पोटात, कंबरेत व जांधेत 
हाथाबुक्यांनी मारणे, हातपाय बांधून घळीत पालथे 
लोळवणे, ओल्या दोराने करकच्च बांधणे अज्ञा 
अनेक जंगली शिक्षा अजूनही रूट आहेत. व यामुळे 
सामान्य नागरिकास बंडलोरांबद्दळ सहानुभूति वाटल्यास 
नेवे नाही. एक बंड मोडले तरी पुन्हा अनेक बंडे 
होण्याची शक्‍यता आहेबती मोडण्यास लागणारे 
लष्कर कांगो सरकारकडे नाही. अस्तित्वात असलेल्या 
लष्करात द्विस्त किंबा स्वामिभक्ति नाही, ते कोणाचाही 
हुकूम पाळीत नाहीत व हत्यारापात्यारासह श्जूस 
आऊन मिळण्याचे पण त्यांना काही वाटत नाही, 


६४ 


अनुक्रमणिका 


या राजक्रीय ब लष्करी गोंधळात कांगोची अर्थ- 
व्यवस्था मात्र मोडून पडळी नाही. तरीसुद्धा शेती 
निकालात निघाली आहे. उद्योगधदे मात्र बेट्जिअन 
लोकांचे ताब्यात असून व्यवस्थितपगे चाळ आहेत. 
तांब्याच्या खाणींचे उत्पन्न वाढले असून त्यावून 
होणाऱ्या नफ्यातून सावू , कापड, सिमेंट व प्रस्ट्कि 
सारखे उद्योगधंदे उभे करण्यात येत आहेत. या सवांचे 
उत्पन्न १९५९ साल पेक्षा पंचवीस टक्क्याने वाढले 
आहे. एवढी अवाढव्य संपत्ती जर या देशात नसती 
तर कांगोचे खरेखुरे जंगळ केव्हाच झाले असते. 

कांगोची नेसर्गिक संपत्ती कोठल्याही औद्योगिकं 
राष्ट्राचे तोंडास पाणी सोडील, फ्रान्सने ४०० तत्त्रश 
ब मुलकी अधिकारी विनामृल्य देऊ केळे आहेत. ही 
माणसे संयुक्तराष्ट्र किंवा बेल्जिअमने देऊ केलेल्या 
मंडळीपेक्षा जास्त निष्णात असल्यामुळे साहजिकच 
महत्त्वाच्या जागा पटकावतील, ड गॉलचे मते कांगो 
हे जगातील फ़ान्सचे बाहेरील सर्वात मोठे फ्रँच 
बोलणारे राष्ट्र आहे. अमेरिका कांगोच्या इंगा धरण 
योजनेत लक्ष घालीत असून या योजनेमुळे कांगोत 
प्रति ऱहूर निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पर्ख 
अजून तरी बेल्जिअम व अमेरिका यांचे कांगोविषयक 
धोरण अस्थिर आहे. बेल्जिअमने कांगोत राजकीय 
हस्तक्षेप करण्याचे नाकारल्यास अमेरिकेला या संपन्न 
आफ्रिकन राष्ट्राचे कारभारात सरळ सरळ हात घालावा 
लागेल किंत्रा ते राष्ट्र कम्युनिस्ट चीनच्या कह्यात गेलेले 
पहाव लागेल, ? 


न्यूजवीक ६ जुले १९६४ 
आप्नेय आशियातील 
-ा-_शयातील 


अमेरिका व॒ ब्रिटन यांची युद्धे 
र आाआआिविमत 


आशियातील राजकीय सुरक्षा व समोसा अले- 
रीस आशिआई राष्ट्रावस्च अवलंबून रहाणार आहे. 
यात चीन व इंडोनेशियाचा पण समावेश होतो; पण 
बामिंगहेॅम-अल्वाया किंवा बामिगहॅम-इंग्ढड येथील 
निकांचा मात्र होत नाही हे नक्की. ही गोष्ट ब्रिटिश 
व अमेरिकन सरकारातील महत्त्वाचे लोकांना मान्य 


अदून त्याचे परिणामही त्यांचे ध्यानात आल्याखेरीज 
राहिलेले नाहीत. 


य 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सार-संकलन 


र. काही दुराग्रही लोकांना प्रथम चीनचा 
पी क: १ व कसा?) करण्याची स्वसे 
होतय | तरर वाशिंग्टन मधील जाणत्या लोकांना 
पाहिजे ९ ळि पेचप्रसंग सामोपचारानेच सोडविला 

हे पटळे आहे. त्याचप्रमाणे मलेशियाची जबाब- 
दारी आपण नेहमीच घेऊ शकणार नाही याची जाणीवही 
लंडनमध्ये आहे. त्या देशाचे भवितव्य तेथील जनतेच्या 
ऐक्याने व आत्मविश्वासाने सुटणार आहे. या 
प्रदेशातील सत्तासमतोलता नेहमीच आपल्या हाती 
असावी म्हणून व्हिएटनाममध्ये अमेरिकन सैनिक किंवा 
बोर्मिओत ब्रिटिश सैनिक प्राण पणास लावीत आहेत 
हे म्हणणे चूक आहे. त्यांचे ध्येय वेगळे परंतु यापेक्षा 
कितीतरी नम्र आहे. आरदिआई राष्ट्रांना आपसातील 
संग्रेंध सलोख्याचे करण्यास मदत कलन त्यांचे राज- 
कारणातून आपला हात कोढून कसा घेता येईल 
याचीच चिंता या दोन्ही राष्ट्रांना आहे. 


परंतु नजीकचे काही दिवस त्रासदायक आहेत 
याबद्दळ मात्र दका नाही. अमेरिकेचे इंडोनेशियातील 
प्रश्न ब ब्रिटनचे ब्ौमिओतील प्रश्न जबळ जवळ एकच 
आहेत. परंतु त्यांना मात्र त्याची पुरेशी जाणीव नाही 
असे वाटते. या दोन्ही देशातील परिस्थिती एकाच 
समस्येचे दोन भाग आहेत. अध्यक्ष सोकार्नी यांचे 
आढ्यंतखोरपणाचा ब्रिटिशांना राग येतो पण हजार 
मैल उत्तरेस अमेरिका आपल्यासारख्याच परिस्थि- 
तीला तोंड देत आहे हे त्यांना समजत नाही. तर 
अमेरिकेतील काही लोकांना ब्रिटन व इंडोनाशिया 
यांचेतील भांडणाचे पर्यवसान इंडोचायना कम्युनिस्ट 
बनण्यात होत आहे असे वाटते. 
आग्नेय आरियात टिकावू 


चीनचे पोटाखालील अ दृ 
म्हणज 


ज्ञांतता राखण्याचे दोन मार्ग आहेत : एक 
इंडोनेशिया हे चीनचे वर्चखापासून मुक्त हॉऊन 
चीनच्या तोडीचे स्वतंत्र राष्ट्र बनणे. आणि या प्रदेश 
तीळ परिस्थितीचा साकल्याने विचार करता नजीकच्या 
भविष्यकाळात चीन व इंडोनेदिया ही दोनच भलाढ्य 
राष्ट्रे या भूभागावर वर्चस्व गाजवू शकतील असे दिसते. 
अमेखिकिने याच मार्गाने सुरवातीस आग्नेय आशि- 
आचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु 
इंडोनेशियाच्या अस्थिर धोरणामुळे व डॉ. सोकानोच्या 


सत्तेच्या अश्शाश्वततेमुळे हा मार्ग टिकावू होणार -नाही 
असे. ब्रिटन व अमेरिका या दोघांचेही मत आहे* > < 
. < दुसरा मार्ग जास्त गुंतागुंतीचा आहे. यात फ़क्त 
चीन व इंडोनेशिया यांतच समतोलता साधावयाची 
नसून अनेक बारीक राष्ट्रांचे हितसंत्रंध लक्षात ध्याव- 
याचे आहेत. या छोट्या राष्ट्रांचे . स्वातंत््यप्रेम 
ही एकमेव गुरुकिळी या प्रांतातील सुरक्षा व 
शांतता राखण्यास उपयोगी पडेल, यासाठी उत्तरेत 
सायगाव व रंगून यांचे दरम्यान स्वतंत्र राट्रे टिक- 
'विण्याचा अमेरिका प्रयत्न करीत आहे तर दक्षिणेत 
लोकशाहीचा ब्रिटिश वारसा मिळालेली लोकशाही 
सत्ताकेन्द्रे मजवूत करण्यात ब्रिटन गुंतले आहे. हे दोन्ढी 
प्रयत्न एकमेकाशी इतके निगडित आहेत की त्यातील 
एक फसला तर त्याचा दुसऱ्यावर भयंकर परिणाम 
होऊन तोही सोडून द्यावा लागेल, 
या मूलभूत एकतेमुळे अमेरिका इंडोनेशियात किंवा 
ब्रिटन बोर्मिओत काय करीत आहे यास महत्त्व रहात 
नाही. अमेरिकेस कम्युनिस्टांना तर ब्रिटनला डॉ. 
सोकारनोंला ( त्याचे मागेही कम्युनिस्ट भूत आहेच ) 
तोंड द्यावे लागत आहे. आपल्या वसाहतीत शांतता 
व सुव्यवस्था राखून ब्रिटनळा काढता पाय घेण्याचे 
घोरण अंमलात आणावयाचे आहे तर फ्रेंचानी वसाहत 
सोडताना निर्माण केलेल्या गोंधळातून इंडोनेशियाला 
मुक्त करण्याची अमेरिकेची धडपड आहे. या प्रदेशा- 
तीळ लहान थोर राष्ट्रांनी गारे लष्कर निघून गेल्यावर 
सुद्धा गु ण्यागोविंदाने एकत्र रहावे व स्वातंत्र्य उप- 
भोगावे ही ब्रिटन व अमेरिका या दोन्ही राष्ट्रांची. 


इच्छा आहे. 

दुदैवाने या दोन्ही युद्धकषेत्रांत एक लष्करी धोरणे, 
आख्रण्यात येत नाही. दोन्ही लष्करांचे प्रश्न एकचे ह 
आहेत. अत्यंत खडतर प्रदेशात गनिमीकाव्याने लढ- 
णाऱ्या शात्रूळा त्याना तोंडं द्यावे लागत आहे. या प्रदे" 
शातील ग्रामीण जनता युद्धास कंटाळली आहे. क्युबा 
किंवा बलिनच्या प्रश्नासार्वी आणीबाणी इथे निर्माण 
होऊ रकत नाही व त्यामुळे प्रश्न तडकाफडकी सुट 


तही नाहीत, 
परंतु या दोन्ही ठिकाणी ताबडतोब काहीतरी कर" 
ण्याची आवदयकता आहे हेही निविवाद, येथील 


१५ 


शा 


हिर ८.23 "ज्वआग...."* 


"कखगघरचिघनसज) 
ख्य विव 


नवभारत 


लढाईच्या निकालावर जगातील बलाढ्य राष्ट्रातील 
सत्ता-समतोलता अवलंबून आहे. गष्ट्रविमोचनाचे 
निमत्ताने दोन बलाढ्य पाश्चाच्य राष्ट्राशी सुरू 
केलेल्या लढाया जर चीनला जिंकता आल्या तर 
फुश्लेवह व माओ यांचे भांडणातील मुख्य मुद्यावस्च 
माओचा विजय होईल, 

अशा परिस्थितीत लढाई हरण्यापेक्षा ती पसरवि- 
ण्याची अमिरिकेची तयारी असल्यास नवल नाही, जनरल 
टेलर यांची व्हिएटनाममधील नेमणूक या धोरणातील 
पहिले पाऊल आहे. त्याचप्रमाणे सोकानोंच्या ताब्या- 
तील सुमात्रा बेटावर ब्रिटिश गनीम सोडण्याचे ब्रिटिश 
धोरण याच योजनेत बसते. शत्रूचा मानसिक त्रास वाढ- 
विणे युद्धात जरूर असते, आंतरराष्ट्रीय सत्तास्पेथत 
दिलेल्या धमक्या प्रत्यक्षात आणण्याची तयारी असावी 
लागते. म्हणूनच या दोन्ही ठिकाणी युद्धाचा धडाका 
उडण्याची शक्‍यता निर्माण झालेली आहे, हा निवळ 
जकार्तातीळ काळ्या हुकूमशहाला वठणीवर आणण्याचा 


& मानवाच्या ब मानवसंस्कृतीच्या विकासास ब उन्नर्त 
अशा प्रकारें महाराष्ट्रीय जीवनाचा 


१ या मासिकाचें ध्येय ब उद्दिष्ट आहे 
१ 


& या मासिकांत येणाऱ्या लेखांत कोणत्याहि 
पक्षाचा किंबा पंथाचा प्रचार करण्याचा हेतु नाहीं 


£& मासिकांत प्रसिद्ध होणाऱ्या 


प्रत्येक लिखाणांत 
आणि सहिष्णुता असतील अक्वी काळजी घेतली 


क्क 


किंवा आश्रेय आशियातून कम्युनिस्टांचा नाय- 
नाट करण्याचा प्रयत्न नसून जगातीळ बलाढथ 
राष्ट्रातील सत्तास्पर्धेत समतोल राखण्याचा प्रयत्न आहे. 
यातूनच दोन्ही गटाना योग्य वाटणारा ब या प्रदेशातील 
जनतेच्या हिताचा समझोता होण्याची पण शक्‍यता 
आहे. परंतु या धाकदपडशात अनेक मनस्तापाचे व 
आणीबाणीचे प्रसंग निर्माण होतील, त्यातून विचाराने 
व सलोख्याने प्रश्न सोडविण्याची पाश्चाचत्यांनी तयारी 
दाखवणे जरूर आहे. 


हे एक कोडे असून त्यातून दोस्त राष्ट्रांनी योग्य 
तो बोध घेतला पाहिजे. गेल्या वीस वर्षात जग अत्यंत 
लहान झाले असून त्यातीळ बहुतेक सर्व प्रश्न दोस्त 
राष्ट्रांनी एकत्र विचार करून सोडवण्याचा प्रयत्न केला 
तसच सुटतील, 


दि इकॉॅर्निमिस्ट लंडन 
२७ जून १९६४ 


तीस पोषक होईल 
१ संस्कृतीचा विकास करणें, हें 


६->><२ि 


त्याहि बिश्िष्ट मताचा, बादाचा, 


सलनिष्ठा, संयम 


जाईल, 


€५.-<६>९--><€>0-“><| 


